


शिक्षणखात्याचा मंजुरी क्रमांक : 
पापुमं/१०९५/१५३४४०/७ - इतिहास [मराठी] स [पु],दि. १७.२.१९९५ 


भारताचा इतिहास 
(मध्ययुग) 


इयत्ता सातवी 





महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडत्ठ, 
पुणे, - 


प्रधमावृत्ती : जानेवारी, १९९५ 
पुनर्मुद्रण : जुलै, २००३ 
इतिहास विषय समिती 

डॉ. अरविंद देशपांडे, अध्यक्ष 
प्रा. अ. आ. पाटील, सदस्य 
आब्बास इनामदार, सदस्य 
डॉ. भास्कर भोछे, सदस्य 
श्रा. जी. एम. पाटील, सदस्य 
अरुण हछबे, सदस्य 

आनंद हिवराके, सदस्य 
शकुंतला अ. अहिरे, सदस्य-सचिव 


लेखक 

डॉ. सुमित्रा कुलकर्णी 
डॉ. ए. एम. सुतार 
डॉ. अरुण जोशी 


संयोजन प्रमुख 

शकुंतला अ. अहिरे 
विद्यासचिव, भाषेतर विषय, 
पाख्यपुस्तक मंडल, पुणे. 


मुखपृष्ठ व सजावट 
चंद्रमोहन कुलकर्णो 


नकाशाकार 
गो. ना. कांबब्ढे 


निर्मिती 

प्रमोद शिरोडकर 

मुख्य निर्मिती अधिकारी 
नितिन तांबे 

निर्मिती अधिकारी 


७ महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व 
अभ्यासक्रम संशोधन मंडव्ठ, पुणे-४९९ ००४. 


महाराष्ट्र राज्य पाक्यपुस्तक निर्मिती व 
अभ्यासक्रम संशोधन मंडब्छाकडे या पुस्तकाचे 
सर्व हक्‍क राहतील. या पुस्तकातील कोणताही 
भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य पात्यपुस्तक 
निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडछ यांच्या 
लेखी परवानगीशिवाय उद्धृत करता य्रेणार 
नाही. 


फोटोटाईपसेटिंग 
स्वाती एन्टरप्राइजेस, 


पुणे, 


'कागद 
५८.५ » ८६ सेमी, ५७ जी.एस.एम्‌, 
क्रीमवोब्हः 


मुद्रणादेश 


एन/टेक/२००४-०९/२५ 


मुद्रक 


आदर्श प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स,भोपाल 
संख्या : १९,००,००० 


प्रकाशक 

रमेश द. धर्माधिकारी 
नियंत्रक, 

पाठ्यपुस्तक निर्मिती, 

गेरेगव, मुंबई - ४०० ०६२. 


प्रतिज्ञा 


भारत भाझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव 


आहेत, 


माइया देशावर माझे प्रेप आहे, माझया देशातत्या 
समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला 
अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता 
प्राइया अंगी यावी, ऋुणून भी सदेव प्रयल करीन, 


प्री पराइवा पालकांचा, गुरुजनांचा आणि वडीलधाया 
म्राणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाशी सौजन्याने 
वागेन, 

माह देश आणि भाझे देशबांधव यांच्याशी निष्ठा 
राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे, त्यांच कल्याण 
आएि त्यांची समृद्धी ह्वांतच माझे सौख्य सामावले 
आहे. 





प्रस्तावना 


'शष्ट्रीय शैक्षणक धोरण--१९८६' अनुसार महाराष्ट्र राज्यात 'प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम- 
१९८८ तयार करण्यात आला. या अभ्यासक्रमाची कार्यवाही १९८९-९० या शालेय वर्षापासून 
क्रमशः सुरू झाली आहे. 


शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार मंडव्शने इतिहास विषयाचे इयत्ता सातवीचे प्रस्तुत 
पाठ्यपुस्तक तयार केले आहे. हे पाठ्यपुस्तक आपल्या हाती देताना आम्हाला आनंद वाटतो, 


सर्व अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया विद्धार्थिकेंद्रित असावी; स्वयं-अध्ययनावर भर दिला जावा; 
प्राथमिक शिक्षणाच्या अखेरीस विदयार्थ्यानी अपेक्षित अध्ययन क्षमता प्राप्त कराव्यात; शिक्षणाची 
प्रक्रिया आनंददायी व्हावी, असा व्यापक दृष्टिकोन समोर ठेवून हे पुस्तक तयार केले आहे, 
'स्वयं-अध्ययन' सुलभ ब्हावे, म्हणून पुस्तकात प्रत्येक पाठावर स्वाध्याय दिले आहेत. 


पाठ्यपुस्तक जास्तीत जास्त निर्दोष व दर्जेंदार व्हावे, या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतील 
निवडक शिक्षक तसेच काही शिक्षणतज्ज्ञ व विषयतज्ञ्ञ यांच्याकडून या पुस्तकाचे समीक्षण 
करण्यात आले. आलेल्या सूचना व अभिप्राय यांचा काब्ण्जीपूर्वक विचार करून या पुस्तकाला 
अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. इतिहास विषय समिती, लेखक आणि चित्रकार यांनी 
अतिशय आस्थेने हे पुस्तक तयार केले आहे. या पुस्तकाच्या लेखन-संपादनात निमंत्रित लेखक 
डॉ. एम. आर. कंटक यांचे समितौला बहुमोल सहकार्य लाभले आहे. मंडब्ठ या सर्वाचे मनपूर्वक 
आपभारी आहे. 


विद्यार्थी, शिक्षक व पालक या पुस्तकाचे स्वागत करतील अशी आशा आहे. 


अध्ययन व अध्यापन प्रभावी व्हावे, यासाठी या पुस्तकाची शिक्षक हस्तपुस्तिका मंडब्ठाने 
प्रकाशित केली आहे. शिक्षक व पालक यांना ही हस्तपुस्तिका उपयुक्त ठरेल, शिक्षक 
हस्तपुस्तिकेचा त्यांनी जरूर उपयोग करावा. 


द्लि कण दहल्तर. 


(सि. आ. देवकर) 
पुणे संचालक 
दिनांक ; १५ डिसेंबर, १९९४ महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व 


२४ मार्गशीर्ष, शके १९१६ अभ्यासक्रम संशोधन मंड्, पुणे. 


अनुक्रमणिका 





भारत आणि जग १ 
'लहान - मोठ्या सत्तांचा उदयास्त : ड. से. ८०० ते १९०० ५ 
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन : डे. से. ८०० ते ११०० १२ 
सुलतानशाही : स्थापना, विस्तार आणि हास १८ 
'विजयनगर आणि बहमनी राज्ये र४ 
सुलतानशाही : प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि समाजजीवन ३० 
सांस्कृतिक विकास : $. से. १२०० ते १५०० ३३ 
युरोपातील घड़ामोडी व भारत ४१ 
मुघल सत्तेची स्थापना व विस्तार ४६ 
मुघल सत्तेचा विस्तार : हू, स. १६०५ ते १७०७ |] 
मुघल शासनव्यवस्था ७८ 
मुघल साप्राज्याचा हास ६१ 
आर्थिक व सामाजिक जीवन : है. से. १५०० ते १७५० ६४ 
कला आणि वाड्मय : डृ. स. १५०० ते १७५० ६८ 
शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र छ्ड 
स्वराज्यस्थापना ७9 
मुघलांशी संघर्ष ८ 
शिवाजीमहाराजांची राज्यव्यवस्था ८८ 
आदर्श राज्यकर्ता ९३ 
मराठ्यांचा स्वातंत्र्यसंग्राम ९७ 
मराठी सत्तेचा विस्तार १०३ 
पानिपतते तिसरे युद्ध १०९ 
मराठी सत्तेचे आधारस्तंभ ११५ 
+ व्ध्ययकपसशपधटाकाय डपबपाधपयकपयतपाऊस विजय ध प्य पल चाफ पर जमा 


0 मुखपृष्ठ: ग्वालियारचा किल्‍ला 
७  मलपृष्ठ : मुघलकालीन गालिचा 
# आसपास : विवाण-इ-खास, लाल किल्‍्ला, दिल्‍ली 


१, भारत आणि जग 


इतिहासाचे स्थूलमानाने तीन भाग पाडले जातात. प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक 
है ते तीन भाग होत. हे भाग काव्ठानुसार पाडले जातात. हे भाग पाडताना समाजात 
झालेल्या आर्थिक, राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक इत्यादी क्षेत्रांतील बदलांचाही 
विचार केला जातो. इतिहासाचे हे कालखंड मानवी प्रगतीचे विविध टप्पे आहेत. 
भारताच्या प्राचीन कालखंडाचा अभ्यास आपण मागील वर्षी केला आहे. या वर्षी 
आपण मध्ययुगीन भारताचा अभ्यास करणार आहोत. 

भारताच्या मध्ययुगाची सुरुवात ढोबव्ठमानाने इसवी सनाच्या नवव्या शतकाच्या' 
सुमारास होते; आणि इसवी सनाच्या अठराव्या शतकाच्या अखेरीस मध्ययुग संपते. 
युरोपातील मध्ययुगाचा काव्ठ इसवी सनाचे पाचवे शतक ते अठरावे शतक असा 
आहे. मध्ययुगात जगातील बहुतेक देशांत सर्वेसामान्यपणे सारखीच परिस्थिती होती. 
विशेषत: राजकीय सत्तेचे स्वरूप व अर्थव्यवस्थेची रचना यांबाबतीत सर्वत्र बरेच 
साम्य होते. 

राजकीय सत्तेचे बदलते स्वरूप : वर्धन व चालुक्य या प्राचीन व प्रबत्ठ 
सत्तांचा हास होऊन मध्ययुगाच्या सुरुवातीच्या सुमारे तीन शतकांत भारतात लहान- 
मोठया सत्तांचा उदय झाला, गुर्जर-प्रतिहार, परमार, राष्ट्रकूट, चोत्ठ, पांडय, होयसत्ठ, 
यादव यांसारख्या प्रादेशिक सत्ता निर्माण झाल्या. नंतरच्या काव्गत भारतातील 
बराच मोठा प्रदेश सुलतानशाहीच्या अमलाखाली आला. सोढ्व्या शतकाच्या 
पूर्वार्धात मुघल सत्तेची स्थापना होऊन भारतात प्रबठ एकछत्री अंमल प्रस्थापित 
झाला. 

युरोपमध्ये इसवी सनाच्या पाचव्या शतकापर्यत रोमन साम्राज्याची सत्ता होती. 
है स. ४७६ मध्ये या साम्राज्याचा हास झाल्यानंतर युरोपात ठिकठिकाणी प्रादेशिक 
सत्तांचा उदय होऊ लागला. पूर्व रोमन साम्राज्य म्हणून ओव्ठखली जाणारी रोमन 
साम्राज्याची एक शाखा मात्र पंधराव्या शतकापर्यत टिकून होती. कॉस्टैंटिनोपल 
ही त्याची राजधानी होती. इसबी सनाच्या आठव्या शतकात पश्चिम आशियात 
अरबांचे साम्राज्य उदयाला आले. 

सामंतशाही : मध्ययुगाच्या सुरुवातीस प्राचीन मध्यवर्ती सत्तांचा हास होऊन 


१ 


ठिकठिकाणी प्रादेशिक राजसत्ता उदयाला येऊ लागल्या. त्यांना लष्करी व अन्य 
सेवा पुरवण्याचे महत्त्वाचे काम सामंतांनी केले. या सेवेबद्दल राजांनी त्यांना 
जमिनी दिल्या. राजाचे नाममात्र सार्वभौमत्व मान्य करून हे सामंत आपापल्या 
प्रदेशात स्वतंत्रपणे राहू लागले. यातून एक नवी व्यवस्था अस्तित्वात आली. तिला 
'सामंतशाही' असे नाव आहे. सामंतशाहीचा विकास हे मध्ययुगाचे एक महत्त्वाचे 
वैशिष्टय आहे. 

युरोपातील सामंत आपापल्या भूप्रदेशात तटबंदी असलेले वाड़े बांधून राहत. 
या वाड्याला “गढी' असे म्हणत. या गढ्ययांमधून ते आपल्या प्रदेशाचे प्रशासन 
करत. या प्रदेशांतील शेतकरी व कष्टकरी लोक सामंतांच्या वर्चस्वाखाली असत. 





कालांतराने त्यांच्या जमिनी सामंतांनी बत्ठकावल्या, त्यामुढे अनेक शेतकरी भूदास 
झाले. या शेतकरी-भूदासांची स्थिती हलाखीची होती. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे 
स्वातंत्र नसे. सामंतांच्या गढीवर त्यांगा विनावेतन काम करावे लागे. प्रसंगी 
सामंतांच्या पायदव्शत सैनिक म्हणून लढावे लागे. 

प्रजेचे रक्षण करणे, आपल्या प्रदेशात शांतता व सुव्यवस्था राखणे, राजाच्या 


२ 


वतीने न्यायदानाचे काम करणे, प्रशासकीय कामात सहभागी होणे, युद्धकाव्ठात 
राजाला लष्करी व अन्य मदत करणे अशी अनेक कामे हे सामंत करत, 

भारतातील सामंतशाहीचे स्वरूप वेगके होते. भारतातील सामंत हे युरोपातील 
सामंतांएवबढे स्वतंत्र नव्हते. ते राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली होते. भारतात सामंतशाही 
व्यवस्था अस्तित्वात आली तरी येथील शेतकय्यांचे जमिनीचे मालकी हक्‍्क 
अबाधित राहिले. युरोपप्रमाणे भूदासांचा वर्ग भारतात निर्माण झाला नाही. 

युरोपात व्यापारी वर्गाचा उदय : मध्ययुगात युरोपचा व्यापार वाढून 
व्यापारविषयक विविध कामे करणारा व्यापारी वर्ग उदयास आला. व्यापारासाठी 
युरोपीय व्यापारी दूरवर जाऊ लागले. अनेक देशांशी, अनेक संस्कृतीशी त्यांचा 
संबंध येऊ लागला. व्यापारामुल्े नवीन नगर निर्माण झाली, 

अरबांचा उदय : अरब हे पश्चिम आशियातील अरबस्तानचे रहिवासी. प्राचीन 
काव्णत ते टोब्य्याटोव्व्यांनी राहत असत, या टोव्व्यांच्या परस्परांतील संघर्षामुत्ठ 
अरबस्तान नेहमीच अशांत प्रदेश होता. 


इसवी सनाच्या सातव्या शतकात अरबांच्या जीवनाला मूलगामी कलाटणी 
मित्ठाली, हजरत मुहम्मद पैगंबर यांनी उपदेशिलेला इस्लाम धर्म अरबांनी स्वीकारला. 
पैगंबरांच्या नेतृत्वाखाली अरब एकत्र आले. पैगंबरांचे वारसदार म्हणजे खलिफा. 
खलिफांच्या काव्झात अरबांची सत्ता वृद्धिंगत झाली. स्पेनपासून भारताच्या पश्चिम 
सीमेपर्यत ॒त्यांचे साम्राज्य पसरले. 

कला, विज्ञान, साहित्य या क्षेत्रांत मध्ययुगीन अरबांनी लक्षणीय कामगिरी केली. 
पौर्वात्य, विशेषतः भारतातील ,प्राचीन ज्ञान त्यांनी जतन करून ठेवले व त्यात 
भरही घातली. प्राचीन ग्रीक व प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथांची त्यांनी अरबीमध्ये 
भाषांतरे केली, खगोलशास्त्र व गणितविषयक भारतीय कल्पना अरब लोकांमुब् 
पाश्चात्त्य जगाला परिचित झाल्या. शिक्षण क्षेत्रातही अरबांनी महत्त्वाची कामगिरी 
केली. कार्डोवा आणि कैरो यांसारख्या विद्यापीठांची स्थापना केली. बगदाद हे 
त्यांचे राजधानीचे शहर जगातील एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनले. 

साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी अरब सत्ताधीश भारताकडे वल्लले. ३. स. 
७१२ मध्ये मुहम्मद बिन कासीम या अरब सेनानीने सिंध प्रांतावर सवारी 


रे 


कैली व तेथील दाहीर॒या राजाचा पराभव केला. सिंध व मुलतान हे प्रदेश 
अरबांच्या आधिपत्याखाली आले. 

भारत आणि जग : प्राचीन भारत आणि पश्चिमेकडील देश यांच्यातील 
व्यापारामध्ये अरब लोकांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. व्यापाराच्या माध्यमातून 
अरबांचा भारताशी पूर्वीपासूनच संबंध आलेला होता. आठव्या शतकात झालेल्या 
मुहम्मद बिन कासीमच्या स्वारीमुके भारत आणि अरब यांचा राजकीय संबंध 
प्रथमच आला. त्यापुढील काव्णत मध्य आशियातील तुर्क, अफगाण, मुघल हे 
सत्ताधीश भारतात आले व त्यांनी भारतात आपली सत्ता स्थापन केली. इसवी 
सनाच्या पंधराव्या शतकाच्या शेवटी युरोपातून पोर्तुगीज भारतात आले. त्यांनी 
भारतात आपली सत्ता स्थापन केली, पुढे अठराव्या शतकात इंग्रज व फ्रेंच 
यांनीही भारतात सत्ता प्रस्थापित केल्या. 


स्वाध्याय 


१. प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे द्या : 
(अं) भारताच्या इतिहासातील मध्ययुगाचा काछ कोणता ? 
(आ) मध्ययुगीन भारतात कोणत्या लहान-मोठ्या सत्ता उदयास आल्या? 
(३) सामंतांचे प्रमुख काम कोणते ? 
२. रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा : 
(अ) भारतात सामंतशाहीच््या काछात शेतकयांच्या “-+--+++ हकक्‍्कावर गदा आली 
नाही. 
(आ) इ. स. ७१२ भध्ये मुहम्मद बिन कासीम या अरब सेनानीने -“-«>«_-+ प्रांतावर 
सवारी केली. 
(३) भारत आणि अरब यांचा “+« संबंध मध्ययुगातच प्रथम आला. 
३. पुढील. प्रश्नांची तीन ते चार वाक्यांत उत्तरे द्या : 
(अ) मध्ययुगाची वेशिष्ट्ये लिहा. 
(आ) विज्ञान व शिक्षण या क्षेत्रांतील अरबांची कामगिरी लिहा. 


२. लहान-मोठ्या सत्तांचा उदयास्त 
इस.८०० ते १२०० 


मध्ययुगाच्या सुरुवातीस भारतात अनेक लहान-मोठ्या सत्ता उदयाला आल्या. 
त्यांनी भारताच्या इतिहासात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. या पाठात आपण 
या सत्तांची ओबव्खख करून घेणार आहोत. 

पांड्य : तमिव्यनाडूमधील तिन्नेवेलीच्या प्रदेशात पांड्य सत्ता प्राचीन काव्शपासूनच 
अस्तित्वात होती. त्या सत्तेला इसवी सनाच्या आठव्या शतकात अरिकेसरी मारवर्मा 
याने प्रबत्ठ बनवले. नवव्या शतकात चोद्ठ सत्तेचा उदय झाल्यानंतर पांड्य व 
चोछ् यांच्यात संघर्ष झाले व पांड्य सत्तेला उतरती कव्छा लागली. बाराव्या शतकात 
जटावर्मन कुलशेखर याने पांड्य सत्ता पुन्हा सामर्थ्यवान केली. त्याच्यानंतर सत्तेवर 
आलेला सुंदर पांड्य (इ. स. १२१६ -- १२३८) याने तंजावर हे चोव्ठांचे ठिकाण 
जिंकून घेतले, पुढे बीर पांड्य जटावर्मन याने श्रीलंकेवर सवारी केली. होयसब्ठ 
सत्तेचाही त्याने श्रीरंगमच्या लढाईत पराभव केला. चौदाव्या शतकात दिल्लीचा 
सुलतान अल्लाउद्दीन खल्‍जी याचा सेनापती मलिक काफूर याने पांड्य सत्ता 
सुलतानाच्या वर्चस्वाखाली आणली. 

पांड्य सत्तेच्या काव्ठात मंदिरस्थापत्य कलेत प्रगती झाली. मुख्य मंदिशाला 
जोडून मंडप बांधण्याची प्रथा या काव्ठात रूढ झाली. 

पाल : आठव्या शतकात बंगालमध्ये पाल सत्तेचा उदय झाला. गोपाल हा 
या सत्तेचा संस्थापक होय. त्याचा पुत्र धर्मपाल याने मगधवर आपली सत्ता 
स्थापन केली. त्याला राष्ट्रकूट व प्रतिहार सत्तांशी बराच काव्ठ संघर्ष करावा 
लागला. या संघर्षात तो यशस्वी झाला. त्याने उत्तर भारतात पाल सत्तेचा विस्तार 
केला. त्याच्यानंतर पालांची सत्ता सुमारे चारशे वर्ष बंगालमध्ये अस्तित्वात होती. 
या काव्ठात पालांनी आग्नेय आशियाशी व्यापारी व सांस्कृतिक संबंध जोडले. 

पाल राजे बौद्ध धर्माचे अनुयायी होते. त्यांनी नालंदा, विक्रमशीला इत्यादी 
ठिकाणी विहार बांधले; त्याचप्रमाणे वेदविद्येलाही प्रोत्साहन दिले, 

राष्ट्रकूट : इसवी सनाच्या आठव्या शतकात दक्षिण भारतात राष्ट्रकूट सत्ता 
उदयाला आली. इ. स. ७९२ मध्ये गादीवर आलेला तिसरा गोविंद या राजाच्या 


५ 


कारकिदीत राष्ट्रकूट सत्ता कनोजपासून रामेश्वरपर्यत पसरली. त्याचा मुलगा 
अमोघवर्ष याने सोलापूरजवछ मालखेड है नवे नगर वसवले ब आपली राजधानी 
तेथे नेली. अमोधवर्षानंतरचा पराक्रमी राजा तिसरा कृष्ण हा होय. राष्ट्रकूट सत्तेला 
चोल राजांनी दिलेले आव्हान त्याने मोडून काढले. त्याचप्रमाणे अलाहाबादपर्यतचा 
प्रदेश त्याने जिंकून घेतला व राष्ट्रकूट सत्ता उत्तर भारतातही वाढवली. दहाव्या 
शतकात राष्ट्रकूट सत्तेला उतरती कब्ठा लागली. चालुक्य राजा तैल याने राष्ट्रकूटांचा 
पराभव केला. 

राष्ट्रकूट राजे कार्यक्षम प्रशासक होते. त्यांच्या काव्ठत व्यापार व उद्य्योगधंदे 
यांची वाढ झाली. वेरूढ येथील जैन लेणी, कैलास मंदिर तसेच कन्याकुमारीजबठील 
मंदिरि अशा कितीतरी वास्तू राष्ट्रकूटांच्या काव्झात निर्माण झाल्या. 

चोछ : तमिव्नाडूमधील चो सत्ता ही मध्ययुगातील एक प्रबछ् सत्ता होती, 
इ स. ८५० च्या सुमारास विजयालय या राजाने तंजावर जिंकून घेतले व दक्षिण 
भारताच्या राजकारणात चोछांचे महत्त्व प्रस्थापित केले. विजयालय याचा नातू 
परांतक याने चोढ्ांची सत्ता बलशाली करून ती कन्याकुमारीपर्यत वाढ्वली. त्याने 
शेतीसाठी जलपिंचनाच्या विविध योजना अमलात आणल्या, 

हू, स. ९८५ मध्ये गादीवर आलेला पहिला राजराज हा चोछ घराण्यातील 
महापराक्रमी राजा होय. त्याने पांडय, चालुक्य आणि केरव्ठाधिपती या सत्तांचा 
पराभव केला. त्याचप्रमाणे त्याने प्रबछ्ठ सैन्य आणि प्रभावी नौदल यांच्या जोरावर 

'उल्तर श्रीलंका व मालदीव बेटे जिंकून घेतली. 
... शाजराज याचा पुत्र राजेंद्र हा ई. स. १०१३ मध्ये गादीवर आला. त्याने 
चालुक्यांचा अनेक वेव्श पराभव केला. राजेंद्रेना कलिंग, दक्षिण कोसल, उडीसा 
है प्रदेश जिंकून घेतले, इ. स. १०२५ मध्ये त्याने आग्नेय आशियातील जावा 
व सुमात्रा बेटांवर नाविक हल्ला केला व तेथे आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले; 
त्याचप्रमाणे मलायातील शैलेंद्रांचे राज्यही जिंकून घेतले. राजेंद्रानंतर मात्र चोब्ठ 
घराण्यात कर्तबगार राजे झाले नाहीत. पुढे इ. स. १३१० मध्ये मलिक काफूर 
याने चोव्य॑ंचे राज्य नष्ट केले, 

चोढ् राजे प्रजाहितदक्ष होते. शेती ब उद्ययोगधंदे यांकडे त्यांनी लक्ष पुर्वले. 
त्यांच्या कारकिदीत अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापार भरभरादीला आला. चोल 


६ 





नटराज : ब्रॉँझ शिल्प (बारावें शतक) 


राजवटीत वास्तुकलेची व विशेषतः धातुशिल्पकलेची उल्लेखनीय प्रगती झाली. 
या काव्ठातील नटराजाच्या बाँझच्या मूर्ती प्रसिदध आहेत. 

गुर्जर-प्रतिहार : इसवी सनाच्या आठव्या शतकाच्या पूर्वार्धात मध्य भारतात 
गुर्जर-प्रतिहार सत्तेचा उदय झाला. वत्सराज हा गुर्जर-प्रतिहारांचा एक महत्त्वाचा 
राजा होय. त्याने पश्चिम व उत्तर भारतातील बराचसा प्रदेश जिंकून घेतला. त्याचा 
मुलगा दुसरा नागभट याने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठेवाड तसेच कनोज 
या प्रदेशांवः आपली सत्ता प्रस्थापित केली, नागभटाचा नातू भोज याच्या काव्ठात 
प्रतिहारांची सत्ता कव्ठसास पोहोचली. त्याने राष्ट्रकूट राजा दुसरा कृष्ण याचां 
पराभव करून गुजरातवर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. त्याचप्रमाणे त्याने 
सिंधमधील अरबांच्या सत्ताविस्ताराला पायबंद घातला. 

इ. से. ९१५ च्या सुमारास राष्ट्रकूट राजा इंद्र याने गुर्जर-प्रतिहारांचा पराभव 
केला. त्यानंतर या सत्तेस उतरती कव्झा लागली. 

राजपूत : दहाव्या शतकात ज्या स्वतंत्र राजपूत राज्यांना महत्त्व प्राप्त झाले 
त्यांमध्ये परमार, चंदेल्ल आणि चौहान यांची राज्ये प्रमुख होती. मध्य भारतात 


छ 


शव्ठव्यावर परमारांचे राज्य होते. इ. स. १००० मध्ये भोज हा राजा गादीवर 
आला. भोज राजने परमारांची सत्ता दक्षिणेत कोकणपर्यत बाढवली. भोज राजा, 
त्याव्या पराक्रमाबदूदल, तसेच विद्वत्ता व गुणग्राहकता यांसाठी प्रसिद्ध आहे. 
बाराव्या शतकात विंध्यवर्मम या परमार राजाला होयसब्ठ आणि यादव यांच्या 
आक्रमणांना तोंड दद्यावे लागले. तेराव्या शतकात परमार व चौहान यांच्यात अनेक 
संघर्ष झाले. रणथंभोरचा राजा हमीर, देवगिरीचा राजा रामदेवराव यादव आणि दिल्‍लीचा 
सुलतान जलालुद्दीन खलजी यांनी परमारांच्या राज्यावर स्वाय्या केल्या. इ. स. 
१३०५ मध्ये अल्लाउद्दिनाने माव्ा जिंकला आणि परमारांची सत्ता संपुष्टत 
आली. 

इसवी सनाच्या दहाव्या शतकात बुंदेलखंडात चंदेल्लांनी आपली स्वतंत्र सत्ता 
स्थापन केली. यशोवर्मा या राजाने चंदेल्ल सत्ता यमुना नदीपर्यत वाढवली, गझनीच्या 
महमुदाने चंदेल्ल राज्यावर केलेल्या स्वान्या राजा विद्याधर याने परतवून लावल्या, 
तेराव्या शतकाच्या सुरुवातीला कुतुबुद्दीन ऐबक आणि चौदाव्या शतकाच्या 
सुरुवातीस अल्लाउद्दीन खलजी यांनी चंदेल्लांचा बराचसा प्रदेश काबीज केला 
व चंदेल्ल सत्ता नष्ट झाली. 

खजुराहो येथील सुप्रसिद्ध मंदिरे चंदेल्ल राजवटीत बांधली गेली. 

राजस्थानच्या उत्तरेकडील प्रदेशात चौहानांचे राज्य होते. पृथ्वीराज चौहान हा 
या घराण्यातील पराक्रमी राजा होता. त्याच्या काव्ठात मुहम्मद घुरीने भारतावर 
सवारी केली. पृथ्वीराजाने तराईच्या पहिल्या युद्धात त्याचा पराभव केला. परंतु 
इ स. ११९२ च्या तराईच्या दुसन्या युद्धात मुहम्मद घुरीने पृथ्वीराजाचा पराभव 
केला आणि चौहानांची सत्ता संपुष्णत आली. 

यादव : नाशिक जिल्हयातील चांदवड हे यादवांचे मुख्य ठिकाण होते. बाराव्या 
शतकात भिल्लम याने यादवांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. भिल्लमाने देवगिरी 
है नवे शहर वसवले आणि तेथे राजधानी स्थापन केली. 

भिल्लमाने यादवांच्या राज्याची दक्षिण सीमा कृष्णा नदीपलीकडे वाढवली. त्याने 
चालुक्य, होयसक व चोत् या सत्तांचा पराभव केला. उत्तरेस नागपूरपलीकडील 
काही प्रदेशही त्याने जिंकून घेतला. भिल्लमानंतर सिंघण, कृष्णदेव व रामदेव 
यांसारखे कर्तबगार राजे देवगिरीच्या गादीवर आले. कृष्णा व मलप्रभा नद्यांमधील 


८ 


प्रदेश होयसव्ठंकडून सिंघण यादवाने जिंकून घेतला. मात्ठव्याचे परमार, कोल्हापूरचे 
शिलाहार इत्यादीना पराभूत करून सिंघणाने वज्हाड, खानदेश, बीड, परभणी, 
कोल्हापूर, रलागिरी व उत्तर म्हैसूर इतका मोठा प्रदेश आपल्या राज्यास जोडला. 














रे +इ.स. ८०० ते १२०० 
प्रादेशिक सत्ता 


७ ०० 
कंदाहार ज्त्ागात 








वर हता०त॥ ७४8१8॥8 00 ॥68 ह१४७॥०. #॥0 000 8880 8 0॥४९8॥08 ७7 (४४०५७ 080008। #॥05 ताह७चछाकप॑ 7एश पी७ 89ए70ज़रीॉश9 04१5७ ॥06 
हिजडम३ 099 अचा१३३ ले हञाउीब 739 एसी ह8 एशाओबशेण) ० (७ 5फ907ण एक, ० ॥08.. 6 60:णाताशों ० 089 ९०एज्ीजी। 99 


सिंघणानंतरचा यादव राजा कृष्णदेव याचा सेनापती चामुंडराय याने कावेरी 
नदीपर्यतचा प्रदेश जिंकून तो यादवांच्या राज्याला जोडला, 

तेराव्या शतकात अल्लाउददीन खल्जी याने देवगिरीवर सवारी करून रामदेवराव 
यादवाचा पराभव केला आणि यादवांची सार्वभौम सत्ता नष्ट झाली. 

यादवांची सत्ता जवव्ठजवर सर्व महाराष्ट्रभर पसरली होती. यादवांच्या कावात 
मराठी संस्कृती बहरू लागली. श्री चक्रधरस्वामी व संत ज्ञानेश्वर हे थोर संत 
कवी याच काठ्ात होऊन गेले. महाराष्ट्रात वारकरी संप्रदायाची पायाभरणीही या 
काव्ठात झाली, 

होयसत्ठ : नृषकाम याने इ. स. १०२२ च्या सुमारास होयसब्यांचे राज्य स्थापन 
केले. ३. स. १११० मध्ये सत्तेवर आलेल्या विष्णुवर्धन या होयसत राजाने संपूर्ण 
कर्नाटक आपल्या आधिपत्याखाली आणला. कर्नाटकच्या उत्तरेसही त्यानें आपला 
प्रभाव वाढवला, विष्णुवर्धनाने होयसब्यांची राजधानी बेलूर येथून दूवारसमुद्र 
(हछ्लेबीड) येथे नेली. त्याच्या कारकिदीत बेलूर व हल्लेबीड येथे सौंदर्यपूर्ण मंदिरे 
बांधण्यात आली. 

तेराव्या शतकात होयसब्ठंच्या सत्तेला ओहोटी लागली. इ. स, १३१० मध्ये 
मलिक काफूर याने वीर बल्लाव्3 या राजाचा पराभव केला आणि होयसछ सत्तेचा 
अस्त झाला. 

हु. स. ८०० ते १२०० या काव्ठात उदयास आलेल्या या विविध प्रादेशिक 
राजसलांनी आपापल्या प्रदेशातील लोकांच्या कल्याणाकडे लक्ष पुरवले. विद्यांना 
व कलांना त्यांनी प्रोत्साहन दिले. व्यापारालाही उत्तेजन दिले. 

या काव्णत भारतीय संस्कृती आग्नेय आशियापर्यत जाऊन पोहोचली. मात्र 
या सत्तांचे आपापसांत सतत संघर्ष होत राहिले. भारतातील या अस्थिरतेचा फायदा 
वायव्य सीमेपलीकडील तुर्की सत्ताधीशांनी घेण्यास सुरुवात केली. 





स्वाध्याय 


९ 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया : 

(अ) चोछ् राजा पहिला राजराज याने कोणते प्रदेश जिंकून घेतले ? 
(आ) राष्ट्रकूटांच्या काव्शतील दोन वास्तूंची नावे लिहा. 

(३) राजपुतांच्या प्रमुख गज्यांची नावे सांगा. 

(ई) भिल्लम यादवाने कोणकोणत्या सत्तांचा पराभव केला ? 


कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा : 


(अं) वेरूछ येथील जैन लेणी --न्‍-न्‍_>«++ काव्झत खोदली गेली. 
(पांड्यांच्या, राष्ट्रकूटांच्या, चोव्॑च्या) 

(आ) पृथ्वीराज चौहान याने तराईच्या पहिल्या युद्धात ------- याचा पराभव केला. 
(महमूद गझनी, मुहम्मद घुरी, कुतुबु॒ददीन ऐबक) 

(३). मराठी संस्कृति ल्‍न्‍जनन-+ राजवटीत बहरास आली. 


(रष्ट्रकूटांच्या, शिलाहारंच्या, यादवांच्या) 

(६) होयसक राजा विष्णुवर्धन याच्या कारकिर्दीत बेलूर व ----+++- येथे सौंदर्यपूर्ण 
मंदिरे बांधण्यात आली. 
(खजुराहो, हक्ेबीड, देवगिरी) 


पुढील प्रश्नांची तीन ते चार वाक्यांत उत्तरे दया : 

(अ) पाल राजांनी सांस्कृतिक क्षेत्रात कोणती कामगिरी केली ? 
(आ) चोर सत्तेचा विस्तार कसा झाला ते सांगा. 

(३) विष्णुवर्धन या होयसत राजाच्या कामगिरीची माहिती लिहा. 


पुढे वास्तूँची नावे दिली आहेत. त्या वास्तू कोणत्या सत्तेच्या काव्गतील आहेत ते 
लिहा : 

(अ) वेरूढ येथील कैलास मंदिर... न्‍नननना+ 

(आ) खजुराहो येथील मंदिर... ननाना+ 

(३) नालंदा, विक्रमशीला येथील विहार अनान+ 


उपक्रम : 


चेरूब्च्या केलास मंदिणवे चित्र मिव्य्वा. त्या मंदिराच्या रचनेत तुम्हांला आढकणाया 
महत्ताच्या गोष्टी नोंदवा. 


११ 


३. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन 
इस.८०० ते १२०० 


ह से. ८०० ते १२०० या चारशे वर्षाच्या कालखंडात भारतात झालेल्या 
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक घडामोडीचा अभ्यास आपण या पाठात करणार 
आहोत. 

व्यापाराची वाढ़ : मध्ययुगाच्या सुरुवातीज्या दोन शतकांत भारताचा व्यापार 
मंदावला होता. दहाव्या शतकानंतर मात्र व्यापारास चालना मिव्ठाली, अरब 
साम्राज्याच्या स्थापनेनंतर भारतातील कापड, सुगंधी द्रव्ये व मसाल्याचे पदार्थ यांना 
अरबांकडून मोठी मागणी सुरू झाली. चीनमध्येही मसाल्याच्या पदार्थाना तसेच 
हस्तिदंद, काचेचे सामान, औषधी द्रव्ये, लाख इत्यादी पदार्थाना मोठी मागणी 
होती. चोत्ठ राजांनी चीनबरोबरच्या व्यापाराला प्रोत्साहन दिले. इ. स. १०७७ मध्ये 
चोत्ठांनी एक व्यापारी शिष्टमंडल्ठ चीनला पाठवले. पाल सत्तेनेही व्यापाराला चालना 
दिली. ताम्नलिप्ती बंदर पुन्हा एकदा व्यापारामुल्े गजबजू लागले. 

व्यापारी व कारागिरांच्या श्रेणी : व्यापारवृद्धीमु्ठे, पूर्वापर चालत आलेल्या 
व्यापायांच्या श्रेणींचा या काव्शत विकास झाला. व्यापान्यांना आर्थिक साहाय्य 
करणे, मालाची ने-आण करण्यात मद॒त करणे, बाहतुकीची व्यवस्था करणे, व्यापारी 
मालाच्या संरक्षणाची सोय करणे अशी अनेक कामे व्यापायांच्या श्रेणीमार्फत केली 
.जात. 

विणकाम, कुंभारकाम, बागकाम इत्यादी कामे करणात्या कारागिरांच्याही श्रेणी 
होत्या. विविध वस्तूंचे दर्जेदार उत्पादन व वितरण करणे, कारागिरंना भांडवल 
पुरवणे, व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे इत्यादी कामे या श्रेणी करत. 

नगरांचा विकास : नव्याने उदयाला आलेल्या राजसत्तांमुछ्ठे तसेच व्यापारवृद्धी- 
मुछे या काव्शत नगरांचा विकास झाला. मालखेड, उज्जैन, चंपानेर इत्यादी नगरे 
भरभराटीस आली. 

सरदार, उमराव, व्यापारी, प्रशासक वर्ग व सेवा-चाकरी करणारे लोक नगरांमध्ये 
राहत, या काव्यत ग्रामजीवनात फारसे बदल झाले नाहीत. बहुतांश लोक खेड्यांत 
राहत. खेड्यांतील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती हा होता. कुंभारकाम, लोहारकाम, 


श्२ 


सुतारकाम इत्यादी व्यवसाय करणारे लोकही खेड्यांत असत 

सामाजिक स्थिती : या काव्ठात जातिसंस्था व स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा यांमध्ये 
बदल झाले नाहीत. भारतीय समाज परंपरानिष्ठव राहिला. समाज जाती- 
उपजातींमध्ये विभागलेला होता. जाती-जातींमधील संबंध हे रूढी, परंपरांनी 
ठरवल्याप्रमाणेच होत असत, जातीबाहेर लग्न करण्यास बंदी होती, तसेच 
जातीबाहेरील व्यक्तीबरोबर खाणे-पिणे निषिद्ध मानले जाई. या काव्यत निर्माण 
झालेले नवे उद्योगधंदे करणाय्या लोकांच्या नव्या जाती-उपजाती उदयाला आल्या. 
प्राचीन काव्ठात रूढ झालेली अस्पृश्यतेची प्रथा या काव्झयत आणखीच कडक 
झाली. अस्पृश्यतेचा हा कलंक दूर करण्याचे प्रयल दीर्घ काल झाले नाहीत. 
जाती-जातींमधील कडक निर्बधांमुछे विचारांची देवाण-घेवाण बंद झाली. व्यवसाय 
है जातिनिहाय होते. कृषी, अभियांत्रिकी किंवा तांत्रिक व्यवसाय करणान्यांना कमी 
दर्जाचे मानले जाई. त्यांना विद्धार्जनाचा अधिकार नब्हता. त्यामुले शिक्षण व 
प्रत्यक्ष अनुभव यांची फारकत झाली आणि वैज्ञानिक प्रगती खुंठली. 

प्रार्थनास्थव्ांचे वाढ़ते सामाजिक महत्त्व : या कावात समाजजीवनात प्रार्थना- 
स्थव्यंना विशेष महत्त्व प्राप्त होऊ लागले. प्रार्थनास्थवी लोक एकत्र येत, 
उत्सवप्रसंगी जत्रा भरत. जत्रांच्या निमित्ताने लोक एकमेकांच्या गावी जा-ये करू 
लागले. गायन-वादन, नृत्य, मूर्तिकला त्याचप्रमाणे स्थापत्य इत्यादी कला मंदिरांच्या 
आवारात शिकवल्या जात. मंदिरांमुब्ठे या कलांच्या विकासाला चालना मिव्ठाली. 
काही ठिकाणी मंदिरांतून शाव्ट्य तसेच गावाच्या पंचायतीहीं भरत असत. 

विविध कलांचा विकास : मूर्तिकला, लघुचित्रे व विशेषतः मंदिरिस्थापत्य या 
कलांची या काव्झत उल्लेखनीय प्रगती झाली. 

मूर्तिकला : मंदिरांच्या दगडी भिंतींवर मूर्ती कोरलेल्या असत, तसेच 
स्वतंत्रपणेही पाषाणांत मूर्ती कोरल्या जात. गौतमबुद्ध, पौराणिक देवदेवता, जैन 
तीर्थंकर इत्यादीच्या अनेक मूर्ती घड़वल्या गेल्या, म्हैसूरजवठलील श्रवणबेछगोछ 
येथील गोमटेश्वराची रेखीब व प्रमाणबद्ध मूर्ती ही एक अद्वितीय कलाकृती 
आहे. 

लघुचित्रे : हस्तलिखित ग्रंथ सुशोभित करण्यासाठी त्यात लहान आकाराची 
चित्रे काढण्यात येऊ लागली. असे बौद्ध व जैन साहित्यातील काही तत्कालीन 


शहर 





गंध आजही उपलब्ध आहेत. पाल राजांच्या काव्ठात अशी लघुचित्रे मोठ्या प्रमाणावर 
बऋढली गेली. 


नाक मी ट बह का 
25020 हम ला च्क 






मंदिसस्थापत्थ : या 
काव्ठात मंदिरस्थापत्यकला 
विकसित झाली. भारताच्या 
विविध भागांत अनेक मंदिरे 
४7 बांधली गेली,. भव्यता, 
* नाजूक व रेखीव शिल्पकाम, 
कोरीव काम, उंच शिखरे, 
गोपुरे व विस्तृत आवार ही 
या काछ्ठतील मंदिर- 
स्थापत्याची वैशिष्ट्चे 
आहेत. 

राजस्थानमधील अबूच्या 
पहाडात दिलवाडा येथे 
बांधलेली जैन मंदिरे 
त्यांतील संगमरवरावरील 
2 कोरीव कामासाठी प्रसिद्ध 
अबू येथील दिलवाड़ा मंदिरातील कोरीव काम. आहेत. 













श्४ड पु 





होयसल्ेश्वर मंदिर : हब्लेवीड 
हल्लेबीड येथील होयसव्ठकालीन मंदिरांच्या भिंती छतापासून पायापर्यत कोरीब 
कामाने सजवलेल्या आहेत. या कोरीव कामातील कौशल्य अजोड आहे. 
मध्यभारतातील खजुराहो येथे शिव व विष्णू यांची, तसेच जैन तीर्थंकरांची 
मंदिरे आहेत. त्यांपैकी कंडारीय महादेव मंदिर विशेष प्रसिद्ध आहे. त्यावरील 
शिल्पकाम अत्यंत डौलदार आहे. भुवनेश्वर येथील लिंगराज मंदिरही सुप्रसिद्ध 
आहे. 








कंडारीय महादेव मंदिर : खजुराहो 

प्रादेशिक भाषांतील वाइमय : या काव्शत विविध संस्कृत ग्रंथ लिहिले 
गेले. त्यांपैकी सोमदेवाचा “'कथासरित्सागर', जयदेवाचा “गीतगोविंद' व कल्हणाचा 
'राजतरंगिणी' हे ग्रंथ विशेष प्रसिदृध आहेतः या काव्ठात अपभ्रंश भाषेतही 
साहित्यनिर्मिती होऊ लागली. 'पऊमचरिठ', “महापुराण' हे अपभ्रंश भाषेतील 
ग्रंथ याच काछातील होत. 'पेरियपुराणम' हा तमिव्ठ भाषेतील काव्यगंभ्र, कविराज 
मार्ग' हा कलड भाषेतील ग्रंथ हे या काव्णत लिहिले गेले. 'दोहा' हा काव्यप्रकार 
वापरात आला. याच काव्ठात मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादी प्रादेशिक भाषांचा 
उदय झाला, 


श्६ 


स्वाध्याय 


१. 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया: 

(अ) व्यापाय्ांच्या श्रेणीचा विकास का झाला? 

(आ) अरबांकडून कोणत्या भारतीय मालाला मागणी येझऊ लागली? 

(३) नवीन नगरांचा विकास कशामुक्ठे झाला? 

कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा : 


(अं) लघुचित्रे >न्‍जनन-+ राजांच्या काब्णत मोठ्या प्रमाणावर काढली गेली. 
(चोन, पांड्य, पाल) 
(आ) हल्लेबीड येथील ++ज-न्‍नन-+ कालीन मंदिरांच्या भिंतीवर छतापासून पायापर्यत 


कोरीब काम केलेले आहे. 
(चालुक्य, होयसब्ठ, चो) 


(६) मध्ययुगात मराठी, गुजराती, बंगाली या “>न्‍तत-++ भाषांचा उदय झाला. 
(अपभ्रंश, प्राकृत, प्रादेशिक) 
योग्य त्या जोड्या लावा : 
ग्रंथ ग्रंथकार 
(अ) कथासरित्सागर (१) कल्हण 
(आ) गीतगोविंद (२) सोमदेव 
(३) गजतरंगिणी (३) जयदेव 
(४) वामदेव 


इ. स. ८०० ते १२०० या काव्ठतील पुढील गोष्टींची माहिती सांगा : 
(अ) सामाजिक स्थिती 

(आ) मंदिरस्थापत्य 

(३) व्यापारी श्रेणीची कामे 


उपक्रम ; 

पुढे दिलेल्या मंदिरांची / शिल्पाची चित्रे मिव्ठवा व त्यांतील कलाकुसरीची माहिती वहीत 
लिहा, न 

(१) दिलवाडा जैन मंदिरे 

(२) गोमटेश्वर 


१७ 


४. सुलतानशाही 
स्थापना, विस्तार आणि हहास 


इसवी सनाच्या अकराव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारतावर वायब्येकडून तुर्क 
लोकांची आक्र/णे होऊ लागली. तुर्क हे मध्य आशियाचे रहिवासी होत, मध्य 
आशियात तुर्काँच्या अनेक सत्ता उदयास आल्या. त्यांनी आपल्या प्रदेशांचा विस्तार 
करण्यास सुरुवात केली. त्यांची सत्ता भारताच्या वायव्य सरहद्दीपर्यत येऊन ठेपली, 
गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वाय्या करून पंजाबमधील 
बियास नदीपर्य॑तचा प्रदेश जिंकून घेतला. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा महमूद 
हा इ. स. ९९८ मध्ये गझनीचा सुलतान झाला. 

गझनीचा महमूद : गझ्ननीच्या महमुदाने ई. स. १००१ ते १०२७ या काव्यत 
भारतावर सतरा स्वाय्या केल्या. भारतातून संपत्ती मिव्ठवणे हा त्याचा मुख्य हेतू 
होता. मथुरा, सोमनाथ इत्यादी ठिकाणची संपन्न मंदिरे लुदून त्याने प्रचंड संपत्ती 
आपसल्याबरोबर नेली. 

मुहम्मद घुरी : महमुदाच्या स्वाय्यांनंतर जवव्ठजवछ दीडशे वर्षानी, इ. स. ११९१ 
मध्ये मुहम्मद घुरी याने भारतावर आक्रमण केले. मुहम्मद घुरी हा 
अफगाणिस्तानातील एक सुलतान होता. त्याने भारतातील सिंध, मुलतान व पंजाब 
हे प्रदेश जिंकून घेतले. दिल्‍ली येथे पृथ्वीराज चौहान राज्य करत होता. मुहम्मद 
घुरीने इ. स. ११९२ मध्ये त्याचा पराभव करून दिल्ली काबीज केली. कनोजचा 
राजा जयचंद याचा पराभव करून तो प्रदेश घुरीने आपल्या आधिपत्याखाली 
आणला. पुढ़े त्याने बिहार व बंगाल हे प्रदेशही जिंकून घेतले. 

आपल्या आधिपत्याखालील या विस्तृत प्रदेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याने 
आपला विश्वासू सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक याची नियुक्ती केली. ३. स. १२०६ 
मध्ये मुहम्मद घुरीचा मृत्यू झाला. त्या वेल्दी पेशावरपासून बंगालपर्यतचा प्रदेश 
ऐबकाच्या नियंत्रणाखाली होता. मुहम्मद घुरीच्या मृत्यूनंतर ऐबकाने आपले स्वातंत्रय 
घोषित केले आणि दिल्लीज्या सुलतानशाहीची स्थापना केली. 

कुतुबुददीन ऐबक : इ. स. १२०६ ते १२१० या चार वर्षाच्या आपल्या 
कारकिर्दीत कुतुबुद्दीन ऐबकाला अंतर्गत विरोधाला व बंडात्ख्यांना तोंड द्यावे 
लागले. राजपूत राजे व तुर्की सरदारंचा त्याला विरोध होता. ऐबकाने बंगालमधील 


श्ट 


विरोधकांचा उठाव मोडून काढला. आपल्या राज्याला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यापूर्वीच 
ऐबकाचा मृत्यू झाला. कुतुबुद्दीन न्‍्यायी व कुशल राज्यकर्ता होता. त्याच्या काव्शत 
दिल्ली येथे कुतुबमिनार बांधण्यास प्रारंभ झाला. 

अल्तमश : कुतुबुद्दीन ऐबकानंतर अल्तमश हा दिललीच्या गादीवर आला. 
सिंधच्या सुभेदाराचे बंड त्याने मोडून काढले. त्याचप्रमाणे अजमेर, ग्वालियार इत्यादी 
ठिकाणच्या राजपूत राजांचा पराभव केला. अल्तमशाने चलनव्यवस्थेत सुधारणा 
करून टंका हे चांदीचे नाणे प्रचारात आणले. त्याला कलेची आवड होती. दिल्‍ली 





सुलतान अल्तमशाचे चांदीचे माणे : टंका 


येथील कुतुबमिनाराचे बांधकाम त्याने पूर्ण केले. त्याच्या मृत्यूनंतर इ. स. १२३६ 

मध्ये त्याची मुलगी रझिया ही दिल्लीच्या गादीवर आली. 

सुलताना रज्िया : अल्तमशाने रकियास उत्तम प्रकारचे शिक्षण दिले होते. 
अल्तमशाच्या काब्ठत तिला राज्यकारभाराचा अनुभव मिव्ठाला होता. ती कर्तबगार, 
पराक्रमी व प्रजाहितदक्ष होती. मात्र एखादया स्त्रीने सत्ताधीश होणे ही गोष्ट 
त्या काव्ात समाजाला मान्य होण्यासारखी नव्हती. त्यामुठे तिला दरबारातील 
अनेक सरदारांचा विरोध झाला. सरदारांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्लांत तिला 
यश आले नाही. इ. स. १२४० मध्ये तिचा खून झाला, दिललीचे सुलतानपद 
भूषवणारी रझिया ही पहिली व एकमेव स्त्री होय. 

, बल्बन : सुलताना रझ्चियानंतर दिल्लीच्या गादीवर आलेला महत्त्वाचा सुलतान 
म्हणजे बल्‍्बन हा होय. बल्बन याने सिंध, अयोध्या, बंगाल येथील बंडखोर 
सरदारांचे पारिपत्य केले. पंजाबमधील सत्ता मजबूत केली. मंगोल आक्रमकांचा 
बंदोबस्त करून त्याने भारताची वायव्य सरहदूद सुरक्षित केली. इ. स. १२८६ 
मध्ये बल्बनाचा मृत्यू झाला. 


१९ 


बल्बन हा एक कुशल प्रशासक व धाडसी सेनानी होता. तो विद्येचा भोक्ता 
होता. अमीर खुसरौ हा प्रसिद्ध कवी व तत्त्वज्ञ त्याच्या दरबारी होता. 

अल्लाउददीन खल्जी : अल्लाउददीन खल्जी इ. स. १२९६ मध्ये दिललीचा 
सुलतान झाला. विशाल साम्राज्य स्थापन करावे अशी त्याची महत्त्वाकांक्षा होती. 
त्याच्या कारकिर्दीत मंगोलांनी वायव्य भारतावर स्वाय्या करून तो प्रदेश जिंकण्याचा 
प्रयल केला. गाजी मलिक व मलिक काफूर या अल्लाउद्दीन खल्जीच्या सरदारांनी 
मंगोलांचा पराभव केला. अल्लाउददिनाने रणथंभोर व चितोड हे राजपुतांचे किल्ले 
काबीज केले. त्यामुठेच माव्ठवा जिंकणे त्याला सोपे झाले. दिल्लीच्या 
सुलतानशाहीचा प्रादेशिक विस्तार दक्षिण भारतात करण्याची सुरुवात अल्लाउददीन 
खलल्‍जीच्या काव्ठात झाली. त्याचा सेनापती मलिक काफूर याने देवगिरीचे यादव, 
बरंगछ येथील काकतीय, दवारसमुद्र येथील होयसछ आणि मदुरैचे पांड्य या 
सत्तांचा पराभव केला व त्यांना मांडलिक केले. 

अल्लाउद्दिनाने प्रशासन कार्यक्षम केले. जमीन महसूलव्यवस्थेत सुधारणा केली. 
आपल्या सैन्याला जीवनावश्यक वस्तू योग्य दरात मिव्ठाव्यात म्हणून वस्तुंच्या 
किमती ठरवून दिल्या. बजने व मापें यांवर कडक नियंत्रण घातले. इ स. १३१६ 
मध्ये अल्लाउददीन मरण पावला. अल्लाउद्दिनाच्या नंतरचा महत्त्वाचा सुलतान 
म्हणजे मुहम्मद तुघलक हा होय,. 

मुहम्मद तुघलक : ६ स. १३२५ मध्ये मुहम्मद तुघलक सत्तेवर आला, त्याच्या 
कारकिर्दीत दिललीच्या सुलतानशाहीचा प्रादेशिक विस्तार सर्वाधिक झाला होता. 
त्याच्या साम्राज्यात पेशावरपासून दक्षिणेस मदुरैपर्यत आणि पश्चिमेस सिंधपासून 
पूर्वेस आसामपर्य॑तचा प्रदेश होता. 

विस्तृत पसरलेल्या आपल्या साम्राज्याच्या कारभारात सुधारणा करण्याचा 
मुहम्मदाने प्रयल केला. साम्राज्याची राजधानी मध्यवर्ती ठिकाणी अस्रावी आणि 
मगोल आक्रमणापासून रक्षण व्हावे, म्हणून त्याने राजधानी दिल्लीहून देवगिरी 
येथे आणली. देवगिरीचे नाव त्याने दौलताबाद असे ठेवले. परंतु सुलतान व 
' प्रजा यांची तेथे नीट व्यवस्था न झाल्याने त्याने सर्वाना दिल्‍लीला परत जाण्याचा 
हुकूम सोडला. या सर्व प्रकारात प्रजेचे अतोनात हाल झाले. आपली चूक लक्षात 
आल्यावर त्याने प्रजेला नुकसानभरपाई देण्याचा प्रयत्न केला. त्याने चलनव्यवस्थेत 


२० 


सुधारणा करण्यासाठी, प्रचारात असलेल्या सोम्या- चांदीच्या नाण्यांऐेवजी तांब्याची 
नाणी उपयोगात आणण्याचा हुकूम दिला. पण तांब्याची नाणी पाडण्यावर नियंत्रण 
न ठेवल्याने सोन्याची व चांदीची नाणी दुर्मिछ्ठ झाली. व्यापारावर याचा विपरीत 
परिणाम होऊ लागला, तेव्हा मुहम्मदाने तांब्याची नाणी परत घेऊन त्याऐवजी 
सोन्या-चांदीची नाणी देण्याचे आदेश दिले. परिणामी सरकारी तिजोरीवर प्रचंड 
ताण पडला. मुहम्मद तुघलक कल्पक होता; परंतु आपल्या कल्पना व्यवहारात 
आणण्यासाठी लागणारे कौशल्य त्याच्यापाशी नव्हते. त्यामुल्े त्याच्या चांगल्या 
कल्पनाही अयशस्वी झाल्या. 

मुहम्मद तुघलकाच्या अखेरच्या काव्ठात सर्वत्र अशांतता व बंडाब्छी निर्माण 
झाली. त्याच्या हयातीतच त्याच्या साम्राज्याच्या विधघटनास सुरुवात झाली. सिंध 
येथील उठावाचा बीमोड करत असतानाच त्याचा इ. स. १३५१ भध्ये मृत्यू झाला. 

मुहम्मद तुघलकानंतर फिरोझ तुघलक दिल्लीचा सुलतान झाला. 
सुलतानशाहीविरुद्ध ठिकठिकाणी सुरू झालेली बंडाव्ठी मोडून काढण्यात त्यालाही 
यश आले नाही. मात्र याही परिस्थितीत त्याने लोककल्याणाची काही कामे केली. 
सार्वजनिक बांधकाम खाते सुरू केले. सतलज व यमुना नद्यांवर कालवे काढले. 
अनेक कालते त्याने दुरुस्त केले. हिस्सार व फिरोझाबाद ही नवी शहरे बसवली. 

नासिरुद्दीन महमूद हा तुघलक घराण्यातील शेवट्चा सुलतान (३. स. 
१३९४-१४१२) नासिरुद्दिनाच्या कारकिर्दीत इ. स. १३९८ मध्ये मंगोल सत्ताधीश 
तिमूरलंग याने भारतावर सवारी केली. दिल्‍ली आणि आसपासच्या प्रदेशातून अगणित 
लूट घेऊन तो मायदेशी परतला. 








े ज कक ज्ड्यस्व्क्ल्ल्ल्ल्स 
| 








है ] जी 2७४7०) 
केश /. मुहामद तुघलकाचे साम्राज्य; इस. १३ ३५ 
». [_ _] पुहामद तुघलकावे साय्राज्य । 
' (5 42५] क ६०० | 
८४६ पा 
8 - “« भातादी बर्तमान याहा सीमा 72) ग 


जे जा ज्पज०2 
ना. डी 


















्टः ० भा गडवु/ र॥ 


न 
है गुजरात िन्‍ल्लैद ट ०-० 5 
रा एड. ० जल्दी, 





' 8 हे 














0 का छन्‍ाश 9! ॥0॥ 0श8 ॥१ ॥08 888 (७ ७ 80800 ० ७४३४४७ 08७028॥| 0॥8३ 0॥0890/60 0 ॥08 20000॥(6 छड8 | 
84580 0/०॥ 80/28४ 0|॥090 ताइए ध्यंती पी एशा॥डशत ० ॥॥8 59207" 0श्ाहा॥। ० ॥08.. 6 ठ0एश0ताज्ा( वात । 


तुघलकानंतर दिललीच्या गादीवर सय्यद घराण्याची सत्ता होती. सय्यद 
घराण्यानंतर लोदी घराण्याची सत्ता स्थापन झाली. इब्राहीम लोदी हा शेवटचा 
पैलतान ठरला, त्याच्या स्वभावदोषामुछे त्याला अनेक शत्रू निर्माण झाले, अफगाण 


२२ 


सरदारही त्याचें विरोधक बनले. पंजाबचा सुभेदार दौलतखान लोदी दाने 
काबूल-कंदाहारचा सत्ताधीश बाबर यास इब्राहीम लोदीविरुदूध पाचारण केले. 
इ. स. १५२६ मध्ये बाबराने इब्राहीम लोदीचा पराभव केला आणि त्याचबरोबर 
सुलतानशाहीचा शेवट झाला. 


स्वाध्याय 


१ 


कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा : 
(अ) दिल्ली येथील कुतुबमिनाराचे बांधकाम ------ याच्या कारकिर्दीत पूर्ण झाले. 
(कुतुबुद्दीन्‌ ऐबक, अल्तमश, बल्बन) ; 
(आ) अल्तमशाने चलनव्यवस्थेत सुधारणा करून ---- हे चांदीचे नाणे प्रचागात आणले. ' 
(रुपया, होन, टंका ) 
(३) दिल्लीच्या गादीवर बसणारी --+-+ ही एकमेव स्त्री होय. 
(चांदबिबी, नूरजहान, सुलताना रक्िया) 
(ई) प्रसिद्ध कवी व तत्तवज्ञ अमीर खुसरौ ------ याच्या दरबारी होता. 
(अल्तमश, बल्बन, सिकंदर लोदी) 


योग्य त्या जोड्या लावा : 


“अ' गट “ब'गट 
(अ) मुहम्मद घुरी (१) मदुरैचे पांड्य यांचा पराभव 
(आ) मलिक काफूर (२) मराख्यांचा पराभव 
(३) बाबर (३) कनोजचा राजा जयचंद याचा पराभव' 
(४) इब्राहीम लोदीचा पराभव ह 
पुढील प्रश्नांची दोन ते तीन वाक्यांत उत्तरे लिहा : 


(अं) सुलताना रक्षियाला दरबारातील अनेक सरदारांनी विरोध का केला? 
(आ) अल्लाउददीन खल्जीने कोणकोणत्या सुधारणा केल्या ? 


पुढील घटना कालानुक्रमे लिहा : 

(अ) कुतुबुदूदीन ऐबक दिल्लीचा सुलतान ज्ञाला. 
(आ) पृथ्वीराज चौहानाचा मुहम्मद घुरीने पराभव केला. 
(६) मुहम्मद तुधघलक सत्तेवर आला. 

(ई) सुलताना रज्ञिया दिल्लीच्या गादीवर बसली. 


रहे 


५. विजयनगर आणि बहमनी राज्ये 


तुघलक सत्तेच्या विधटनास मुहम्मद तुघलकाच्या कारकिर्दीतच सुरुवात जाली. 
दक्षिण भारतावरील तुघलकांची सत्ता नष्ट होऊन विजयनगर आणि बहमनी ही 
दोन प्रबठ राज्ये उदयाला आली. 


'विजयनगरे राज्य 

स्थापना : तुघलकांची सत्ता कमकुवत झाल्यानंतर हरिहर व बुक्क या दोन बंधूंनी 
इ. स. १३३६ मध्ये कृष्णा व तुंगभद्रा नद्यांमधील प्रदेशात स्वतंत्र राज्य स्थापन 
केले. त्याआधी ते मुहम्मद तुधलकाचे दक्षिणेतील सरदार होते. त्यांनी तुंगभद्रा 
नदीच्या दक्षिण किनाययावर विजयनगर येथे आपली राजधानी उभारली. या 
शहरावरून त्यांच्या राज्यास विजयनगरचे राज्य असे म्हणतात. हरिहर हा 
विजयनगरचा पहिला राजा होय. 

हरिहराने आपल्या कारकिर्दीत तुंगभद्रा नदीच्या परिसरातील प्रदेश, कोकणचा 
काही भाग आणि मलबारचा किनारी प्रदेश जिंकून घेतला. नव्यानेच उदयाला 
आलेल्या बहमनी सत्तेशी त्याला संघर्ष करावा लागला, इ. स. १३५३ मध्ये 
हरिहराचा मृत्यू झाला. नंतर त्याचा भाऊ बुक्क सत्तेवर आला. त्याच्या काव्यत 
बहमनी सत्तेशी विजयनगरचा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला. बुक्क है. स. १३७९ 
मध्ये मरण पावला, 

राज्यविस्तार : बुक्कानंतर दुसरा हरिहर सत्तेवर आला. त्याच्या काव्ातही 
बहमनी सत्तेशी संघर्ष सुरूच राहिला. त्याचा सेनापती गुंड याने कारवार, म्हैसूर, 
तिरुचिरापलली, कांची इत्यादी प्रदेश जिंकून घेतले, दुसरा हरिहर इ. सं, १४०४ 
मध्ये मरण पावला. 

हू स. १५०९ भध्ये सत्तेवर आलेल्या कृष्णदेवराय याच्या कारकिददीत 
विजयनगरचे राज्य वैभवाच्या शिखरावर पोहचले. त्याने उडीसाच्या राजाचा पराभव 
करून विजयवाडा व राजमहेंद्री हे भाग आपल्या राज्याला जोडले ;तसेच विजापूरच्या 
आदिलशाहाचा रायचूर दोआबाचा सुपीक प्रदेश जिंकून घेतला. तेलंगणाचा काही 
भागही त्याने आपल्या राज्याला जोडला. त्याच्या कारकिदीत विजयनगरचे राज्य 


श्ड 





सप्राट अकबर 


(भारत इतिहास संशोधक मंडल्ल, पुणे यांच्या सौजन्याने) 









५3: बा्माद्यागाहातणलतावा 

ही शततिदशकात//नरईयतए कत्ल 

हा /” तहाचासारदादेतवनीताविरी0१96 

| । | इिलवायमिनेक्राता3 अजापातिक 

| | (| वअयलबागरारतानललतसा्‌ 
| ५ ह्लापाबतमासीवगापवालाका 

| | प्रश्पयोटिदायरो कु जय 
गोवडनकरचरझपआ्रारबनज *ै 





पूर्वेस कटकपासून पश्चिमेस गोव्यापर्यत व उत्तरेस रायचूर दोआबापासून दक्षिणेस 
हिंदी महासागरापर्यत पसरलेले होते. पश्चिम किनाय्यावर नुकत्याच आलेल्या 
पोर्तुगिजांशी त्याने सलोख्याचे सबंध ठेवले. 

व्यापारवृद्धी तसेच कला व साहित्याचा विकास यांकडेही कृष्णदेवरायाने विशेष 
लक्ष पुरवले. त्याने 'आमुक्तमाल्यदा' हा राजनीतिविषयक तेलुगु ग्रंथ लिहिला. 
तो संगीतज्ञही होता. डोमिंगो पेस या पोर्तुगीज प्रवाशाने त्याचे वर्णन “महान न्यायी 
राज्यकर्ता' असे केले आहे. इ. स. १५३० 
मध्ये कृष्णदेवरायाचा मृत्यू झाला. 

कृष्णदेवरायानंतर विजयनगरच्या राज्याला 
उतरती कला लागली, विजयनगरचा राजा 
रामराया याच्या कारकिर्दीत इ. स. १५६५ 
मध्ये तालिकोट येथे युद्ध झाले. त्यात 
आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही आणि 
बरीदशाही यांनी एकत्र येऊन विजयनगर 
राज्याचा पराभव केला. त्यानंतर हे राज्य अनेक 
लहान-लहान राज्यांत विभागले गेले. 

विजयनगरचे प्रशासन : विजयनगरच्या 
राजांचा प्रजेविषयीच्या आपल्या कर्तव्यांचे 
पालन करण्यावर कटाक्ष होता. लोकांच्या 
हिताची काव्ठजी घेतली पाहिजे, असा 
कृष्णदेवरायाचा दंडक होता. प्रशासनाच्या 
कामात राजाला मंदत करण्यासाठी 
प्रधानमंडड असे, कारभाराच्या सोईसाठी 
राज्याची अनेक प्रांतांत विभागणी केलेली 
होती. प्रांताला 'मंडलम्‌' असे म्हणत. प्रांताचे 
उपविभाग केलेले असत. प्रत्येक उपविभागाला 
'नाडू” असे नाव होते. गाव हा सर्वात छोटा 
प्रशासकीय घटक होता. 4 





र५ 


जमीनमहसूल ब व्यापारी कर हे राज्याच्या उत्पननाचे प्रमुख साधन होते. शेतीला 
पाणीपुरवठा करण्यासाठी कालवे बांधण्यात आले होते, विजयनगरच्या राज्यकर्त्यानी 
व्यापारवृद्धीकडेही विशेष लक्ष पुरवले. मध्य आशिया, श्रीलंका, चीन इत्यादी 
प्रदेशांशी विजयनगरचा व्यापार चाले. विजयनगरला भेट दिलेल्या अब्दुर रझाक, 


पा सनाच्या चौदाव्या शतकाअखेरीस 
ये लिन 8 0-5 भारताची वर्तमान बाह्य सीमा 





ग8 (का! सक(७/७ 90448 900॥0: #॥0 ९४७ 888 (9 6 0॥।#70० ते ए:8ै५७ 78एपेट३ ताक ताठक७/०6 हा, 008 89/0क| "डक ॥08 
88560 0७० ॥७०२३३ ण॑ ॥छ॥ 0089 "तक है एकताइआ0त ०९ ७ 50708:छ 0जाआ३। 0060... है 0008क्‍आा( 0 ७ ०० जी, 


२६ 


नूनीझ, इब्न बतूता इत्यादी परकौय प्रवाशांनी आपल्या प्रवासवर्णनांत विजयनगरच्या 
समृद्धीचे व भरभराटीचे वर्णन केले आहे. 
बहमनी राज्य 

स्थापना : मुहम्मद तुघलकाच्या ,कारकिर्दीत दक्षिणेतील काही सरदारांनी 
त्याच्याविरुद्ध बंड केले. दौलताबाद हस्तगत करून त्यांनी ३. स. १३४७ मध्ये 
हसन गंगू बहमनशाह याची सुलतान म्हणून नेमणूक केली. बहमनशाहाच्या राज्यास 
“बहमनी राज्य' असे म्हणतात. 

राज्यविस्तार : बहमनशाहाने गुलबर्गा येथे आपली राजधानी स्थापन केली, 
बिदर, मालखेड, दाभोव्ठ, गोवा, कोल्हापूर आणि तेलंगण इत्यादी प्रदेश जिंकून 
त्याने आपल्या राज्याचा विस्तार केला. ३. स. १३५८ मध्ये तो मरण पावला. 
त्याच्यानंतर त्यावा मुलगा पहिला महंमदशाह सत्तेवर आला. विजयनगर, वरंगल 
या सत्तांशी त्याचा संघर्ष झाला. त्याने प्रशासनव्यवस्था चोख ठेवली. अनेक 
विदवानांना त्याने आश्रय दिला. त्याच्या कालात गुलबर्गा हे विद्धेचे केंद्र 
म्हणून ओब्खले जात असे. 

इ. स, १४२२ मध्ये सुलतानपदी आलेल्या अहमदशाह याने गुलबर्गा येथून 
राजधानी हालवून बिदर येथे नेली. विजयनगरचा राजा दुसरा देवराय याचा त्याने 
पराभव केला. अहमदशाहाने वरंगव्ठ सत्तेविरुद्धधी जय मिव्ठवला व ते राज्य 
काबीज केले. मात्ठव्याचा सुलतान हुशंगशाह यास त्याने पराभूत केले. कोकणातील 
काही प्रदेशही त्याने जिंकून घेतला. तो विद्या व कला यांचा आश्रयदाता होता. 

पुढे सत्तेवर आलेला तिसरा महंमदशाह (३. स. १४६३--१४८ २) याच्या काव्ठात 
त्याचा वजीर महमूद गावान याने उडीसा व विजयनगर येथील सत्तांविरुदूध विजय 
मिल्वले. कोकणातील अनेक दुर्गम किल्‍ले जिंकून घेतले. बहमनी राज्याची हृदद 
गोवा व उडीसापर्यत वाढवली. 

महमूद गावानने प्रशासनात सुधारणा केल्या. जहागिरी देण्याऐवजी त्याने 
सैनिकांना रोख पगार देण्यास सुरुवात केली. जमिनीची फेरमोजणी करून जमीन 
महसुलाचा दर निश्चित केला. प्रांतप्रमुखांच्या मममानीला आत्ठा घालण्यासाठी 
राज्याची चारएवजी लहान-लहान आठ प्रांतांत विभागणी केली; तसेच 
प्रांताधिकाय्यांच्या अधिकारांतही बरीच कपात केली. गावान विद्दद्याप्रेमी होता. बिदर 


२७ 





2 3 जा 0 22:22: 4500 आह 7 72/%.2277 77:22 82.27: 02220: 


7202 
!४26000४8॥700/068008॥॥0॥॥ 00४४४ /9५ 
महमूद गावानाने स्थापन केलेली मदरसा : बिदर 






येथे त्याने एक मदरसा सुरू केली. त्याचा स्वतःचा मोठा ग्ंथसंग्रह होता. गणित, 
वैद्यक व साहित्य या विषयांत त्याला चांगली गती होती. बहमनी राज्याच्या 
जडणघडणीत महमूद गावानचा फार मोठा वाटा होता. 

पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस बहमनी सत्तेला उतरती कव्ठा लागली. राज्यातील 
सरदारांमधील दुफत्ठी व गटबाजी यांमुल्ठे बहमनी सत्ता दुबव्ठी झाली. विजयनगरशी 
झालेल्या संघर्षाचा बहमनी राज्याच्या लष्करी सामर्थ्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला, 
केंद्रीय सत्तेचा अंकुश कमी होताच प्रांताधिकारी स्वतंत्र झाले. त्यामुव्ठे बहमनी राज्याचे 
विघटन झाले. वह्हाडची इमादशाही, अहमदनगरची निजामशाही, बिदरची बरीदशाही, 
विजापूरची आदिलशाही व गोवल्ठकोंड्याची कुतुबशाही अशी या राज्याची पाच 
'शकले झाली. पुढे इमादशाहीचे राज्य निजामशाहाने जिंकून घेतले (इ. स. १५७४); 
तसेच बरीदशाहीचे राज्य आदिलशाहाने जिंकून आपल्या राज्यास जोडले (ह. स. 
१६१९) . अशा रीतीने बरीदशाही व इमादशाही ही दोन राज्ये नष्ट झाली. 


स्वाध्याय 


२. कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा 
(अ) विजयनगरचा पहिला राजा “>>>«>«> हा होय. 
(बुक्क, हरिहर, देवराय) 


२८ 


(आ) कृष्णदेवरायाने “+>>++>5 विषयक ग्रंथ लिहिला. 
(शेती, राजनीती, संगीत) 


(३) बहमनी राज्याची राजधानी -न्‍न-+ याने गुलबर्गा येथे स्थापन केली. 
(अहमदशाह, महमूद गावान, हसन गंगू बहमनशाह) 
(ई) बिदर येथे एक मदरसा -- याने सुरू केली. 


(तिसरा महंमदशाह, महमूद गावान, अहमदशाह) 
योग्य त्या जोड्या लावा : 


“अ'गट “ब'गट 
(अ). बहमनशाह (१) विजयनगर साम्राज्याचा विस्तार. 
(आ) कृष्णदेवराय (२) बहमनी राज्याच्या प्रशासनात सुधारणा. 
(३) महमूद गावान (३) विजयनगरमधील इमारती उभारल्या. 
(ई). अहमदशाह (४) बहमनी राज्याची राजधानी बिदर केली. 


(५) गुलबर्गा येथे राजधानी स्थापन केली. 
पुढील प्रश्नांची तीन ते चार वाक्यांत उत्तरे लिहा : 
(अ) कृष्णदेवरायाने सांस्कृतिक क्षैत्रात कोणती कामगिरी केली ? 
(आ) महमूद गावानने प्रशासनात कोणत्या सुधारणा केल्या ? 


पुढील प्रश्नांची सात ते आठ वाक्यांत उत्तरे लिहा : 
(अ) विजयनागरच्या प्रशासनव्यवस्थेची माहिती दया. 
(आ) बहमनी राज्याचा विस्तार कसकसा होत गेला ते सांगा. 


२९ 


६. सुलतानशाही 
प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि समाजजीवन 


सुलतानशाहीच्या काव्त भारतातील बराच मोठा प्रदेश दिल्लीच्या सुलतानांच्या 
आधिपत्त्याखाली होता. एवढ्या मोठयया प्रदेशावर राजधानीतून अंमल चालवणे 
अवषड होते. त्यामुठे या काव्झतील सत्ताधीशांना स्थानिक प्रशासनासाठी भारतात 
पूर्वीच रूढ झालेल्या सामंतशाही व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागला, येथील 
ग्रामव्यवस्था त्यांनी बदलली नाही. केंद्रीय शासन चालवण्यासाठी मात्र त्यांनी 
इराणमधील प्रशासन पद्धतीचा बव्हंशी वापर केला. 

केंद्रीय प्रशासन : सुलतान हा प्रशासनाचा प्रमुख होता. त्याची सत्ता अनियंत्रित 
होती. सुलतानाला प्रशासनाच्या कामात विविध अधिकारी मदत करत 

“वजीर' हा प्रशासनावला सर्वात महत्त्वाचा अधिकारी होता. सुरुवातीला तो 
फक्त लष्करी नेतृत्व करी. पुढील काव्ठात राज्याचा वसूल आणि खर्च यांचा 
हिशोब ठेवण्याचे कामही त्याच्याकड़े आले. वजिराच्या मदतीला अनेक दुग्यम 
अधिकारी असत. “अरिझ-इ-मुमालिक' हा वजिरानंतरचा दुसरा महत्त्वाचा अधिकारी, 
सैन्यभरती करणे, लष्कशला शस्त्रसज्ज ठेवणे ही त्याची कामे असत. राज्याचा 
सर्व पत्रव्यवहार सांभाठणारा अधिकारी “दिवाण-इ-इन्शा' हा असे. 
“दिवाण-इ-रिसालत' धार्मिक व्यवहार व दानधर्मादी कामे पाही. याशिवाय अन्य 
खाती सांभाठणारे इतर काही अधिकारी असत, 

प्रांतिक प्रशासन : प्रशासनाच्या सोईसाठी राज्याची विविध प्रशासकीय विभागांत 
विभागणी केलेली होती. त्यांना 'इक्ता' असे म्हणतः 'इक्ता'चे विभाजन अनेक 
'शिक'मध्ये केलेले होते, तर 'शिक'चे विभाजन 'परगणा” या उपविभागांत केलेले 
होते. अनेक खेडी मिलदून एक परगणा बनत असे,. 

प्रत्येक इक्तावर 'मुफ्ती' हा प्रमुख अधिकारी असे. त्याच्या मदतीला इतर 
अधिकारी असत, इक्ताच्या प्रशासनाची त्याचप्रमाणे कायदा, सुव्यवस्था आणि 
महसूलवसुलीची जबाबदारी “मुफ्तीवर असे. 'शिक'वरील 'शिकदार' हा प्रमुख 
अधिकारी आणि परगण्यावरील 'अमीन' हा अधिकारी हे मुफ्तीच्या नियंत्रणाखाली 
असत. 


३० 


शहराच्या प्रशासनासाठी 'कोतवाल' हा अधिकारी जबाबदार असे. शहरात शांतता 
व सुव्यवस्था राखण्याचे काम त्याच्याकडे असे. 

आर्थिक जीवन : या काव्ठात अनधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच नगदी पिके 
घेण्यास सुरुवात झाली होती. भारताचा व्यापारही वाढला होता. मसाल्याचे पदार्थ 
आणि चंदन यांना परदेशांत विशेष मागणी होती. भारतातून मलमल, इतर प्रकारचे 
कापड व अनधान्य यांचीही आग्नेय आशिया, पूर्व आफ्रिका, युरोप या प्रदेशांत 
निर्यात होत असे. 

प्रशासनाचा वाढता व्याप, तसेच व्यापारवृद्धी यांमुले भारतात ठिकठिकाणी 
नगरांचा उदय झाला. दिल्ली, लाहोर, मुलतान, लखनऊ, अनहिलवाडा, खंबायत, 
सोनारगाव ही शहरे भरभराटीस आली. बहुतेक नगरे व्यापारी दृष्टीने महत्त्वाची 
होती. काही नगरे प्रशासनाच्या दृष्टीने आणि लष्करी केंद्रे म्हणून महत्त्वाची होती. 
काही नगरांना तीर्थक्षेत्रे म्हणून महत्त्व प्राप्त झाले होते. शहरात प्रामुख्याने व्यापारी, 
कांरागीर, सरकारी नोकर इत्यादी लोकांचा भरणा असे. बहुसंख्य प्रजा ग्रामीण 
भागात राहत असे. नगरांतील लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी नगरांत अनेक 
व्यवसाय-उद्य्योग सुरू झाले. काही नगरे विशिष्ट वस्तूंच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्धीस 
आली. उदाहरणार्थ, रेशमी कापडासाठी कांजीवरम व मदुरै, बिदरी कामासाठी बिदर 
व गोवव्ठकोंडा, मिनाकामासाठी राजस्थानातील शहरे नावारूपाला आली. 

समाजजीवन : सुलतानशाहीच्या काव्ठात भारतावर राज्य करणारे तुकीं आणि 
अफगाण सुलतान आणि त्यांचे प्रमुख सरदार हे धमनि मुसलमान होते; परंतु 
त्यांची बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती. भाषा, धर्म व संस्कृती या दृष्टीनी भिन्‍न असलेल्या 
आपफल्या प्रजेवर राज्य करताना आपल्या मध्य आशियाई कल्पनांना चिकदून राहणे 
सुलतानांना शक्‍्य नव्हते. राज्य चालवण्यासाठी प्रजेचे सहकार्य व सहभाग त्यांना 
आवश्यक होता. सुलतानांनी आपले प्रशासन चालवण्यासाठी येथील स्थानिक 
लोकांची मदत घेतली. त्यांना महत्त्वाच्या जागा दिल्या. अनेक भारतीय प्रशासकीय 
कल्पना त्यांनी स्वीकारल्या, पाटील, कुलकर्णी, देशमुख, देशपांडे इत्यादी हुददबयांचा 
त्यागी आपल्या प्रशासनात समावेश केला. येथील अनेक रीतिरिवाज त्यांनी 
आत्मसात केले. सुलतानशाहीतील काही नाण्यांवर 'श्री' हे अक्षर कोरलेले आढलते. 
काही नाण्यांवर 'हिजरी' सनाबरोबर 'शक' आणि “संवत' यांचीही नॉद आढकते. 


ड्े१ 


प्रजाजनांनीही राज्यकर्त्याचे अनेक आचार-विचार, रूढी यांचा स्वीकार केला. 
ते. प्रशासनात व सैन्यात भरती होऊ लागले. सुलतानजी, साहेबराव, अजोंजी, 
शाहजी, शरीफजी यांसारखी व्यक्तिनामे त्यांनी स्वीकारली. पेशवा, पारसनवीस, 
सबनीस, मुजुमदार, जमेदार अशी हुदद्यांची नावे येथे रूढ झाली. मात्र बहुसंख्य 
लोकांच्या पारंपरिक आयुष्यक्रमात फारसा बदल झाला नाही. जातिव्यवस्था 
पूर्वीसारखीच कड़क होती. स्त्रियांची स्थिती तर या काव्झात अधिकच खालावली, 
उच्च वर्गातील स्त्रियांमध्ये पडदा-पद्धत या काठ्ठात रूढ झाली. 


स्वाध्याय 


१. अ्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे द्या : 
(अ) वजीर प्रशासनातील कोणती कामे करत असे ? 
(आ) सुलतानशाही काव्गत कोणती शहरे भरभराटीस आली ? 
(३) सुलतानशाही काव्णत कोणत्या वस्तूंना परदेशातून मागणी होती? 


२. कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा : 
(अ) सुलतानशाहीत प्रशासनातला सर्वात महत्ताचा अधिकारी ---+-++ हा होता. 
(शिकदार, वजीर, कोतवाल) 
(आ) रेशमी कापडासाठी --- हे शहर असिद्धीस आले. - 
(बिदर, कांजीवरम, सोनारगाव) 
(३) वजिराखालोखाल --- हा महत्त्वाचा अधिकारी होता. 
(दिवाण-इ-रिसालत, अरिझ-इ-मुमालिक, मुफ्ती) 


३. तक्ता पूर्ण करा : 
प्रातिक प्रशासनाचा विभाग विभागाचा अधिकारी 
(अ) इक्ता (आओ) ना 
(आ) शिक (आ) >त+ 
(३) परगणा () अन्‍य 
(ई).. शहर ($ई) ना 


४. पुढे दिलेल्या मुद॒द्यांची प्रत्येको पाच ते सहा वाक्यांत माहिती दया : 
(अ) सुलतानशाही काव्ठावील व्यापार, 


(आ) सुलतानशाही काव्झतील नगयंचा विकास. 
७७6७ 


३२ 


७, सांस्कृतिक विकास 
हंस. १२०० ते १५०० 


तुर्की सुलतानांच्या आगमनानंतर भारतीय संस्कृती आणि मध्य आशियाई संस्कृती 
यांचा घनिष्ठ संबंध आला आणि भारतीय संस्कृतीच्या विविध क्षेत्रांत भर पडली. 

वास्‍्तुशैलीचा विकास : चबुतम्यावर बांधलेली वास्तू ,समोरासमोरील भिंतीना 
जोडणान्या नक्षीदार कमानी, घोटीव घुमट, नक्षीदार जाली ही मध्य आशियाई 
वास्तुकलेची वैशिष्ट्ये होती. तुव्ठयांचे बांधकाम, विविध प्रकारचे स्तंभ, शोभिवंत 
कब्ठस, भिंतीवरील बारीक कोरीव काम ही भारतीय वास्तुकलेची वैशिष्ट्ये होती. 
प्रत्यक्ष वास्‍्तू उभारताना भारतीय शैलीची 
काही वैशिष्ट्ये सुलतानकालीन वास्तूंत 
स्वाभाविकपणे मिसव्ठली गेली. त्यातून एक 
नवी भारतीय वास्तुशैली उदयास आली, 

दिल्‍ली येथील कुतुबमिनाराचे बांधकाम 
कुतुबुद्दीन ऐबकाच्या काव्ठत सुरू झाले. 
या मिनाराची संकल्पना मध्य आशियाई 
असून त्याच्या बांधकामाची ढब भारतीय 
आहे. 

गुलबर्गा येथील जामी मशीद हा बहमनी 
राजवटीतील स्थापत्याचा एक नमुना आहिे. 
लहान-लहान घुमटांनी आच्छादित केलेले 
प्रांगग हे या मशिदीचे वैशिष्ट्य आहे. 
विजापूर येथे मुहम्मद आदिलशाह याने 
बांधलेला गोलघुमट है जगातील एक 
आश्चर्य समजले जाते. या घुमटाच्या 
आतील बाजूस असलेल्या सज्जांमध्ये उभे 
राहून आवाज केल्यास त्याचे अनेक 
प्रतिध्वनी ऐकू येतात. 





३३ 





कोणार्क येथील तेराव्या शतकात बांधलेले सूर्यमंदिर ही एक अतिभव्य वास्तू 
आहे. संपूर्ण वास्‍्तू हां सूर्यथथ आहे असे कल्पून या बास्तूची रचना केलेली 
आहे. या मंदिराच्या दोन्ही बाजूंस दगडांमध्ये चोवीस भव्य चाके कोरलेली आहेत. 
मंदिराच्या भिंतीवरील कोरीव काम हा कलेचा अप्रतिम नमुना आहे. 





कक मु द् 
तट कली 
4080“ 


विजयनगरमधील हजार राम मंदिर आणि विठ्ठल मंदिर यांवरील शिल्पकाम 
अप्रतिम आहे. विठठल मंदिरातील मंडप वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. दौडत जाणान्या 
घोडेस्वारांची शिल्पे या मंदिराच्या स्तंभांवर कोरलेली आहेत. 

चित्रकला : सुलतानशाहीच्या काव्ठात अरबांनी भारतात प्रथमच कागद आणला. 
त्यान॑तर जैन प्रंथकारांनी आपल्या ग्रंथांसाठी कागदावर काढलेली चित्रे वापरण्यास 
सुरुवात केली. या चित्रांमध्ये इग़णी शैलीचे अनुकरण होऊ लागले, नाजूक रंगकाम 
केले जाऊ लागले. 


संगीत : गोपाठ्ठ नायक या तत्कालीन संगीतज्ञाचा अमीर खुसरौवर फार 
मोठा प्रभाव होता. या दोघांनी आधुनिक हिंदुस्थानी संगीताचा पाया घातला 
असे मानले जाते. या काव्शतील संतांनी आपल्या अनुयायांना उपदेश करण्यासाठी 
भजने, कवने, कव्वाली हे काव्यप्रकार उपयोगात आणले. त्यामुत्ठे संगीतकला 
लोकप्रिय होण्यास साहाय्य झाले. अमीर खुसरौ याने भारतीय वीणा व इराणी 
तंबोरा यांच्या एकत्रीकरणातून 'सतार' हे तंतुवाद्य बनवले. 


वाइमय : रामानुज, मध्वाचार्य व वल्लभाचार्य यांचे तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ, तसेच 
विज्ञानेश्वर याचा “मिताक्षरा' हा ग्रंथ, हे संस्कृत ग्रंथ याच काव्ठातील होत. फारसी 
भाषेतही या काव्ठात ग्रंथ निर्माण झाले. अमीर खुसरौने अनेक काव्यसंग्रह फारसी 
भाषेत लिहिले. 'शिरी खुसरौ' व “आईन-इ-सिकंदरी' हे काव्यग्रंथ खुसरौच्या 
सर्वोत्कृष्ट कलाकृतीपैकी मानले जातात. खुसरौने हिंदीतही काव्यरचना केली. 
झियाउद्दीन बरनी याने फारसी भाषेत इतिहासलेखन केले. सुलतानशाहीच्या काव्ठात 
“राजतरंगिणी', 'महाभारत' यांसारख्या काही संस्कृत ग्रंथांची फारसीत भाषांतरे झाली. 

उर्दू भाषेचा उदय सुलतानशाहीच्या काव्ठात झाला, दरबारात वापरली जाणारी 
फारसी भाषा व प्रजाजनांची हिंदी भाषा यांच्या मिश्रणातून उर्दू भाषा उदयाला 
आली. दक्षिण भारतात या भाषेला 'दख्खनी' असे नाव मिल्ठाले. 

सुलतानशाहीच्या काव्ठात मराठी, हिंदी, बंगाली व अन्य प्रादेशिक भाषांचा 
विकास झाला. तत्कालीन संतांनी आपली कवने प्रादेशिक भाषांत रचली. त्यामुब्ठ 
प्रादेशिक भाषा संपन्‍न होऊ लागल्या. 

मुकुंदराज याने लिहिलेला 'विवेकसिंधू्‌” हा मराठीतला आदटयय ग्रंथ मानला जातो. 


३५ 


म्हाइंभट्‌्टाने लिहिलेला 'लीव्ठाचरित' हा ग्रंथ, ज्ञानेश्वरांची 'भावार्थदीपिका'-- 
म्हणजेच ज्ञानेश्वरी, नामदेवांचे अभंग, एकनाथांच्या गौछूणी व भारुडे इत्यादी 
साहित्यरचना या काव्ठात मराठी भाषेत झाल्या. 

तुर्काबरोबर मध्य आशियातील कलाशैली व साहित्य जसे भारतात पोहोचले 
त्याचप्रमाणे तेथील सुफी पंथाचे तत्ववज्ञानी आले. सुफी पंथाचा भारतात प्रसार 
झाला. भारतात तेव्हा रूह असलेला भक्ती संप्रदाय व सुफी संप्रदाय यांचा 
परस्परांवर प्रभाव पडला. 

भक्ती संप्रदाय : कर्मकांडाऐवजी ईश्वरप्रेम, माणुसकी, भूतदया, करुणा इत्यादी 
मूल्यांची जोपासना करावी, ही भक्ती संप्रदायाची शिकवण आहे. भारतात भक्ती 
संप्रदायाची सुरुवात तमिव्वनाडूमध्ये अव्ववार संतांनी केली असे मानतात, 
जातिव्यवस्था आणि कर्मकांड यांनी सत्त्वहीन झालेल्या भारतीय समाजात भक्ती 
संप्रदायाने नवे चैतन्य निर्माण केले. 

दक्षिण भारतात रामानुज, निंबार्क, 
मध्वाचार्य, वललभाचार्य यांनी  भक्ती 
संप्रदायाचा पाया भक्कम केला, ईश्वरभक्ती 
सर्वासाठी आहे, ईश्वर जात-पात ओब्ठखत 
नाही, तो फक्त भावाचा भुकेला असतो, असे 
उत्तरभारतातील संत रामानंद यांनी सांगितले. 
रामानंदांचे शिष्य संत कबीर यांनी जातिभेद, 
धर्मभेद हे कृत्रिम आहेत, सर्व मानव एक 
आहेत, अशी शिकवण दिली. राम आणि 
रहीम हे वेगढे नाहीत तर एकच आहेतं, असे 
त्यांनी सांगितले. बंगालमध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी 

संत कबीर भकतीला सर्वश्रेष्ठ स्थान दिले. 

कर्नाटकात बसवेश्वरांनी वीरशैव पंथाची शिकवण दिली. स्त्रिया आणि दलित 
यांना बसवेश्वरांनी मानाचे स्थान दिले. त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध मोहीम उभारली. 
जातिभेदाला विरोध केला. श्रमाची प्रतिष्ठा लोकांना समजावून सांगितली. साधेपणाने 
निर्मठ जीवन जगण्यावर त्यांनी भर दिला. स्त्रियांचा दर्जा त्यांनी उंचावला, 





३६ 


बसवेश्वरांच्या कार्याचा समाजावर खोलवर 
परिणाम झाला. सोव्ठाव्या शतकात पुरंदरदास 
है थोर संत कर्नाटकात होऊन मेले. त्यांनी 
कनन्‍नड भाषेत अनेक भक्तिकवने रचली. 
आजही ती लोकप्रिय आहेत. 
महाराष्ट्राल भक्‍्ती संप्रदायात श्री 
चक्रधरस्वामी, संत नामदेव व संत 
ज्ञानेश्वरांपासून संत तुकारामांपर्यत दीर्घ अशी 
णठ > संतपरंपरा या काव्ठात होऊन गेली. संत 
ज्ञानेश्वरांपासून सुरू झालेला वारकरी संप्रदाय 
हे महाराष्ट्राताल भक्ती संप्रदायाचे वैशिष्ट्य 
आहे. वारकरी संप्रदायातील संतांमध्ये 
समाजातील सर्व जाती-जमातीचे लोक होते. अनेक स्त्रियाही होत्या. या परंपरेतील 
संतांनी महाराष्ट्रात भक्तीचा प्रसार केला. ईश्वरावर निस्सीम भक्ती, मानवसमाजावर 
प्रेम, भूतदया ही वारकरी संप्रदायाच्या शिकवणुकीची काही महत्ताची वेशिष्ट्ये 
आहेत. पंढरपूर येथील विद्ठल हे 
वारकय्यांचे आराध्यदैवत आहे. वर्षातून 
एकदा तरी पंढरपूरला सर्व विठ्ठल- 
भक्तांनी वारीच्या निमित्ताने एकत्र येण्याची 
प्रथा वारकरी संप्रदायाने घालून दिली. 
वारीच्या निमित्ताने सर्व जाती आणि पंथांचे 
लोक एकत्र येऊ लागले. त्यामुठे समाजात 
एकोप्याची भावना निर्माण होण्यास मदत 
झाली. वारकरी संतवाडमयामुले मराठी 
साहित्य समृद्ध झाले आहे. संतवाडमयात 
अभंग, ओवी, गौव्ठण, भारूड इत्यादी 
” लोकसाहित्याचे प्रकार वापरले गेले. 
त्यामुब्ठे संतसाहित्य अत्यंत लोकप्रिय झाले 










३७ 





संत ज्ञानेश्वर 


आणि घरोघरी पोहोचले. सोपी, रसाव्ठ भाषा, रोजच्या जीवनातील उदाहरणे, सहज 
पाठ होण्यासारखी काव्यरचना यांमुछे संतसाहित्याने लोकमानसाची पकड़ घेतली. 

गुरुनानक : लहानपणापासून चिकित्सक वृत्ती असलेले गुरुनानक कर्मकांडाला 
थोतांड मानत असत. संसारात त्यांचे लक्ष लागेना. ते साय्या देशभर फिरले. हिंदूच्या 
तीर्थक्षेत्री गेले, तसेच मक्केलाही जाऊन आले. लोकांची भक्तिभावना सगब्हीकडे 
सारखी असते, हे त्यांच्या लक्षात आले. जो 
सर्वाना समत्वाने वागवील आणि भ्रष्ट जगात 
निर्मठ राहील तोच खरा धर्म, अशी त्यांची 
शिकवण होती. हिंदू आणि मुसलमान यांची 
एकजूट करून एकसंध समाज उभा करणे हे 
गुरुनानकांचे उद्दिष्ट होते. गुरुनानकांनी 
स्त्रियांगा अत्यंत गौरवाचे स्थान दिले. स्त्री 
हाच मानवसृष्टीचा मूलाधार आहे' असे त्यांनी 
सांगितले. 

गुरुनानकांच्या शिकवणीने अनेक लोक 
प्रभावित झाले. नानकांच्या शिष्यांची संख्या 
दिवसेंदिवसल वाढत गेली. गुरनानकांनी 





३८ 


आपल्या शिष्यांना जो उपदेश केला तो एका ग्रंथात संगृहीत केलेला आहे. त्याला 
'आदिग्रंथ/ असे म्हणतात, गुरुनानकांच्या अनुयायांना शिष्य महणजे 'शीख' असे 
म्हणतात. “आदिग्रंथ' ऊर्फ “ग्रंथसाहेब” हा शिखांचा पवित्र धर्मग्रंथ आहे. 
गुरुनानकांनंतर शिखांचे नऊ गुरू झाले. गुरुगोविंदसिंग हे शिखांचे दहावे गुरू 
गुरुगोविंदसिंगांच्या आदेशाप्रमाणे त्यांच्या मृत्यूमंतर “ग्ंथसाहेब' हा धर्मग्रंथच गुरू 
मानून शीखधर्मीय त्याचे पठण करतात. 

सुफी संप्रदाय : सुफी संप्रदाय हा मूठलचा इराणमधला. परमेश्वर प्रेममय आहे 
आणि प्रेम व भक्ती या मार्गानीच त्याच्यापर्यत पोहोचता येते अशी सुफी साधूंची 
श्रद्धा होती. हे साधू अत्यंत साधेपणाने राहत. सर्व प्राणिमात्रांवर प्रेम करावे, 
परमेश्वराचे चिंतन करावे, साधेपणाने राहावे, अशी त्यांची शिकवण होती. भारतात 
आलेल्या सुफी संतांपैकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हे एक विख्यात तत्त्वज्ञ होते. 
त्यांच्याप्रमंणेच शेख निझामुद्दीन अवलिया हे एक थोर सुफी संत होते. सुफी 
संतांनी हिंदू आणि मुसलमान यांच्या ईश्वरविषयक कल्पनांतील साम्यस्थव्ठे 
दाखवली. भागवत धर्मातील भक्तिकल्पनेचा सुफी पंथीयांवर प्रभाव पडला. पवित्र 
कुरआनप्रमाणेच ते इतर धर्मग्रंथांचाहा आदर करत. सुफी संतांच्या शिकवणीचा 
परिणाम जसा मुसलमान समाजावर झाला तसाच तो हिंदू समाजावरही झाला 
आणि हे दोन्ही समाज जव .येण्यास फार मोठा हातभार लागला. 


स्वाध्याय 


१. प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे द्या : 
(अं) भक्ती संप्रदायाने कोणती शिकवण दिली ? 
(आ) सतार हे वाद्य कोणी व कसे निर्माण केले ? 


२. कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा : 
(अ) रामानंदांचे शिष्य -------- यांनी जातिभेद, धर्म भेद हे कृत्रिम आहेत असे सांगितले. 
(मध्वाचार्य, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संत कबीर) 


(आ) कर्नाटकातील संत -----+> यांनी अस्पृश्यतेविरुदध मोहीम उभारली. 
(रामानुज, बसवेश्वर, मध्वाचार्य) 
(३) मुकुंदराज यांनी लिहिलेला +-++ हा मराठीतील आद्य ग्रंथ मानला जातो. 


(यथार्थदीपिका, भावार्थदीपिका, विवेकसिं धू) 


३९ 


(६) झियाउद्दीन बरनी याने फारसी भाषेत “न्‍न्‍ननन-+ केले. 
(काव्यलेखन, इतिहासलेखन, कथालेखन) 


पुढील प्रश्नांची तीन ते चार वाक्यांत उत्तरे द्या : 

(अं) अमीर खुसरौच्या वाडमयीन कार्याची माहिती सांगा. 

(आ) गुरुनानक यांची शिकवण सांगा. 

(३) संत कबीरांची शिकवण थोडक्यात सांगा. 

(ई) वारकरी संप्रदायाच्या शिकवणीचे सामाजिक महत्त्व सांगा. 


दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे पुढील प्रश्नांची पाच ते सहा वाक्यांत उत्तरे द्या : 
(अ) भक्ती संप्रदाय 
(१) भक्ती संप्रदायाची शिकवण 
(२) भक्ती संप्रदायातील संत 
(आ) सुफी संप्रदाय 
(१) सुफी संप्रदायाची शिकवण 
(२) सुफी संत 
पुढील वास्तूंबददल माहिती सांगा : 
(अ) कोणार्क येथील सूर्यमंदिर 
(आ) विजापूर येथील गोलघुमट 
उपक्रम : 
भारतातील काही संतांची चित्रे मिव्ठवा व त्यांची शिकवण सांगणाया काव्यरचनांच्या 
ओदव्ग मित्ववून त्याखाली लिहा. 


४० 


८. युरोपातील घडामोडी व भारत 


भारताच्या पश्चिम किनाय्यावर इ. स. १४९८ मध्ये पोर्तुगीज खलाशी 
वास्को-द-गामा हा येऊन पोहोचला, इ. स. १५०९ साली अफोन्सो-द-अल्बुकर्क 
याची भारतात पोर्तुगिजांचा गव्हर्नर म्हणून नेमणूक झाली. त्याने पश्चिम 
किनाय्यावरील गोवा, कालिकत इत्यादी ठाणी जिंकून- घेतली आणि पोर्तुगिजांची 
भारतातील सत्ता बव्ठकट केली. पोर्तुगिजांच्या पाठोपाठ डच, इंग्रज, फ्रेंच इत्यादी 
युरोपीय व्यापारी भारताकडे वब्लले. पुढच्या दीड-दोनशे वर्षाच्या काव्ठात या 
युरोपियनांनी भारतातील आपले बस्तान स्थिर केले. 

या सर्व घडामोडीना कारणीभूत ठरलेली परिस्थिती आता आपण पाहू 

युरोपातील प्रबोधन : मध्ययुगीन युरोपवर धर्मसंस्थेचा प्रभाव होता, लोकांनी 
विश्वास ठेवावा, चिकित्सा करू नये, ही धर्मसंस्थेची भूमिका होती. प्रबोधनकाव्यात 
अनेक विचारवंतांनी ती नाकारली. चिकित्सक व बुद्धिवादी दृष्टिकोन यांवर त्यांनी 
भर दिला. 

रॉजर बेकनने 'प्रयोग करा! प्रयोग करा!” असे लोकांना सांगितले. इतर 
विचारवंतांनीही मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन इत्यादी मूल्ये आपल्या लेखनादवारे 
रुजवण्याचा प्रयल केला. त्यामु्े पंधराव्या शतकात युरोपमध्ये वैचारिक जागृती 
घडून आली. या वैचारिक जागृतीस “प्रबोधन' असे म्हणतात. प्रबोधनामुल्ठे 
समाजजीवनाच्या विविध क्षेत्रांत अनेक महत्त्वाचे बदल घड़ून आले. 





पहिले छपाई यंत्र ,जर्मनी,ड. से. ९४५० 


४१ 


प्रबोधनाथे स्वरूप : प्रबोधनकाव्यपर्यत लेंटिन हीच ग्रंथलेखनासाठी वापरली 
जाणारी भाषा होती. ही भाषा सामान्य लोकांना समजत नसे. प्रबोधनकाव्यत 
लोकभाषांतून अंथनिर्मिती होक लागली. सामान्य माणसांच्या सुखदु:खाचे चित्रण या 
साहित्यातून होऊ लागले. सामान्य माणूस हा विचारांचे केद्र बनला. इटालियन कवी 
डान्टे याने 'डिव्हाईन कॉमेडी” हा काव्यग्रंथ लिहिला. त्यात त्याने मानवी प्रेम, 
देशप्रीती, निसर्गसौंदर्यावा ओढ या भावनांना प्राधान्य दिले, बोकेंशिओने इटालियन 
भाषेत कथालेखन करून आधुनिक गद्यवाडमयाचा पाया घातला, शेक्सपियर या 
इंग्रज नाटककाराने आपल्या नाटकांतून 
मानवी जीवनातील शोक आणि आनंद या 
दोन्‍्ही  भावनांचा परिषोष केला. याच 
काव्ठत छपाईची कला अवगत झाल्यामुब्ठे 
है वाइमय लोकांपर्यत पोहोचणे सुलभ 
झले. 

साहित्याप्रमाणेच कलाक्षेत्राही अनेक 
बदल घडून आले. इटालियन चित्रकार 
लिओनाडों-डा-व्हिंची याने 'मोनालिसा' हे 
एका 'युवतीचे काढलेले चित्र जगप्रसिद्ध 
आहे. त्या काव्ठपर्यत फक्त देवदेवतांनाच 
कलेत स्थान होते. लिओनाडोने एका 
सामान्य युवतीचे चित्र काढून प्रचलित 
परंपरा झिडकारून टाकण्याचे धैर्य मोनालिसा 
दाखबले. लिओनार्डोप्रमणेच. मायकेल 
अँजेलो, स्फेल इत्यादी अनेक कलाकार प्रबोधनकाव्ठात होऊन गेले. 

इंग्लंडमधील लोकशाहीचा उदय : मध्ययुगाच्या उत्तरार्धात युरोपातील सर्व 
देशांत अनियंत्रित राजसत्ता निर्माण झाल्या. इंग्लंडमधील राजकीय व्यवस्था मात्र 
एका वेगव््या दिशेने वाटवाल करू लागली, इ. स. १२१५ मध्ये इंग्लंडमधील 
सामंतांनी राजा जॉन याला प्रजेच्या हक्‍कांची सनद मंजूर करण्यास भाग पाडले. 
तिलाच 'मेँग्ना कार्ट! असे नाव आहे. या सनदेने इंग्लंडमधील लोकशाहीचा पाया 





डर 


घातला. पुढील काव्ठत मेंग्ना कार्ट या सनदेतील तत्त्वे अधिकाधिक विकसित 
होत गेली. 'पार्लमेंट” या लोकप्रतिनिधीच्या संस्थेचा उदय झाला. पार्लमेंटने 
इंग्लंडमधील सामान्य जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राजेशाहीवर अंकुश 
ठेवण्यास सुरुवातं केली. सतराव्या शत्रकात पहिल्या चार्ल्स राजाने पार्लमेंटचे 
अधिकार झुगारून देण्याचा प्रयल करताच लोकशाही समर्थकांनी त्याचा शिरच्छेद 
केला. दुसरा जेम्स यानेही लोकशाही संकेत मोडण्याचे धाडस करताच जनतेने 
त्याला पदच्युत केले. इ. स. १६८९ मध्ये इंग्लंडच्या पार्लमेंटने (बिल ऑफ राइट्स' 
हा कायदा पास केला. जनतेच्या हक्कांची गंगोत्री म्हणून तो ओब्ठखला जातो. 

नव्या जलमार्गाच्रा व भूमीचा शोध : इ. स, १४५३ भध्ये कॉस्टैंटिनोपल हे 
शहर तुर्काच्या ताब्यात गेले. आशिया व युरोप-यांना जोड़णारे खुष्कीचे व्यापारी 
मार्ग या प्रदेशातून जात होते. हे मार्ग बंद झाल्यामुके युरोपियनांच्या व्यापारावर 
गंभीर परिणाम झाला. युरोपला नव्या व्यापारी मार्गाची गरज भासू लागली. 

इसवी सनाच्या तेराव्या शतकात मार्कों पोलोने चीन-जपानपर्यतचा प्रवास केला 
होता. त्याने केलेले पूर्वेकडील देशांचे वर्णन बाचून अनेकांच्या मनात आशियाई 
देशांबदूदल उत्सुकता निर्माण झाली होती. पूर्वेशी व्यापार करणारे इटलीमधील 
व्हेनिस शहरातील व्यापारी श्रीमंत होतात हेही अन्य युरोपीय देशांना समजून आले 
होते. होकायंत्र, भौगोलिक नकाशे, महासागरी नौका यांमुले नौकानयन सुलभ झाले. 
युरोपातील काही राजे नौकानयनाच्या मोहिमांना आर्थिक साहाय्य करण्यास पुढे 
आले. पंधराव्या शतकाच्या शेवरच्या दशकात अशा मोहिमांना सुरुवात झाली. 
नवीन सागरी मार्ग व नवीन भूप्रदेश शोधण्यात आले, 

इ स. १४९२ मध्ये कोलंबस या इटालियन खलाशाने अमेरिका खंडाचा शोध 
लावला . या सफरीसाठी त्याला स्पेनच्या राजाने मदत केली. अटलांटिक महासागराच्या 
पश्चिम किनान्याला असे एखादे खंड आहे, याची त्या वेव्ठी माहिती नव्हती. पृथ्वी 
गोल असल्यामुछे अटलांटिक ओलांडून पश्चिमेकडे गेले तर पूर्वेला भारतात 
पोहोचता येईल, अशा अपेक्षेने कोलंबस निघाला होता; परंतु तो अमेरिका खंडातील 
वेस्ट इंडिज बेटांच्या किनाय्याला लागला. त्याच्यानंतर व्हेस्पुसी अमेरिगो याने 
अमेरिका खंडाच्या अमेक फेय्या केल्या. त्याच्या नावावरूमच या खंडाला 'अमेरिका' 
है नाव पडले, 


डउ 


वास्को-द-गामा' हा पोर्तुगीज दर्यावर्दी आफ्रिका खंडाला वव्ठसा घालून इ. स. 
१४९८ मध्ये भारताच्या पश्चिम किनाय्यावरील कालिकत बंदरात उतरला. मैंगेलान 
हा दुसरा पोर्तुगीज खलाशी दक्षिण अमेरिका खंडाला वब्ठसा घालून प्रशांत 
महासागरापलीकडील फिलिपाइन्स बेटांत पोहोचला. एका झटापटीत तो तेथे मारला 
गेला; परंतु त्याचे साथीदार पूर्वेकडून येऊन पोर्तुगालला पोहोचले. पृथ्वीला पहिल्या 
प्रथम सागरी प्रदक्षिणा घालण्याचे श्रेय मेंगेलानला दिले जाते. 

नव्या सागरी मार्गामुले युरोप खंडाचा आशिया खंडाशी व्यापार मोठ्या प्रमाणावर 
वाढला. पुढील काव्ठात युरोपीय देशांनी आशिया व आफ्रिका खंडांत आपल्या 
वसाहती निर्माण केल्या. पौर्वात्य व पाश्चात्त्य संस्कृतीचा परस्परांशी परिचय होऊकन 
सांस्कृतिक देवाण-घेवाण सुरू झाली. भारतात वसाहत स्थापन करणारे पोर्तुगीज 
है पहिले युरोपीय होत. 

लिप 





स्वाध्याय 


१. प्रत्येकी एका वाक्यात उत्ततरे द्या ; 
(अ) रॉजर बेकनने लोकांना काय सांगितले? 
(आ) शेक्सपियरव्या नाटकांत कोणत्या मानवी भावनांचा परिषोष झाला आहे? 
(३) इंग्लंडमधील लोकशाही समर्थकांनी चार्ल्स राजाचा शिरच्छेद का केला? 
(६) प्रबोधनाच्या काछात नौकानयन कोणकोणत्या साधनांमु्ले सुलभ झाले ? 


'हह॑ 


रद 


कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा : 
(अ) इंग्लंडमधील लोकशाहीचा पाया --++- या सनदेने घातला. 
(बिल ऑफ राइट्स, चार्टर ऑक्ट, मेंग्ना कार्ट) 
(आ) इ. स. तेराव्या शतकात -+>-+« ने चीन-जपानपर्य॑त प्रवास केला होता. 
(मेंगेलान, मार्कों पोलो, वास्को-द-गामा) 
(३) कोलंबसाने ----+- शोध लावला. 
(पश्चिम भारताचा, अमेरिका खंडाचा, दक्षिण आफ्रिकेचा) 


पुढील प्रश्नांची पाच ते सहा वाक्यांत उत्तरे लिहा : 
(अ) प्रबोधन म्हणजे काय? 
(आ) भौगोलिक शोधांचे जगावर कोणते परिणाम झाले? 


. प्रबोधनकाब्यतील काही वैशिष्य्ये पुंढे दिली आहेत. त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या 


साहित्यिकापे/कलाकाराचे नाव त्या त्या घटनेसमोर लिहा 


(अ) आपल्या साहित्यात देशग्रीदी, मानवी प्रेम (आओ अत 
निसर्गसौंदर्याची ओढ या भावनांना प्राधान्य दिर 

(आ) इटालियन भाषेत कथालेखन करून आधुनिक गद्य... आओ. "ायाण 
लेखनाचा पाया घातला. है 

(३) मोनालिसा हे एका सामान्य युवतीचे चित्र काढून (ही 5६2४ 


प्रचलित परंपरा झिडकारून टाकण्याचे धैर्य दाखवले. 


पुढील विधाने त्यांच्यापुढे दिलेल्था विधानांतून योग्य तो पर्याय निवडून पूर्ण करा : 
(अ) पंघराव्या शतकात युरोपमध्ये वैचारिक जागृती घडून आली. कारण -- 

(१) कोलंबसने अमेरिका शोधली. 

(२) काही विचारवंतांनी नवीन मूल्ये मांडली. 

(३) राष्ट्रराज्यांचा उदय झाला. 
(आ) युरोपला नव्या व्यापारी मार्गांची गरज निर्माण झाली. कारण - 

(१) आशिया खंडाशी व्यापार वाढवायचा होता. 

(२) कॉस्टेंटिनोपल तुर्काच्या ताब्यात गेल्याने आशियाशी व्यापार करण्याचा 

खुष्कीचा मार्ग बंद झाला होता. 
(३) नवीन व्यापारी जहाजे निर्माण झाली होती. 


५ 


९. मुघल सत्तेची स्थापना व विस्तार 


हू से. १५२६ ते १७०७ हा कांछ भारतीय इतिहासामधील 'मुघल कालखंड' 
महणून ओलखला जातो. भारतात मुघल सत्तेची स्थापना झहिरुदूदीन मुहम्मद बाबर 
याने ई. स १५२६ मध्ये केली. 

बाबर : बाबर हा मध्य आशियातील फरघाना या राज्याचा राजा होता. मध्य 
आशियातील सत्तास्पर्धेत त्याला आपल्या नातेबाइकांच्या तसेच उल्लबेगांच्या 
विरोधाला तोंड द्यावे लागले. एके काल्छी तिमूरलगाची राजधानी असलेले समरकंद 
जिकून घेण्याची बाबराची महत्त्वाकांक्षा होती, त्याने समरकंद बय्याचदा जिंकूम 
पेतले व ते त्याच्या हातून गेलेही, एबकेच काय, सत्तास्परधेत त्याला आपले फरधानाचे 
राज्यही गमवावे लागले, मध्य आशियात साम्राज्यविस्तार करण्युद्रीः त्याची 
महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाली नाही. मात्र त्याने भारताच्या दावव्य सीमेवरील काबूलचे 
राज्य जिकून घेतले. त्याने कदाहारह्ी जिकले, 

काबूलम्छे पत्ता स्थिर झाल्यावर त्याने 
भारताकडे दृष्टी वब्ठवली, भारतातील 
संपत्तीचे त्याला आकर्षण होते, भारतातील 
अस्थिर राजकीय परिस्थिती त्याला अनुकूल 
होती दिल्‍लीवर त्या बेछी इब्राहीम लोदी राज्य 
करत होता त्याच्याविरुदध मदत करण्यासाठी 
पंजाबचा सुभेदार दौलतखान याने बाबराला 
भारतात बोलावले, त्यानुसार बाबर सैन्यानिशी 
भारतात आला इब्राहीम लोदी आणि बाबर 
यात््यात दिल्‍लीजवब्ठ पानिपत येथे लढाई 
झाली, ही पानिपतची पहिली लढाई होय,. 
२१ एप्रिल, १५२६ रोजी झालेल्या या लढाईत 
बाबराला विजय मित्ठाला, त्याने दिल्‍ली व बाबर 
आग्रा ही शहरेही काबीज केली वे भारतात मुघल सत्तेची स्थापना केली 

बाबरास राजपुतांच्या तसेच अफगाणाच्या विरोधास तोड द्यावे लागले. मेवाडचा 





४६ 


राणा स्ग याच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेल्या राजपूत राजाचा बांबराने 
आग्याजवज्लील ख़ानुवा येथे इ स. १५२७ मध्ये झालेल्या लढाईत पराभव केला, 
नतर त्याने पूर्व भारतातील अफगाण सरदाराचा विरोध मोडून काढला. त्यामुन्े 
बाबराचे राज्य वायव्येस काबूल-कदाहारपासून पूर्वेस बिहारपर्यत व उत्तरेस 
हिमालयापासून दक्षिणेस ग्वालियारपर्यत पसरले. ३. स. १५३० भध्ये बाबराचा 
मृत्यू झाला 

बाबर हा कुशल सेनापती होता. त्याचे प्रभावी नेतृत्व, शक्तिशाली 'तोफखाना, 
आपि त्याने केलेला घोडदव्यचा कौशल्यपूर्ण वापर यांमुल्ठे बाबराला भारतात यश 
मिव्लले भारतात मैदानी युद्धात तोफखान्याचा वापर पहिल्यादा बाबराने केला, 

बाबर हा प्रतिभाशाली लेखक व कवी होता त्याने आपल्या आठवणी लिहून 
ठेवलेल्या आहेठ, त्या 'तुझुक-इ-बाबरी' या नावाने प्रसिद्ध आहेत, बाबर निसर्गप्रेमी 
व रसिक होता असे या आठवणीवरून दिसते. 

हुमायून : बाबराच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा हुमायून गादीवर आला, नुकत्याच 
स्थापन झालेल्या मुघल सत्तेला स्थैर्य प्राप्त ककून देण्याची जबाबदारी हुमायुनावर 
होती, अनेक अफगाण सरदार त्यांची सत्ता गेल्यामुक्े मुघलात्या विरुद्ध होते. 
त्याच्यापैकी शेरशाह सूर हा एक महत्त्वाकांक्षी व कर्तृत्ववान सरदार होता त्याने 
मुघलांविरुदूध लडा सुरू केला, बगाल-बिहार या भागांत त्याने आपले वर्चस्व 
स्थापन केले त्याने ३ स. १५४० मध्ये कनोज येथील लढाईत हुमायुनाचा पराभव 
केला, दिल्‍ली व आग्रा काबीज केले अशा रीतीने दिल्‍्लीच्या राज्यावर अफगाणाची 
सत्ता पुन्हा प्रस्थापित झाली देशोधडीला लागलेल्या हुमायुनाने राजस्थान, सिंध 
येथे काही काछ भटकल्यानतर इराणमध्ये आश्रय घेतला 

शेरशाह सूर * दिल्लीवर सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर शेरशाहने राज्यविस्तारावर 
आपले लक्ष केंद्रित केले. अल्पावधीत पजाब, मुलतान, सिध, मालवा तसेव 
शजपुतान्याचा बराचसा मुलूख त्याने जिंकून घेतला, शेरशाहाचे ग़ज्य पूर्वेला 
बंगालपासून पश्चिमेला सिंधू नदीपर्यत पसरलेले होते, शेरशाहाने आपल्या पाच 
वर्षाच्या कारकिदीमध्ये राज्याचे प्रशासन कार्यक्षम केले राज्यात शांतता व सुव्यवस्था 
निर्माण केली. महसूलव्यवस्थेत महत्वाचे बदल केले लोककल्याणाकड़े विशेष 
लक्ष पुरवले, राजधानीला जोडणारे हमरस्ते बांधले. रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावली. 


४७ 


वाटसरूंच्या सोईसाठी धर्मशाव्ठा बाधल्‍या टपाल ने-आण करण्याची व्यवस्था केली. 





शेरशाहाचे नाणें : रूपया | 


इ स॒ १५४५ मध्ये बुंदेलखंडातील कालिजरच्या लढ़ाईत शेरशाहाचा अपघाती 
मृत्यू झाला, शेरशाहाच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा इस्लामशाह गादीवर आला 
इस्लामशाहाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदारामध्ये यादवी युद्ध सुरू झाले, 

या सुमारास इशाणच्या शाहाच्या मदतीने हुमायुनमे काबूल व कदाहार जिंकून 
घेतले; लाहोर व दिल्‍ली ही शहरे हस्तगत केली आणि इस्लामशाहाच्या मृत्यूनंतर 
निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेऊन इ स. १५५५ मध्ये भारतात 
मुघल सत्तेची पुनर्स्थापना केली. इ स, १५५६ मध्ये हुमायुनावा अपधघाती मृत्यू 
झाला. यानंतर त्याचा मुलगा अकबर हा गादीवर आला, त्या वेल्ठी तो अवध्या 
तेस वर्षाचा होता 

अकबर : अकबर सत्तेवर आला त्या वेल्ठी मुघल राज्य काबूल, कदाहार, 
पंजाबचा काही प्रदेश, दिल्‍ली एवढ्यया प्रदेशांपुरतेच मर्यादित होते, अकबराने आपल्या 
कारकिदीत मुघल राज्याचा विस्तार केला आणि त्याचा पाया भक्कम केला, 

अकबराला पहिला संघर्ष अफ्गाणाशी करवा लागला, अफगाण राजा 
आदिलशाह सूर याच्वा सेनापती हेमू याने मुघल सत्तेला आव्हान दिले. त्याने 
दिल्ली व आग्रा जिंकून घेतले. परतु इ. स १५५६ मध्ये अकबराने पानिपत् 
येथे हेमूचा पराभव केला ही पानिफ्तची दुसरी लढाई होय 

दिल्‍ली परत जिकून घेतल्यानतर अकबराने उत्तर भारतात मुघल सत्तेचा विस्तार 


४८ 





राणा प्रताप 


केला त्याने सर्व पजाबावर आपली सत्ता 
प्रस्थापित केली मुलतान, गगा-यमुना याच्या- 
मधील दोआबाचा प्रदेश व मात्ठवा हे प्रदेश 
जिकून घेतले मेंवाड सोडून इतर राजपूत राज्ये 
जिकून घेतल्यावर अकबराने गुजरात, बंगाल 
व उडीसा, तसेच पेशावर, काश्मीर, सिंध हे 
प्रदेश जिंकून आपल्या राज्याला जोडले, 
मेवाडचा राजा राणा प्रताप याच्या प्रखर 
विरोधामुछे अकबराला सपूर्ण मेवाड जिकता 
आला नाही, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत 
प्राणपणाने लदन राणा प्रतापनें आपले 
स्वातत्य कायम ग़खले 


दक्षिणेकडे मुघलांनी निजामशाहीची राजधानी अहमदनगरवर इ स १५९५ 
भध्ये हल्ला केला, तेव्हा अहमदनगरच्या राजघराण्यातील कर्तबगार स्त्री चादबिबी 
हिच्या नेतृत्वाखाली निजामशाही फौजानी प्रखर झुज दिली या वेत्गी झालेल्या 
तहानुसार निजामशाहाने वह्हाड प्रांत मुघलाना दिला, दोन वर्षानतर मुघलानी पुनः 
अहमदनगरला वेढा दिला, या वेठी निजामशाहीतील दुहीतून चादबिबीचा खून 
झाला, अहमदनारचा किल्ला व निजामशाहीतील काही प्रदेश मुघलाच्या ताब्यात 


आले 


यानतर स्वतः अकबर मोठे सैन्य 
घेऊन दक्षिणेत आला इ से. १६०१ 
मध्ये त्याने खानदेश जिकून घेतला, 
याच वेठी शाहजादा सलीम याने बड 
पुकारल्यामुके अकबर उत्तरेस परतला 
हू, स, १६०५ मध्ये सम्राट अकबराचा 


मृत्यू झाला, 


सम्राट अकबराने भारतात एक 
विशाल साप्राज्य उभे केले, अकबराचे 





४९ 


डर प्लाप्नाज्य 
इत्त१४०५ 
[ ह। पुपल हाप्राज्म 


हि 
५ 
"8 गतचा 3 प्रश्चाय( 


गा 





जी0॥9॥ज्ञत्ष ७0० 0॥ ॥7 8॥005॥0 ॥0 885 0 8 0॥॥क06 0 (४४१४8 9॥॥8| /83 68050700 [का 9 &00/007॥88 096 ॥46 
छह्ा05 (9श ॥५३॥ ए भाठढ़ 50 ५000 ॥0 एश्षा।॥॥/श 0| ह6 5.3५9एए शाह 0 था।॥ हो 00१ह0॥0ा॥। ए आकर ९०७४५! 


साप्राज्य उत्तरेस काश्मीरपासून दक्षिणेता खानदेश-वस्हाडपर्यत, पश्चिमेस 
सिंधपासून पूर्वेला बगाल, उड़ीसा ग्रेथपर्यत पसरलेले होते, याशिवाय काबूल, 
कदाहार हे प्रदेशही त्याच्या साम्राज्यात मोड़त होते 


"५० 


अकबर हा एक पुजांण आणि जागरूक शासक होता. त्याने भारतात एकछत्री 
अमल प्रस्थापित केला आणि कार्यक्षमं प्रशाप्ननव्यवस्था उभी केली. समाजातील 
अनिष्ट्‌ चालीना आक्ा घालण्याचा त्याने प्रयल केला. सती, बालह॒त्या यांसारख्या 
प्रधाना त्याने बंदी घातली. त्याने यात्राकर, जिज्षिया यांसारखें कर रदद केले. 

अकबराचे धार्मिक धोरण उदार व सहिष्णू होते सर्व धर्मातील चागली तत्त्वे 
एकत्र करूम अकबराने 'दीन-इ-इलाही' हा नवा धर्मपंथ स्थापन केला. मानवतावाद, 
एकेश्वरवाद आणि विश्वबंधुत्व या तत्त्वावर या पंथाची उभारणी झालेली होती. 
दीन-इ-इलाही हा एक विश्वधर्माचा प्रयोग होता. दीन-इ-इलाही स्वीकारण्याची सकती ' 
अकबराने कोणावरही केली नाही. 

अकबर विद्य्याग्रेमी आणि कलाप्रेमी होता त्याचे स्वतःचे उत्तम ग्रंथालय होते, 
अकबगाच्या दरबारात अनेक विद्वान व्यक्त तसेच गुणी कलाकार होते अबुल 
फजल हा विद्वान पंडित व इतिहासकार होता, त्याने 'अकबजामा' व 
'ऐन-इ-अकबरी' हे ग्रंथ लिहिले. फैजी हा कवी व तत्वज्ञ होता, मानसिंग हा 
कुशल सेनानी तर तोडरमल कार्यक्षम प्रशासक होता, मुत्सददेगिरी व चातुर्यासाठी 
बिरबल प्रसिद्ध होता तानसेन हा सगीतस्म्नाट होता. हुमाम हा निष्णात हकोम 
होता, मुल्ला दोप्याजा हा हजरजबाबी विद्वान होता, बदायुन्नी हा प्रसिदध 
इतिहासकार होता अक्बराच्या या दरबाराला 'नवरल दरबार' असे महणतात 
गुणग्राहकता, विशाल दृष्टी, मानवताबादी दृष्टिकोन इत्यादी गुणामुछे अकबर हा 
एक महान राज्यकर्ता महणून इतिहासात असिद्ध आहे 


स्वाध्याय 


९. प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया ; 
(अं) दौलतखान लोदीने बाबराला भारतात कशासाठी बोलावले ? 
(आ) बाबरशचे साम्राज्य कोठपर्यत पसरले होते? 
(६) अकबराने केलेली कोणतीही एक समाजसुधारणा सांगा. 


२. कंसात दिलेल्या शब्दातील योग्य शब्द निवदून पुढोल विधाने पूर्ण का . 
(अ) दिल्लीजवक पानिपत यैथे इस (५ पे लि व १ ठ शीणि बाबर याच्यात लाई 
ज्ञाली (सिकदर लोटी धैलतान शीदीछद्महीम लाती * “० 


(आओ) शेरशाह सूर याने हुमायुनाचा पराभव करून दिल्‍्लीच्या गाज्यावर ------ सत्य पुन्हा 
प्रस्थापित केली 
(तुर्कांची, मगोलाची, अफगाणाची) 

(६) अकबतामा हा ग्रंथ ----- ने लिहिला, 
(फैजी, अबुल फजल, बदायुनी) 

(६) अकबराच्या दरबागतीले --+- हा मुत्सददेगिरी ब चातुर्यासाठी प्रसिद्ध होता, 
(तोडरमल, बिज़्बल, मानसिंग) 


योग्य त्या जोड्या लावा , 


'अ'गट 'ब' गट 
(अ) तोडरमल (१) सगीतम्रम्नाट 
(आ) बदायुनी (२) कुशल सेनानी 
(३) तानसेन (३) थोर कवी 
(ई) मानसिग (४) इतिहासकार 

(५) प्रशासक 


पुढील प्रश्नाची पाच ते सहा वाक्यात उत्तरे द्या . 
(अ) शेरशाह सूर याने केलेल्या सुधारणां सागा 
(आ) दीन-इ-इलाही या धर्मपथाबददल माहिती दया 


५२ 


१०, मुघल सत्तेचा विस्तार 
है, स. १६०५ ते १७०७ 


अकबराच्या मृत्यूनतर त्याचा मुलगा सलीम ऊर्फ जहागीर हा बादशाह झाला 


जहागिराला आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीस 
राजपुत्र खुसरों यात्या बंडाला तोड़ दयावे 
लागले या बडामध्ये खुसरोला शिखाचे पाचवे 
गुरू गुरुअर्जुनदेव यानी मंदत केली 
जहांगिराने खुसरोचे बड़ मोडून काढले आणि 
गुरुअर्जुनदेव याना मृत्युद॒डाची शिक्षा दिली 
व शिखांचा रोष ओढवून घेतला 

आपल्या कारकिदीमध्ये जहांगिराने पूर्व 
बगालमध्ये मुघल सत्ता दृढ़ केली, 
प्रजाबमधील कागडा हा प्रदेश जिंकून घेतला 
दक्षिणेकडील राज्यविस्ताराचे अकबराचे धोरण 





त्याने पुढे चालू ठेवले जहागिराचा ह. स, १६२७ भध्ये मृत्यू झाला. 





जहागिराची न्यायप्रियतेबददल ख्याती 
होती. त्याच्या कारकिर्दीत सर्वसामान्य जनतेला 
बादशाहाकडे सहजपणे न्याय मागता येत असे, 

जहागिराला साहित्य व कला यांची आवड़ 
होती. त्याने आपल्या आठवंणी लिहून ठेवल्या 
आहेत. त्या “तुझुक-इ-जहागिरी' या नावाने 
प्रसिदध आहेत जहांगिराच्या काव्ात 
चित्रकलेला बहर आला. त्याच्या दरबारी 
अबुल हसन, उस्ताद मन्सूर, मनोहर यांसारखे 
अनेक नामवत चित्रकार होते, 


जहागिराची पली नूरजहान हे भारताच्या इतिहासातील एक प्रभावी व्यक्तिमत्त्व 
आहे. जहागिराच्या राज्यकारभारात तिचा विशेष सहभाग होता, तिचे सुसस्कृत वागणे 


५३ 


आणि तिची बुद्धिमत्ता याचा जहागिरावर 
प्रभाव होता. ती निसर्गप्रेमी व कलासक्त होती, 

शाहजहान : जहागिराच्या मृत्यूनतर त्याचा 
मुलगा शाहजहान हा मुघल बादशाह झाला, 
त्याने दक्षिणेकडे मुघल सत्तेच्या विस्ताराचे 
धोरण चालू ठेवले, इ. स. १६३६ मध्ये 
आदिलशाहीच्या सहकारयाने निजामशाहीचा 
पाडाव करूम त्याने बराचसा मुलूख आपल्या 
साम्राज्यास जोडला, आपल्या साम्राज्यात्री 
वायव्य सरहदद सुरक्षित करण्यासाठी कदाहार 
व मध्य आशियातील बाल्ख व बदाक्शान 
है प्रांत जिंकून घेण्याचा त्याने प्रथल केला; परतु त्याभध्ये त्याला अपयश आले, 

इ स॒ १६५७ मंध्ये शाहजहान आजारी पडला त्यानतर त्याच्या मुलामध्ये 
वारसायुद्ध सुरू झाले. त्यात औरगजेब यशस्वी झाला त्याने शाहजहानला कैद 
केले व स्वतः.स बादशाह म्हणून घोषित केले, पुढ़े 
आम्याच्या किल्ल्यात नजरकैदेत असतानाच 
शाहजहानचा ३. स. १६६६ मध्ये मृत्यू झाला 
शाहजहानच्या काछात वास्तुकला. विशेष 
भरभराटीस आली. 

औरंगजेब : ३. स १६५८ मध्ये औरगजेब 
बादशाह झाला त्या वेत्ठी मुघल साम्राज्य हे उत्तरेस 
काश्मीरपासून दक्षिणेस अहमदनगरपर्यत आणि 
वायव्येस काबूलपासून पूर्वेला बगालपर्यत पसरलेले 
होते, औरंगजैबानें आपल्या कारकिदीत या 
साभ्राज्यात पूवेंकडील आसाम, दक्षिणेतील विजापूर 
व गोवत्ठकोड्याचा प्रदेश आणि भहाराष्ट्राचा काही 
भाग या प्रदेशांची भर घातली. परिणामी मुघल सत्ता 
जवछ जबर सर्व भारतभर पसरली. 





शाहजहान 





पड़ 


औरगजेबाला आपल्या कारकिदीत अनेक उठावाना पेड द्यावे लागले. वायव्य 
सरहदूदीवरील पढाण हे स्वातत्र्यप्रिय होते. त्यानगा आपले स्वतत्र राज्य स्थापन 
करायचे होते. त्यांनी इ. स १६६७ मध्ये मुघल सत्तेविरुद्ध उठाव केला. त्याचा 
बीमोड करण्यासाठी मुघल सत्तेला सुमारे आठ वर्षे लढा द्यावा लागला, मधुरेज्या 
परिसरातील जाटानी इ स. १६६९ मध्ये बड केले. या बडाचे कारण प्रामुख्याने 
आर्थिक होते हे बंड मोडून काढण्यासाठी स्वतः बादशाहास जावे लामले. 
इ सं. १६७२ मध्ये उत्तर भारतातील सतूनामी पथाच्या लोकांनी मुघल प्रशासकाच्या 
ओरेरवीविरुद्ध बड पुकारले. बादशाहास है बंड मोडून काढण्यासाठी आपला 
तोफखाना पाठवावा लागला. 

शिखांशी संघर्ष : औरंगजेंबाच्या कारकिर्दीच्या सुर॒वातीला मुघल सत्ता व 
शीख यांचे संबंध सलोख्याचे होते, मुघलानी आसामात सुरू केलेल्या मोहिमेत 
शिखांचे नववे गुरू गुरुतेघबहाददर यांनी भांगही घेतला होता. तेथून परत 
आल्यानतर औरंगजेबाच्या असहिष्णु धार्मिक धोरणाविरुद्ध मात्र त्यांनी नापसंती 
दर्शवली, औरंगजेबाने गुरुतेधबहाददराना कैद करूंन त्यांचा शिरच्छेद केला, 
गुरुतेधबहादूदर ॒थांच्या मृत्यूनंतर गुरुगोविद्सिंग हे शिखाचे गुरू झाले. 

गुरुगोविंदसिंग : गुरुगोविंदसिंगांनी 
आपल्या अनुयायाना संघटित करून 
त्यांच्यातील लढाऊ वृत्तीला प्रोत्साहन दिले, 
गुरुगोविदसिंग यांनी शीख समाजामध्ये 
एकजुटीची भावना रुजवली, लढाऊ शीख 
तरुणांना एकत्र करून त्यांचे एक दल उभे 
केले. त्यास 'खालसा दल' असे म्हणतात 
गुरुगोविदर्सिगंगी. शीख समाज 
शिस्तेबदंध व सघटित केला. त्यांनी 
हिमाचल प्रदेशातील पहाडी भागात शीख 
सत्ता दृढ़ केली आनदपूर हे त्याचे प्रमुख 
केंद्र होते 





५५ 


पहाडी प्रदेशातील राजाशी गुरुगोविदर्सिगाचा संघर्ष सुरू झाला या सघर्षात 
तेथील राजांनी शीख सत्तेविरुद्ध औरगजेब बादशाहाकंडे मंदत मागितली, अशा 
रीतीने मुघल सत्ता व शीख याच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला, मुघल 
फौजानी आनंदपूरवर हल्ला चढवला त्या वेल्ीी शिखानी प्रखर झुंज दिली, 
परंतु त्यांना यश आले नाही. त्यांची अपरिमित हानी झ्ञाली. थानंतर गुरुगोविंद्सिंग 
दक्षिणेत आले असता ६ स १७०८ भध्ये नांदेड मुक्कामी त्याध्यावर खुनी 
हल्ला झाला, पुढे त्यातव त्याचे निधन झाले, 


प्रात्यांशी संघर्ष , महाराष्ट्रात शिवाजीमहाशजाच्या नेतृत्वाखाली स्वराज्य 
निर्माण झाले होते. त्याची माहिती आपण पुढे घेणार आहोत शिवाजीमहाराजाच्या 
मृत्यूनतर सारी दक्षिण जिंकून पेण्याच्या हेतूनें औरगजेब बादशाह इ से. १६८२ 
मध्ये दक्षिण भारतात आला, त्याने मराठ्यांविरुतृध मोहीम हाती घेतली, मराठ्यांनी 
औरणजेबाबरोबर तीव्र संघर्ष केला दक्षिणेतील आपल्या पंचवीस वर्षच्या वास्तव्यात 
औराजेबाने मराठ्याची सत्ता नेस्तनाबूतू करण्याचा आटोकाट प्रयल केला, परंतु 
मराठ्यांनी बादशाहाला प्रखर प्रतिकार करून आपकले स्वातंत्रय टिकंवून ठेवले, 
मराठ्याशी लढा चालू असताना फेब्रुवारी, १७०७ मध्ये अहमदनगर येथे औरगजेब 
बादशाहाचा मृत्यू झाला, 


औरंगजेबानंतरचे मुघल बादशाह : औरणजेबानतर त्याचा मुलगा पहिला 
बहादूरशाह हा गादीवर आला त्याची कारकीर्द अल्पकालीन ठरली, त्यानंत्रचे 
मुघल बादशाह कर्तृत्वहीन निघाले ६. स १७३९ मध्ये इराणचा बादशाह नादिरशाह 
याने दिल्‍लीवर आक्रमण केले. त्याने” अनेक लोकांची कत्तेल केली. मुघल 
बादशाहास कैद केले. सपत्तीची प्रचंड लूट केली. त्यामध्ये रललजडित मयूर 
सिहासन व कोहिनूर हिरा थाचाही समावेश होता, अफगाण राजा अहमदशाह 
अब्दाली याने भारतावर अनेक आक्रमणे केली. था आक्रमणामुल्े मुघल सत्ता 
खिठखिली झाली व इ से. १७६१ नंतर ती केवब्ठ नाममात्र उरली. 


५५5 


स्वाध्याय 


| 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया : 

(अ) 'खालसा दल' कशास महणतात ? 

(आ) औराजेब बादशाह इ. से, १६८२ मध्ये दक्षिण भारतात का आला? 
(है) (ुश्युक-ह-जहागिरी' या ग्रंथाचा विषय कोणता? 


कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण कया : 

(अ) गुरुतेघबहाददर हे शिखाचे ------ गुरू होते. 
(आठवे, नववे, दहावे) 

(आ) जहागिराला आपल्या कारकिर्दीच्या सुदवातीसच ------ थात्या बंडाला तोंड दावे 
लागले 
(एजपुत्र खुसऐेे, शाहजहान, औरंगजेब) 


कारणे द्या 
(अ) वायव्य सरहददीवरील पठाणांनी मुघल सत्तेविरुद्ध उठाव केला 
(आ) शाहजहानने कंदाहार, बाल्ख व बदाक्शान हे प्रात जिंकून घेण्याचा प्रथल केला 


गुरुगोविंदसिंग यांच्या कार्याची चार ते पाच वाक्यात माहिती सांगा 





| 


१९. मुघल शासनव्यबस्था 


मुघल साम्राज्य विस्तृत होते साम्राज्याचा राज्यकारभार चालवण्यासाठी मुधल 
बादशाहानी कार्यक्षम प्रशासनव्यवस्था उभी केली, 

केंद्रीय प्रशासन : मुघल बादशाह हा राज्याचा प्रमुख होता. बादशाहाची सत्ता 
अनियंत्रित होती तो लष्करी व मुलकी बाबतीत सर्वोच्च सत्ताधारी होता. बादशाहास 
राज्यकारभारात मदत करण्यासाठी प्रधान व अधिकारी असत त्यांची नेमणूक 
बादशाह करत असे. 

“वजीर' किवा 'दिवाण' हा मुख्य प्रधान असून सर्व खात्यावर तो सर्वसाधारण 
नियत्रण ठेवत असे, दिवाण या नात्याने हो साम्राज्याचा आर्थिक व्यवहार पाहत 
असे. 'मीरबक्षी' हा लष्करी खात्याचा प्रधान होता. सैन्यभरती, सैन्याचे प्रशिक्षण, 
सैनिकाना शस्त्रास्त्रे पुरवणे, सैन्याला पगार देणे इत्यादी कामे त्याच्या खात्याकड़े 
होती. 'खान-इ-सामान' याच्याकडे शाही घराण्याचा कारभार पाहण्याचे काम असे. 
'सदर-उस-सुदूर” याच्याकडे धर्माविषयीचे खाते होते, “'काझी-उल्‌-कझात' हा 
सरन्यायाधीश होता. 

प्रांतिक प्रशासन : प्रशासनाच्या सोईकरता मुघल साम्राज्याचे अनेक विभाग 
पाडले होते. प्रत्येक विभागास 'सुभा' असे म्हणत सुभ्याची विभागणी अनेक 
उपविभागामध्ये केलेली असे त्यास 'सरकार' असे म्हणत. प्रत्येक सरकाराची 
विभागणी 'परगणा' या घटकात केलेली असे अनेक खेड्यांचा मिल्धून एक परगणा 
होत असे. 'खेडे' हा सर्वात लहान प्रशासकीय घटक होता, 

सुध्याच्या प्रमुखास 'सिपह-सालार' अथवा 'सुभेदार' म्हणत असठ सुभेदारास 
भुभ्याच्या प्रशासनात मदत करण्यासाठी अनेक अधिकारी असत दिवाण, बक्षी, 
सदर, काझ्ी, कोतवाल हे त्यापैकी काही प्रमुख अधिकारी होते. सुध्यांभध्ये ज्या 
नगराचा अतर्भाव होत अस्रे, त्या प्रत्येक नगरावर 'कोतवाल' हा प्रमुख अधिकारी 
असे. नगराची व्यवस्था पाहणे, भागरिकांचे रक्षण करणे, बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवणे 
इत्यादी कामे तो करत असे सरकार या विभागाच्या कारभाराची जबाबदारी 
'फौजदार' या प्रमुख अधिकास्याकड़े असे परगण्याचा कारभार 'शिकदार' हा 
अधिकारी पाहत असे, तर खेड्याचा कारभार 'मुकादम' पाहत असे त्याच्या मदतीला 


हि हम 


'पटवारी' हा अधिकारी असे. 

न्यायव्यवस्था : मुघल बादशाह स्वतः न्यायदान करत असे. 'काझी-ठल-कझात' 
हा बादशाहास न्यायदानात मदत करत असे, सुभा, सरकार, परगणा व खेडे या 
प्रशासकीय विभागामध्ये न्‍्यायदानावे काम त्या त्त्या विभागाचे सर्वोच्च अधिकारी 
करत. या कामात त्याना मद॒त करण्यासाठी 'काझी' हा अधिकारी असे. याशिवाय 
न्यायदानाचे काम त्या त्या प्रदेशातील पचायतीसारख्या पारपरिक सस्थामार्फतही 
होत असे, 

जमीनमहसूल : मुघलांची जमीनमहसूलव्यवस्था बन्याच अंशी शेरशाहाच्या 
जमीनमहसूल पद्धतीवर आधारलेली होती. 

शेरशाहाने जमिनीच्या मोजेणीसाठी दोरखड़ाचा उपयोग केला, लागवडीयोग्य 
जमिनीची मोजणी केली. जमिनीच्या सुपीकतेनुस्तार जमिनीची उत्तम, मध्यम व 
कनिष्ठ अशी प्रतवारी केली व त्यावरून सारा मिश्चित केला, शेरशाहाच्या काव्टात 
साय्याचा दर उत्पनाच्या एक-तृतीयाश एवढा होता. 

अकंबराने राजा तोडरमल याच्या साहाय्यानें जमीनमहसूल पद्धत अधिक 
कार्यक्षम केली. जमीनमोजणीसाठी दोरखडाऐवजी लोखंडी कड़यानी जोडलेल्या 
ठरावीक लाबीच्या बाबूचा वापर करण्यात ग्रे लागला मुघल साम्राज्यात्त 
सर्वस्ाधारणपणे साय्ाचा दर - उत्पननाज्या एक-तृत्तीयाश एवंढा होता परंतु 
औरगजेबाच्या काव्यत तो वाढवून उत्पनाच्या एक-दूवितीयाश एवढा झाला जमीन- 
महसूल रोख आणि धान्य स्वरूपात गोव्श केला जात असे, मुकादम, आमील, 
अमीन, फौजदार इत्यादी अधिकाय्याकडे महसूल गोत्ठा करण्याचे काम सोपवलेले 
होते, ह 

लष्करी प्रशासन : मन्सबदारी पद्धत हे मुघल लष्करी प्रशासनाचे वैशिष्ट्य 
होते. मन्सबदारी पदूधत अकबराने सुरू केली. 'मन्सब' 'या शब्दाचा अर्थ 'हुद्‌दा' 
किंवा श्रेणी! असा आहें अकबराच्या काव्ठात दहा सैनिकाच्या तुकडीपासून ते 
सात हजार सैनिकांची तुकडी बाव्ठगणारे विविध हुदद्ष्याचे मन्सबदार असत, 
भन्सबदारास या सैनिकाच्या खर्चासाटी बादशाहाकडून काही ज़मीन दिली जात 
असे. मन्सबदारास लक्ष्करी कामाबरोबर काही प्रशासकीय जबाबदाय्याही पार 
पाडाव्या लागत, अधिकाय्याना मिठ्णारी मन्सब वंशपरपरेने नसे. 


५९ 


अकबराच्या काव्ठात मन्सबदारी पद्धत कार्यक्षमतेने राबवली गेली, परतु पुढ़े 
मन्सब॒दारांची सख्या खुपच वाढली व या पदधतीत अनेक दोष शिरले, 

मुघलाच्या लष्कणत पायदल, घोडदक्, तोफखाना हे प्रमुख विभाग होते, 
तोफखाना हा मुघल लकप्कराचा महत्त्वाचा विभाग होता. 'दरोगा-इ-तोफखानगा' या 
अधिकाय्याकडे तोफखानों विभागाची जबाबदारी होती, 'दरोगा-इ-डाकचौकी' 
याच्याकढ़े हेरखाते व टपालव्यवस्थेवरील देखोेखीचे काम होते. 

मुघल प्रशासनव्यवष्था ही प्रामुख्याने अकबर बादशाहाने निर्माण केलेली होती, 
मुघल सत्तेच्या विघटनास सुरुवात होईपर्यत ती बस्थाच अशी टिकून राहिली, 


स्वाध्याय 


१. कसात दिलेल्था शब्दातील योग्य शब्द निवडूत पुढीले विधाने पूर्ण करा : 
(अ) अकबराने जमीनमहसूल पदूधती ----« च्या साहाय्याने अधिक कार्यक्षम केली 
(शेरशाह, तोडरम्‌ल, मानसिग) 
(आ) भुघल काछात ---+- परदंधत हे लष्करी भ्शासनाचे वेशिष्ट्य होते 
(देशमुखी, धरतनदारी, पन्सबदारी) 
(ह)  मुघल लषप्करात -+-«+« हा महत्त्वाचा विभाग होता. 
(टपालखाते, हेरखाते, तोफजाना) 


२ योग्य ता जोड्या लावा , 


'अ'गर 'ब'गट 

(अ) वजीर (१) सरन्यायाधीश 

(आ) मीरबक्षी (२) सर्व खात्यावर नियंत्रण 
() काझ्ञी-उल-कझात (३) हेसस्‍्खाते व ठपाल 
() दरोगा-इ-डाकचोकी (४) तोफ॑खाना विभाग 


(५) लष्करी खात्याचा प्रधान 
३. पुढील प्रश्नाची तीन ते चार वाक्यात॑ उत्रे दया : 
(अं) कोतवाल हा अधिकारी क्रोणती कामे करत अस्ते ? 
(आ) शेरशाहाच्या जमीनमहसूल पद्‌धतीबददल माहिती सांगा 
(६) मुघल काव्गतील न्यायव्यवस्थेदी माहिती दया. 


(६) मन्सबदारी पंद्धतीविषयी माहिती सागा $ बड़ 


६० 


११९. मुघल साप्ताज्यात्रा हास 


मुघल सामप्राज्याच्या विघटनास अठराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात सुरुवात झाली 
अठरगाब्या शततकाच्या अखेरीस तर मुघल साप्राज्य केवक्ठ नाममात्र उरले मुघल 
साप्राज्याचा हास का झाला, है आपण या पाठात पाहणार आश्षत 

राजकोथ - लष्करी कारणे : मुघल साम्राज्य हे बादशाहाच्या वैयक्तिक 
कर्तृत्वावर आधारलेले होते. औरगजेबानंतरचे बादशाह साम्राज्यास र. और ब प्रभावी 
नेतृत्व देक शकले नाहीत याचा फायदा घेऊन ग्रोतिक सुभेदार आपापल्या भागात 
प्रब॒ष्ठ बनले अयोध्या, बगाल, हैदराबाद येथील सुभेदारानी स्वत,ची शज्ये स्थापन 
कैली, यापुछे अठराव्या शतकात प्ुघल सात्राज्याच्या ज्ासाला सुरुवात झालो 

मन्सबदारी पद्धत हा मुधल लष्कराचा कणा होता अठराव्या शतकात मन्सबदारी 
पद्धतीत अनेक दोष शिरले, मम्सबदारांना सम्राटाविषयी वाटणारी निष्ठा कमी 
झाली, मन्सबदार स्वार्थी बनू लागले ते भ्रष्टाचार करू लागले आपल्या पदरी 
असलेल्या सैनिकाचा उपयोग ते स्वत,चे बढ वाढ़वण्यासाठी करू लागले, त्यामुले 
मुघल संप्राटाचे लष्करी सामर्थ्य कप्ती झाले, नादिशाह, अहमदशाह अब्दाली 
यासारख्या आक्रमकापासून साम्राज्याचे रक्षण करण्यास मुघल बादशाह असमर्थ 
ठरले, त्यामुे मुघल साम्राज्याची प्रतिष्ठा धुब्ठीला मिक्लाली, परिणामी लोकांची 
साम्राज्यावरील निष्ठा कमी झाली, 

आर्थिक कारणे : मुघल साम्राज्यावा विस्तार ज्या प्रमाणात झाला होता त्या 
प्रमाणात साम्राज्याचा खर्चही बाढला होता. मन्सबदारांची सख्या वाढली. लष्कर 
व प्रशासनावरील खर्च वाढला. युद्धे व दुष्काव्ठ यामुल्ले शेतीचे उत्पन घटले. 
परिणामी अठराव्या शतकाह मुघल साम्राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासव्यू लागली, 

मध्यवर्ती सत्तेची दुर्बलता आणि राजकीय अस्थिरता यांमुल्ले अठराव्या शतकात 
पुघल बादशाहांना उदद्योगधद्यांच्या व व्यापाराच्या वाढीकड़े विशेष लक्ष देता 
आले नाही. त्यामुले साम्राज्याचे जकात, अबकारी कर इत्यादीपासून मिक्णारे उत्पन 
घटले, याशिवाय ठिकठिकाणची बडे, सतत चालणारी युद्धे, सरदार-उमरावांची 
विलासी राहणी यांमुत्े साम्राज्याची अर्थव्यवस्था ढासछली, 

औरंगजेब बादशाहाची धोरणे : मुघल साम्राज्यात अनेक जाती-जमातीचे व 


६१ 


धर्म-पंथांचे लोक होते. अकबराने सामंजस्याचे व सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारले होते. 
त्यामुल्लें सपाजात एकोपा निर्माण होण्यास मदत झाली व साम्राज्य मजबूत झाले, 
औरंगनेबाच्या असहिष्णु व सनातनी घोरणामुले समाजातील एकोप्याच्या भावनेला 
तडा गेंला. जिक्षिया व॑ यात्राकर यांसारखे जाचक कर औरंगजेब बादशाहाने 
मुस्लिमेतगांवर लादले, त्यामुल्े साम्राज्यातील राजपूत जाट, शीख यांसारखे घटद; -* 
दुखावले गेले. मुघल साम्राज्याचे आधारस्तंभ असलेल्य! -सजपुतांना त्याने 
दुखावल्यामुल्ठे त्यांचे सहकार्य त्यास मिव्दू शुकले नाँही व साम्राज्य कमकुबत बनले. 

औरंगजेब बादशाह कर्तृत्ववार्म असला तरीं त्याच्या स्वभावात काही दोष होते, 
त्याचा आपल्या कोणत्याही अधिकाय्यावर विश्वास नव्हता, साम्राज्याची सर्व सूत्र 
त्याने आपल्या हातात केंद्रित केली होती. राज्यकारभाराच्या बारीकसारीक गोष्टीतही 
त्याने प्रमाणाबाहेर हस्तक्षेप केल्यामुल्े त्याचें अधिकारी निष्क्रिय होऊ लागले. 

औरणगजेबाने सतत पंचवीस॑ बर्षें मराठ्यांशी युदृध केले. या युद्धात मुघल 
साम्राज्यावी प्रचंड वित्तहानी आणि जीवितहानी झाली. त्याचबरोबर बादशाहाच्या 
दक्षिणेतील दीर्घ काव्3 वास्तव्यामुल्ठे उत्तरेतील प्रशासनव्यवस्थेवरील त्याचे नियंत्रण 
कमी झाले. त्यामुब्ठे एकछत्री अंमल खिखिव्श होऊन साम्राज्याच्या विधटनास 
सुरुवात झाली, हि 

बादशाहांचा दुर्बलपणा, सरदार-उमराबांची वाढ़ती फुटीर वृत्ती, साम्राज्याची 
बिघडलेली अर्थव्यवस्था, प्रजेची वाढती उदासीनता, औरंगजेबाची फसलेली धोरणे 
इत्यादी अनेक कारणांमुल्ठे मुधल साम्राज्याच्या हासास सुरुवात झाली. अठराव्या 
शतकात प्रभावी झालेल्या मराठी सत्तेला, त्याचप्रमाणे प्रबष्ठ होत चाललेल्या ईस्ट 
इंडिया कंपनीला पायबंद घालणे मुघल सत्ताधीशाना जमले नाही. सुरुवातीस ते 
मराठ्यांच्या हातातील व नंतर इंग्रजांच्या हातातील बाहुले बनले आणि या प्रबन्ठ 
साम्राज्यावा हास झाला. 


स्वाध्याय 


१. पत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया : 
(अ) अठराव्या शतकात मुघल बादशाहांना व्यापाशाच्या वाढीकडे लक्ष का देता आले 
नाही ? 


5२ 


(आ) औरगजेबाचे अधिकारी निष्किय का होऊ लागले? 


१ रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा 

(अं) अयोध्या, बंगाल व हैदराबाद येधील सुभेदारनी -------- स्थापन केली 

(आ) प्रबछ होत चाललेल्या -“««7 पायबद धालणे मुघल सत्ताधीशाना जमले माही 
३. पुदील प्रश्नाची तीन ते चार वाक्यात उत्तरे लिहा ' 

(आओ) अठगाव्या शतकात मन्सबदारी पद्धतीमध्ये कोणते दोष निर्माण झाले ? 

(आ) मुघल साप्राज्याची आर्थिक परिस्थिती का ढास्र्यू लागली? 

(३) औराजेबाच्या कोणत्या धोरणामुल्ठे मुघल सत्ता कमकुबत बनली? 

($) औराजेबाने मग़ठ्याशी दीर्घ काछ चालबलेल्या लक्याचा मुघल साम्राज्यावर 

कोणता परिणाम झाला ? 


४. मुघल साम्राज्याच्या हास्ताची कोणतीही दोन कारणे सागा 


१३. आर्थिक व सामाजिक जीवन 
हृ, स, १५०० ते १७५० 


मुघल काल्छात भारताच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण 
बदल घडून आले 

आर्थिक जीवन : भारतीय समाज हा मुधल काव्ठातही कृषिप्रधान होता. शेती 
हा येथील प्रमुख व्यवसाय होता, मुघल काव्णत शेतकरी परंपरागत पिकांबरोबर 
काही नवी पिके घेऊ लागले. तंबाखू आणि मका, तसेच बटाटा व मिर्ची याची 
लागवड नव्याने सुरू झाली 

मुघल राज्यकर्त्यानी शेतीला उत्तेजन दिले शेतसारा पद्धतीमध्ये सुधारणा केल्या. 
शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अधिक जमीन लागवडीखाली आणपण्याचे प्रयत्न 
केले गेले, वेछप्रसंगी शेतकन्याना बी-बियाणे व शेतीची अवजारे खरेदी करण्यासाठी 
सरकारतर्फे तगाई दिली जात असे 

शेतीखेरीज इतरही व्यवसाय रूढ होते सतराव्या शतकात कापड उद्योग विशेष 





गुजरातमध्ये तयार झालेल्या कापडाचा एक नमुना 


भरभराटीस आला होता या काब्ठत गुजरात, बगाल, उड़ीसा हे प्रांत 
कापडनिर्मितीप्ताठी विशेष प्रसिद्ध होते याशिवाय रेशमी कापडउत्पादनासाठी आग्रा, 


है. 


पटना , खंबायत, पैठण इत्यादी ठिकाणे प्रसिद्ध होती रग तयार करणे, विविध 
प्रकारवे धातुकाम करणे, जहाजबांधणी यांसारखे उद््योगधदेहीं मुघल काव्ठात 
भरभराटीला आलेले होते 





चांदीच्या भादप्ावरील नक्षीकाप 


मुघल राज्यकर्त्यानी आग्रा ते गोबब्ठकोडा, सुरत, कासीमबझ्ञार, काबूल असे 
अनेक हमरस्ते बांधून वाहतुकौीची सोय केली. त्याचप्रमाणे प्रवाशाच्या विश्रातीसाठी 
'सराया' म्हणजे धर्मशाव्ट बाधल्या, 

मुघल बादशाहानी मुबलक प्रमाणात नाणी पाडली. त्यामुल्ठे व्यापान्याना पुरेसे 
चलन उपलब्ध झाले मुघल काव्णत चांदीचा रुपया है नाणे भारतभर प्रमाणभूत 
मानले जाई. या काव्णात सुरत, भंरूच , कोचीन, हुगव्डी इत्यादी बदराची वाढ झाली 
त्याचप्रमाणे आग्रा, बहाणपूर, विजापूर, विजयनगर इत्यादी नगरे भरभराटीस आली, 
वाहतुकीची साधने, चलनाची उपलब्धता, बदरांचा व नगराचा विकास या सर्व 
गोष्टीमुे सतराव्या शतकात भारताचा अतर्गत व आतरराष्ट्रीय व्यापार वाढीस 
लागला 


६५ 


व्यापार ; धान्य, कापूस, विविध प्रकारंचे कापड, मीठ, शिसे, सुगंधी द्रव्ये इत्यादी 
वस्तूचा व्यापार देशामध्ये चालत असे. मालाची वाहतूक करण्यासाठी घोड़े, बैल, 
उट, गाढ़वे, बैलगाड्या याचा वापर केला जाई 

आशिया आणि युरोप खंडातील विविध देशांशी भारताचा व्यापार चालत असे. 
भारतातून मुख्यतः मसाल्याचे पदार्थ, अफू, कापड, काष्ठौषधी, नीत्ठ इत्यादी गोष्टीची 
निर्यात होत असे. सोने, चांदी, तांबे, कथील, जस्त, पारा इत्यादी गोष्टीची भारतात 
आयात होत असे. अठराव्या शतकात मात्र केद्रीय सत्तेचा दुर्बलएणां आणि 
जागोजागी उद्भवलेली बंडे यांमुे व्यापार मदावला, 

समाजजीवन : मुघलकालीन भारतीय समाजात आर्थिकदृष्ट्या सर्वसाधारणपणे 
तीन वर्ग होते. पहिला वर्ग हा राजघराण्यातील लोक, अमीर-उमराव, जमीनदार, 
मन्सबदार इत्यादी धनिकांचा होता. दुसय्या वर्गात प्रशासनातील दुग्यम अधिकारी, 
व्यापारी, छोटे वतनदार इत्यादीचा अतर्भाव होत असे शेतकरी, कारागीर, शेतमजूर 
इत्यादी लोक तिसस्या वर्गात मोडत. त्यांचे राहणीमान निकृष्ट प्रतीचे होते पहिल्या 
व दुसय्या वर्गाचे वास्तव्य सर्वसामान्यपणे नगरांमध्ये असे, तर ति्नप्या वर्गाचे 
वास्तव्य खेड्यामध्ये असे, ह 

तत्कालीन भारतीय समाजावर अंधश्रद्धेचा पगडा होता समाजातील अधश्रद्धा 
दूर न होण्यास तत्कालीन शिक्षणपद्धती मुख्यतः जबाबदार होती. हिंदूच्या पाठशात्ा 
आणि मुसलमानाच्या मदरसा या शिक्षण देणाय्या प्रमुख संस्था होत्या, हिंदू समाजात 
शिक्षणाचा हकक्‍क फक्‍्त उच्चवर्णीयानाच होता बहुसख्य समाज शिक्षणापासून बचित 
होता अध्यासाचे विषय पारपरिक होते बहुताश शिक्षण धार्मिक स्वरूपाचे होते, 
शिक्षणामध्ये नवीन आशय, नवीन विचार नब्हेता या काव्ठत पारंपरिक 
ज्ञानशाखांतही प्रगती झाली नाही. राजकारण, अर्थकारण, नवीन वैज्ञानिक शोध 
याव्रिषयी समाजात उदासीनता होती जनजीवनात रूढी-परपराना अनन्यसाधारण 
महत्त्व होते. कर्मकांडांचे व आचारधर्माचे स्तोम वाढले होते. समाज हा स्थितिशील 
बनला होता 

सर्वसामान्य स्त्रिया सामाजिक दास्यात होत्या त्यांना शिक्षणाचा तसेच धार्मिक 
विधी करण्याचाही अधिकार नव्हता. नवजात बालिकाची हत्या, बालविवाह, पड़दा- 
पदधती, सती अशा अनेक अनिष्ट प्रथा समाजात प्रचलित होत्या. सर्वसाधारण 


5६ 


स्त्रियांची स्थिती अशी हलाखीची असली तरी राणी दुर्गावती, चादबिबी, नूरजहान, 
जिजाबाई, ताराबाई, संत बहिणाबाई यांसारख्या काही कर्तृत्ववान स्त्रिया या काव्यत 
होऊन गेल्या. 


अन, पेहराव, खेल्ल, कला, स्थापत्य, संगीत अशा कितीतरी गोष्टीमध्ये भारतीयांची 


येथे स्थायिक झालेल्या तुर्क, इराणी, अफगाण, मुघल इत्यादी मग्नाधटकांशी 
देवाण-घेवाण झाली. सरबत हे मध्य आशियतील ग्रे३-तसेच जिलेबी हे मिष्टान 


भारतात लोकप्रिय झाले. सलवार-कप्रीजु कुंडता-पायजमा है तेथील पोशाख भारतात 
रूढ झाले. पोलों श-ज॑गप्रसिदध खेछ मुघलांनी भारतात आणला. 


स्वाध्याय 


१. 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया ; 

(अ) कापडनिर्मितीसाठी कोणते प्रांत विशेष प्रसिद्ध होते ?_ 

(आ) मुघल राज्यकर्त्यानी वाहतुकीच्या सोईप्वाठी काय केले ? 

(है) मुघल काव्णात प्यापारी बाहतुकीसाठी कोणती साधने वापरत ? 
(६) कोणत्या लोकांचे वास्तव्य नगरात असे ? 


कंसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण का 
(») मुघल काछात --+-+++« यांची लागवड़ नव्याने सुरू झाली, 
(गहूं आणि भात, तंबाखूं आणि भका, कापूस आणि बाजरी) 
(आ) समाजातील अंघश्रद्धा दूर न होण्यास तत्कालीन ------- जबाबदार होती. 
(प्रशासनपद्‌धती, शिक्षणपद्‌धती, लष्करी व्यवस्था) 
(है) पोलो हा खेठ ------ भारतात आणला 
(तुर्की सत्तापीशांनी, मुघलांनी, सुलतार्नानी) 


पुढील प्रश्नांची तीन ते चार वाक्यात उत्तरे लिहा : 
(अं) शेती उत्पादन वाढ्वण्यासाठी मुधल काव्णत कोणते उपाय योजण्यात आले ? 
(आ) सतराव्या शतकातव भारताचा व्यापार वाढीस का लागला? 


उपक्रम ; 
मुघलकालीन भारतातील सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याचा तकता तयार करा 


६७ 


१४, कला आणि वाड्मय 
हू, स, १५०० ते १७५० 


.. भारतीय बलेच्या इतिहासात मुघल काक हा विशेष उल्लेखनीय आहे वास्तुकला, 
चित्रकला, झणीत इत्यादी कला, तसेच साहित्य या क्षेत्रात या कालात मोलाची 
भर पडली ५ 

वास्तुकला : मुघल काव्शात भारतीय दस्तुकलेत नेत्रदीपक प्रगती झाली, 


“१३ 
्ज् 


पारपरिक भारतीय कला आणि इराणी कला यांचा सुरेखें संगम मुघलकालीन 
वास्तुकलेमध्ये झालेला आढब्ठतो, इमारतीची प्रमाणबद्धता तसेच भव्यंप्तोँ ये 
नाजूकपणा याचा समन्वय, त्याचप्रमाणे वास्तृभोवतालची विस्तीर्ण उदघाने ही त्या 
कालातील वास्तुरचनेची वैशिष्ट्ये होत. उंच चौथयावर बाधलेली इमारत, 
इमारतीसाठी वापरलेला लाल अथवा सगमरवरी दगड, कोरीब पाना-फुलांनी 
सुशोभित केलेल्या सगमरवरी कमानी, इमारतीतील नक्षीदार दगड़ी जाब्या आणि 
वास्तूवरील दुह्ेरी घुमट ही मुघलकालीन वास्तूची आणखी काही वैशिष्टये आहेत 

दिल्‍ली येथे असलेली हुमायुनावी कबर व आग्याजवब्हील फल्लेपूर सिक्रो येथील 
इमारती या अकबग़च्या काव्ठतील उल्लेखनीय वास्तू आहेत, हुमायुनाची कबर 
ही भव्य वास्‍्तू लाल दगडात बांधलेली असून तिंचा घुमट सगमखरी अहे 
शेख सलीम चिए्ती याची कंबर 





अकबराने फत्तेपूर सिक्री हे नवीन शहर बसवले येथील इमारतीपैकी राणी 
जोधाबाईचा महाल, बुलंद दरवाजा, बिर्बलाचा महाल, शेख सलीम चिश्तीची 
कबर, जामा मशीद, दिवाण-इ-खास, दिवाण-इ-आम या वास्तू विशेष उल्लेखनीय 
आहेत शेख सलीम चिश्तीची कबर शुभ्र सगमरवरात बांधलेली असून त्यावरील 
जाव्यीकाम अप्रतिय आहे बुलंद दरवाजा हा भव्यतेसाठी प्रसिद्ध आहे 

शाहजहानच्या काल्ात शुभ्र संगमरवरी दगड़ाचा वायर वास्तू बाधण्यासाठी 
पोठ्या प्रमाणावर केला गेला संगमरवरी दगडांमुठे कोरीव काम करणे सोपे झाले. 








। ढि ह 
ै ४228० है कह | हम £ 
बाजी 4 ॒ 
| ४ । 8 28 8,[, है] [ १; 
बु निलशीि, | ०५ 
२ | न , पं 
मत 
व 4 
कर कर का 8 हा दर टी “च 7 ० कि री] हर 
० व 
/ रॉ 
(] है 
ताजमहाल 


मुप्ताजमहल या आपकल्या पत्तीच्या स्मणणार्थ शाहजहानने आग्रा य्रेथे 'ताजमहाल' 
ही वास्तू बाधली, ही वास्तू भव्य असली, तरी अत्यंत साधी, नाजूक व सौदर्यपूर्ण 
आहे, वास्तृच्या आतील जाव्ठीकाम विलोभवीय आहे सगमरवरी भिंतीवर पाना- 
फुलांचे नक्षीकाम असून ते रत्नजडित अहे वास्तुृभोवती विस्तीर्ण बाग आहे. रम्य 
अशा परिसरात बांधलेला ताजमहाल ही जगातील एक सुदर वास्तू आहे. 


६९ 





दिल्‍लीत्रा लाल 'किल्ला 


शाहजहानने दिल्ली येथे बाधलेला किल्ला 'लाल किल्ला' महणून प्रसिद्ध आहे, 
या किल्ल्यातील दिवाण-इ-आम, दिवाण-इ-खास ही दालने विशेष प्रसिद्ध आहेत, 
आजही आपण आपसे राष्ट्रीय उत्सव या किल्ल्याज्या परिसरात साजरे करतो. 

चित्रकला : मुघलांच्या दरबारी अनेक विख्यात भारतीय व इराणी चित्रकार 
होते. भारतीय चित्रकार हे व्यक्तीयी हुबेहूब चित्रे कादण्यात कुशल होते, तर 
इरणी चित्रकार निसर्गचित्रे काढण्यात कुशल होते, अकबराच्या काव्ठत था दोन्ही 
शैलीचा समन्वय होऊन मुघल चित्रशैली उदयास आली, 

जहांगिराच्या काव्णत मुघल चित्रशैली विशेष बहरास आली. विषयानुरूप स्वतंत्र 
चित्रे कादून घेण्यावर जहांगिराने भर दिला पशुपक्ष्यांची व फुलांची अनेक चित्र 
त्याने काबून घेतली, त्यात केवछ गुलाबपुष्पाच्या दीडशेहून अधिक जातीची चित्रे 
होती. जहांगिराच्या काछात निसर्गचित्रणाला महत्तवाचें स्थान मिलाले. या 
निसर्गचित्रशैलीचा प्रभाव पुढील काव्यतील कांगड़ा चित्रशैलीवर दिसून येतो, 

या काव्यतच राजपूत चित्रशैलीचा स्वतंत्रषणे उदय झाला. राजपूत चित्रशैलीतील 
विषयांवर संतकाव्याचा प्रभाव आढछतो, राजपूत चित्रशैलीचे विषय लोकजीवनाशी 
संबंधित होते. ग़जपूत शैलीतील अनेक चित्रे भिंतीवर काढलेली असतत. 

मुघल बादशाह हे कलेचे भोक्ते तसेच निसर्गप्रिमीही होते, त्यांनी विस्तीर्ण बागा 


0 


तयार केल्या. त्यापैकी काश्मीरमधील शालीमार बाग, निशात बाग या आजही 
प्रसिदध आहेत. 

संगीत : पंडित हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा यांसारखे विख्यात गायक 
अकबराच्या काव्णत होकन गेले. हिंदुस्थानी संगीत व कर्नाटक समीत या दोन 
सगीतशैली मुघल काव्णत रूढ झाल्या, पुढील काव्णत लोकप्रिय झालेले 
दुमरीसारखे सगीतप्रकार मुघल काव्णत उदयास आले, पुरदरदास, त्यागराज यांचे 
कर्माटक संगीतातील योगदान उल्लेखनीय आहे 

बाइमय : या काव्णत सस्कृत, फारसी त्याचप्रमाणे प्रादेशिक भाषांमध्ये बिपुल 
प्रमाणात साहित्यनिर्मिती झाली, 

संस्कृत आणि फारसी साहित्य : जगनाथ पडिताचे “गंगालहरी' कवीद्र 
परमानंदाचे 'शिवभारत' वेंकटाध्वरी याचे 'विश्वगुणादर्शचंपु' असे उल्लेखनीय 
संस्कृत ग्रंथ या काव्ठात लिहिले गेले. त्याचप्रमाणे अधर्ववेद, उपनिषदे, रामायण 
महाभारत, भगवदगीता, लीलावती इत्यादी प्रंथांची फारसीमध्ये भाषांते झाली, 
शाहजहानचा मुलगा दारा शुकोह हा संस्कृत पंडित होता, त्याने उपनिषदांचे 
फारसीमध्ये भाषांतर केले, 

बाबराने लिहिलेला 'तुझुक-इ-बाबरी' हा ग्रंथ तुर्की भाषेतील एक उत्कृष्ट ग्रथ 
आहे. बाबराची कन्या गुलबदन बेगम हिने लिहिलेला 'हुमायूननामा' हा चरित्र-ग्रंथ 
प्रसिदध आहे, अबुल फजल याने लिहिलेले 'अकबरनामा' व 'ऐन-इ-अकबरी' 
है त्या काव्ठाबददल माहिती देणारे फारसी भाषेतील ग्रथ आहेत, 

हिंदी साहित्य ; या काव्ठात हिंदीमध्ये लिहिले गेलेले संत तुलसीदासांचे 
'रामचरितमानस' हे काव्य आजही लोकप्रिय आहे. सूरदास याँचे 'सूरसागर' हे 
काव्य कृष्णभक्तीवर आधारलेले आहे. मलीक महंमद जायसी या कवीचे 
'पद्मावत' हे काव्य हिंदीमधील अभिजात काव्य म्हणून मानले जाते, उस्मान या 
कवीने 'चित्रावली', तर नूर महंमद याने 'इंद्रावती' ही काव्ये लिहिली. 

मराठी साहित्य : या काव्झत सत एकनाथांनी मराठीत “भागवत हा ग्रंथ लिहिला. 
भारडे आणि गौछणी हे त्यांनी लिहिलेले काव्यप्रकार विशेष प्रसिदूध आहेत. 
मुक्तेश्वराने महाभारतातील काही भागांचे ओवीबदूध भाषांतर केले. सत तुकारामाचे 
अभंग आजही महाराष्ट्राच्या कोनाकोपन्यात म्हटले जातात संत शमदासांच्या 


५१ 


'दासबोधा'त॒ उपदेशपर श्लोक अहित. कृंष्णाजी अनंत सभासद याने 
शिवाजीमहाराजांचे चरित्र लिहिले, इग्रज ख़िस्ती धर्मोपदेशक थॉमस स्टिफन्स याने 
मराठीमध्ये 'क्रिस्तपुराण' हा थेशू ख़िस्तांच्या जीवनावरील ग्रंथ लिहिला या 
कालखंडात इतर प्रादेशिक भाषामध्येही साहित्यनिर्मिती झाली. 

उर्दू साहित्य : याच काव्ठात उर्दू भाषेचा विकास झाला. दख्खनी उर्दूमध्ये 
शाह मिरांजी याने 'खुशनामा' हा काव्यग्रंथ लिहिला. नुख्नती याला उर्दू भाषेतील 
भहाकवी महटले जाते, 'तारिखे इस्कंदरी' हा त्याचा महत्त्वाचा ऐतिहासिक ग्रथ 
आहे. या ग्रंधामध्ये महाराष्ट्रील किल्ले व निसर्ग यांचे अपूर्व वर्णन आहे. 

कला व साहित्याच्या क्षेत्रात मुधघल काव्झात मोलाची भर पडली. पारपरिक 
भारतीय कलेवर मध्य व पश्चिम आशियाई शैलीचा परिणाम झाला. या परस्पर 
समनन्‍्वयातून भारतीय सस्कृती समृदध झाली, 





स्वाह्याय 


९ 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे द्या , 

(अ) भारतीय चित्रकार कोणत्या प्रकारची चित्रे काढण्यात कुशल होते ? 
(आ) अकबराच्या काव्ठातील विख्यात गायक कोणते? 

(इ) सतत एकनाथाचे कोणते काव्यप्रकार विशेष प्रसिदृध आहेत? 


कसात दिलेल्या शब्दातील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण कण 

(अं) शुभ्र सगमरवरसी दगडाचा वास्तुकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग ----- च्या 
काव्य केला गेला 
(अकबर, जहागीर, शाहजहान) 

(आ) मुघल चित्रशैली ------ काव्ठत विशेष बहरास आली 
(बाबराच्या, जहागिराच्या, हुमायुनाच्या) 

(३) मुघल काव्णात काश्मीस्मध्ये तयार केलेली ----+- बाग प्रसिद्ध आहे 
(गुलाबांची, जस्मिन, शालीमार) 

($) मृुघल काव्यत जनन+ हा लोकप्रिय संगीतप्रकार उदयाला आला 
(ुमरी, कर्नाटक सगीत, गझल) 


ग्रोग्य त्या जोड्या लावा : 


ग्रथ ग्रथकार 
(अ) गगालहरी (१) महमंद जायसी 
(आ) रामचरितमानम्त (२) जगनांथ पंडित 
(३)  पदमावत (३) थॉमस स्टिफन्स 
(६) क्रिस्तपुणण (४) सत तुलसीदास 
(3) तारिखे इस्कदरी (५) कदींद्र परमानंद 
(६) नुख्नती 


पुढील प्रश्नाची चार ते पाच वाक्यांत उत्तरे क्या 
(अ) मुघलकालीन वास्तुकलेची वेशिष्ट्ये सांगा 

(भा) फत्तेपूर सिक्री गेथील इमासतीची मराहिती सागा. 
(६) राजपूत चित्रशैलीची वेशिष्टये सागा 


उपक्रम ; 
मुघलकालीन वास्तूच्या चित्राचा प्ग्रह कर 


७३ 


१५, शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र 


सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीस भहाराष्ट्राताल बहुताश प्रदेश अहमदनगरचा 
निजामशाह आणि विजापुरचा आदिलशाह यांच्या ताब्यात होता. कोकणच्या 
किनारपद्‌टीवर सिद्दी आणि पूोर्तुगीज या सागरी सत्ता होत्या या सर्व सत्तामध्ये 
सतत चालणान्या सघर्षापुके महाराष्ट्रात अस्थिरता व असुरक्षितता होती 

महाराष्ट्रातील प्रशासन : आपले प्रशासन चालवण्यासाठी निजामशाह आणि 
आदिलशाह है स्थानिक लोकाची मदत घेत किल्लेदार, हिशोबनीस, कारकून अशा 
अनेक पदावर त्यानी मराठी माणसाच्या नेमणुका केल्या. मराठी सरदार आणि 
सैनिक याना लष्करात मोठ्या प्रमाणात स्थान दिले, मराठी सरदाराना जहागिरी 
दिल्या, । 

लक्करी सेवेतील प्राबल्य व प्रशासनातील वाढते पहत्त्व यामुे मराठी सरदार 
प्रबव्ठ बनू लागले. अशा सरदारापैकी मोरे, घाटों, निंबालूकर, जाधव, घोरपड़े, 
साव॑त, भोसले इत्यादी घराणी सोब्टाव्या व सतराव्या शतकात विशेष प्रसिद्धीस 
आली ५ 

या कांव्शत जमीनमहसूल गोव्ठा करण्याचे काम देशमुख, देशपांडे या परपरागत 
अधिकायाकडे होते. हे प्रशाशकीय काम करण्याबददल त्याना सांग माफ असलेली 
जमीन दिलेली असे. अशा जमिनीस 'वतन' असे म्हणत आणि वतन मिल्ठालेल्या 
अधिकाय्याप्त 'वतनदार' असे महणत. आपल्या अधिकाराखालील प्रदेशात शातता 
व सुव्यवस्था राखण्याचे कामही या वतनदारांकडे असे. त्यासाठी ते थोडाबहुत 
फौजफाटा बालूगत. पदरी फौजफाटा असल्यामुले बतनदार शिरजोर बनत व प्रसंगी 
राजाची संत्ताही जुमानत नसत ते ठरल्यापेक्षा जास्त महसूल जबरदस्तीने वसूल 
करून रयतेचे शोषण करत 

समाजस्थिती : सत्ताधारी वर्ग आणि सर्वस्तामान्य जनता है तत्कालीन 
महाराष्ट्रातील स्माजामध्ये दोन प्रमुख वर्ग होते. सत्ताधोरी वर्गात राजा, जहागीरदार, 
वतनदार इत्यादीचा समावेश होता, शेती हा सामान्य जनतेचा मुख्य व्यवसाय 
होता भारतातील इतर सुपीक प्रदेशाच्या तुलनेने महाराष्ट्राताल जमिनीची 
उत्पादनक्षमता कमी असल्याने शेतीतून मिलुणारे उत्पननही कमीच असे बहुतेक 


छड 


शेती ही पावसावर अवलबून असल्याने उत्पन्नाची शाश्वती नसे शेतकम्यांना धारवार 
दुष्काव्गना तोड दावे लागे. राज्यकर्त्याकडून जनतेची पिव्वणूक होत असे. नैसर्गिंक 
संकटे व राज्यकत्याँचे जुलूम थांगा तोड देताना जनता त्रस्त झाली होती. 

संतांचे कार्य ; अंधश्रद्धा व्‌ कर्मकाड यांचा समाजावर जबरदस्त पगडा होता. 
लोक दैववादाच्या आहारी गेले होते. त्याची प्रयलशीलता थडावली होती स्त्रिया 
आणि दलित यांची स्थिती तर फारच हलाखीची होती अशा परिस्थितीत समाजात 
चैतन्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रातील संतांनी केले, महाराष्ट्रात चक्रधर, 
नामदेव, ज्ञानेश्वर याच्यापासून सुरू झालेली संतपरपरा समाजाच्या विविध स्तरांतून 
आलेल्या संतानी पुढे चालवली, त्यांनी लोकांच्या मनात आपली सस्कृती, आपली 
भाषा, आपला प्रदेश यांच्याविषयी अभिमान निर्माण केला, लोकांना मानवतेचा 
संदेश दिला. स॒त॑ ज्ञानेश्वरांनी ज्ञान आणि भक्ती यांचा समन्वय साधला. संत 
नामदेवानी निरर्थक कर्मकांडावर टीका केली सत एकनाथांनी कर्मठपणास विरोध 
केला, स्पृश्यास्पृश्यतेच्या कल्पनांवर कोरडे ओढले संत तुकारामानी अधश्रद्धा 
व बुवाबाजी यावर हल्ले चढवले, रामदासस्वामीनी संघटना व बलोपासना याचे 
महत्त्व लोकांना पटवून दिले. 'मराठा तितुका मेत्ठबावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवाबा' 
हा सदेश त्यानी दिला 

सतांच्या या कार्यामुल्े महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला, 





स्वाध्याय 


९. 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया 

(अ) प्रशासन चालवण्यासाठी निजामशाह आणि आदिलशाह कोणाची मदत घेत 7 
(आ) 'बतन' महणजे काय? 

(३) वतनदार रयतेचे शोषण कसे करत? 

() महाराष्ट्रात इतर प्रदेशांच्या तुलनेने शेतीउत्पन्न कमी का असे ? 

(3) संतांनी लोकाच्या मनात कोणत्या गोष्टीविषयी अभिषान निर्माण केला? 

(ऊ) सत रामदासांनी कोणता संदेश दिला? 


रिक्राम्था जागी गोग्य शब्द लिहा : 

(अ) सष्करी सेवेतील प्राबल्य व - ताढते महत्त्व थामुछ्ठे मंगठी सरदार प्रबल 
बनू लागले. 

(आ) सत एकमाथानी +--- विरोध केला. 

(9 संत तुकाराम यांनी :-- व --- यांवर हल्‍्ले चढवले 

पुढील प्रश्नांची तीम ते चार वाक्यांत उत्तरे दया : 

(अ) मराठी जनता का त्रस्त झाली होती? 

(आ) सताचे कार्य सागा. 

उपक्रम 

(आओ) मराठी सतमंडब्टातील मिव्ठतील तेवेक्था सताची चित्रे मिठझ्वा आणि त्याखाली 
मोजक्या शब्दांत त्याचा संदेश लिहा 

(आं) संत एकनाथाथे भारूड़ मिव्ववा व त्याचा अर्थ समजून ध्या ते वर्गाच्या 
सांस्कृतिक कार्यक्रमात साभिनय सादर कण 


3६ 


१६, स्व॒राज्यस्थापना 


शके १५५१, फाल्गुन बद्य तृतीयेस म्हणजेच १९ फेब्नुवारी, १६३० रोजी 
शिवनेरी या किल्ल्यावर शिवाजीमहाराजाचा जन्म झाला 

शिवाजीमहाराजांचे बडील शहाजीराजे भोसले हे दक्षिणेतील एक मातब्बर सरदार 
होते, अहमदनगरच्या निजामशाहीचे ते एक आधारस्तंभ होते, सन १६३२ मध्ये 
मुघलांनी निजामशाही जिंकून घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली. या मोहिमेत विजापूरच्या 
आदिलशाहने मुघलाशी सहकार्य केले शहाजीराजानी त्यांना प्रखर विरोध करून 
निजामशाही वाचवण्याचा प्रयल केला, परंतु मुघल व आदिलशाही सामर्ध्यापुदे 
त्यांचा निभाव लागला भाही ह स १६३६ मध्ये निजामशाहीचा पाडाव होऊन 
ती नष्ट झाली, 

त्यानंतर शहाजीराजे आदिलशाहीचे सरदार झाले. आदिलशाहाने पुणे, सृपे, 
चाकण, इंदापूर या भागांची जहागीर शहाजीराजांगा दिली शहाजीराजाना 
आदिलशाहाने कर्नाटकात कामगिरीवर पाठवले, त्यांना कर्नमाटकात बगह्हूर व त्याच्या 
आसपासचा प्रदेश जहागीर म्हणून दिला 

ह स. १६४१ चु्या सुमारास शहाजीराजांनी पुण्यात्या जहागिरीचा कारभार 
शिवाजीग़जे आणि शिवाजीऱजाची आई जिजाबाई यांच्याकड़े सोपवला, 
त्यांच्यासोबाता दादाजी कॉंडदेव हा अनुभवी आणि स्वामिनिष्ठ कारभारी दिला 

दादाजी कोंडदेवांनी पुण्याच्या जहागिरीत शातता व सुव्यवस्था निर्माण केली, 
चोख कारभार सुरू केला व जहागिरीची संपन्‍नता वाढवली 

जिजाबाईमी शिवाजीराजावर बालपणापासूनच स्वातत्यप्रेमाचे आणि सदाचरणाचे 
संस्कार केले. स्वराज्यस्थापनेच्या कार्यास त्यानी सतत प्रोत्साहन दिले जहागिरीचा 
कारभार आणि न्यायनिवाडा यांचे प्राथमिक धडे शिवाजीराजाना दादाजीकडून 
पिल्लले, 

जहागिरीचा कारभार करताना रखतेवर अन्याय होणार नाहीं याची 
शिवाजीराजांनी खबरदारी घेतली. जहागिरीतील बहुताश प्रजा शेतकरी वर्गातील 
होती. महाराजानी शेतीला उत्तेजन दिले. शेतकय्यावर जुलूम-जबरदस्ती करणात्या 
बतनदागंना त्यांनी शिक्षा केल्या वतनदारांच्या बेजबाबदार व मनमानी कारभागला 


७ 


लोक कटाछले होते याउलट शिवाजीराजे याचा कारभार लोकाभिमुख होता त्यामुल्ठे 
शिवाजीराजाविषयी लोकांच्या मनात विश्वासाची आणि आपलेपणाची भावना 
निर्माण झाली दादाजी नरसप्रभू बेसाजी कक, तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे, 
जिंवा महाला, बाजी पासलकर याज़तारखे अनेक प्तहकारी शिवाजीराजाना मिव्णले, 
लोकांच्या विश्वासाच्या आणि सहकार्याच्या बढावर शिवाजीराजे यांनी 
स्वराज्यस्थापनेचे कार्य हाती घेतले, 

शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्यस्थापनेची सुरुवात मावक् भागात केली. मावकछचा 
प्रदेश 'डोगरल्ू, दस्याखोन्याचा आणि दुर्गम होता, मावछच्या या भौगोलिक 
परिस्थितीचा उपयोग प्रहाराजांनी स्वराज्यस्थापनेसाठी करून घेतला. लोकाच्या 
प्रदतीने शिवाजीमहारजांनी या भागात स्वराज्याच्या स्थापनेस सुरुवात केली, 

स्वराज्यस्थापनेमागील महारजांचे ध्येय त्याचष्या तत्कालीन मुद्रेवरून स्पष्ट होते, 
मुद्रा हणजे कागदपद्रावर शिक्कामोर्तर करण्यासाठी वापरायचा शिवा, 





'शिवाजीमहाराजांची राजपुद्रा 
महाराजाच्या मुद्रेवर पुढील सस्कृत ओछी कोरलेल्या आहेतः 


प्रतिपच्चंद्रलेखेब वर्धिष्णु्विश्ववदिता ॥ 
शाहसूनो' शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते ॥ 


शहाजीचा पुत्र शिवाजी याचे प्रतिपदेत्या चंद्रकोरीप्रमाणे वाढ़त जाणारे हे गज़्य 
लोकाच्या कल्याणासाठी आहे, अशी ग्वाही महाराजानी या मुद्रेतून लोकांना 
दिल 


८ 


स्वराज्यस्थापनेच्या हालचाली : शिवाजीमहाराजाच्या जहागिरीतील किल्ले 
आदिलशाहाच्या ताब्यात होते किला ताब्यात असला तर आजूबाजूच्या प्रदेशावर 
मियंत्रण ठेवता येई, किल्ल्याच्या आश्रयाने आपल्या प्रदेशाते रक्षण करता येई, 
महणून शिवाजीमहाराजानी जहागिरीतील किल्‍ले आपल्या ताब्यात घेण्याचे ठरबले. 
त्यांनी 'साम-दाम-दड्ड-भेद” या नीतीचा वापर करून मुझ॒ंबदेव, तोरणा, कोढाणा, 
पुरंदर हे किल्ले ताब्यात घेतले आणि स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. मुरुबदेव 
किल्ल्याची डागडुजी करून त्यानी त्या गडाचें नाव राजगड असे ठेवले, 

स्वराज्यनिर्मितीच्या या कार्याला महाराष्ट्रील काही आदिलशाही 
बतनदार-जहागीरदारानी विरोध केला आदिलशाहाने दिलेली वतने व हकक्‍क या 
धतनदारानास्वराज्यापेक्षा अधिक प्रिय होती. शिवाज़ीमहाराजाना विरोध 
करणायामध्ये जावछीचे मोरे, सुप्याचे मोहिते, मुधोरूचे घोरपडे, वाडीचे सावंत 
इत्यादी सरदाराचा, समावेश होता त्याचा बदोबस्त करणे स्वराज्यस्थापनेसाठी 
आवश्यक होते, ह 

जञावछीचा ताबा : सातारा जिल्हद्रात वायव्येस असलेल्या ज़ावल्लीचा मुलूख 
हा लष्करीदृष्ट्या मोक्‍्यांचा होता ,कोकण भागात स्वराज्याचा विस्तार करण्यासाठी 
तो महत्तवाचा होता तेथील चद्रराव मोरे याचा शिवाजीमहाराजाना विरोध होता, 
शिवाजीमहाराजानी सुरुवातीला मोज्याशी 'सामोपचाराचे, धोरण अवलबले, परंतु 
स्वराज्यास असलेला 'मोय्याचा विरोध चालूच राहिला, तेव्हा ६. स. १६५६ मध्ये 
शिवाजीमहाराजानी जावव्ठीवर सवारी करू तो प्रदेश जिंकून घेतला. मोय्यांचा 
पाडाव झाल्यामुक्ठे स्वराज्याच्या विशेधकाना चागलीच ,जरब बसली, ,, 

जावछीच्या विजयामुत्ठे स्व॒राज्याचा' विस्तार झाला रायरीचा अभेदय किल्ला 
शिवाजीमहाराजाच्या ताब्यात आला. हाच तो रायगड किल्ला जावब्हीच्या खोन्यात 
शिवाजीमहाराजांनी प्रतापगड हा 'किल्ला बांधला , जावल्लीची प्रचंड सपत्ती 
शिवाजीमहाराजांच्या हाती पडली, अशा रौतीने जावद्ीच्या विजयाने 
शिवाजीमहागजाचे स्ामर्थ्य सर्वप्रकारे वाढले, याप्रमाणेच महांराजानी मीहिते, सावत 
इत्यादी सरदाशंचाही बदोबस्त केला. आदिलशाहीशी उच्चड सामना करण्यास महाराज 
आता सिद्ध झाले, 

अफजलखानाने पारिपत्य : जावद्लीच्या विजयानतर शिवाजीमहारजानी 


७९ 


आदिलशाहीच्या ताब्यातील कोकण किनारपट्टीवरील कल्याण व भिवडी ही ठिकाणे 
जिकून घेतली महाराजाच्या या चढाईच्या धोरणामुछे आदिलशाही दरबारात 
खत्यबछ् उडाली, शिवाजीमहारजाचा बदोबस्त करण्यासाठी अफजलखान या 
बलाढ्य व अनुभवी सरदाशाची निवड करण्यात आली, इ, स, १६५९ मध्ये मोठ्या 
फौजेनिशी अफजलखान स्वराज्यावर चालूब आला अफजलखानादी सवारी म्हणजे 
स्वराज्यावरील मोठे संकट होते. जावलीच्या दुर्गप प्रदेशात शिवाजीमहाराजानी 
अत्यत धैर्यने या संकटाला तोड दिले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजलखान 
आणि शिवाजीमहाराज याची भेट ठरली. या प्रसंगी झालेल्या भेटीत अफजलखानाने 
महाराजांस दगाफटका करण्याचा प्रयल केला. तेव्हा महाराजानी त्यास ठार केले व 
वाई येथे त्याच्या सैन्याची धूलूधाण उड़वली या पराभवाने आदिलशाहीस मोठा 
धवका बसला 

सिद्दी जोहेराचा पन्हांछंगडाला वेढां : यान॑तर थोड्याच दिवसांत 
शिवाजीमहाराजांनी आदिलशाहाचा कोल्हापूरजवब्ठील पन्हाव्गा हा मोक्‍्याचा किल्‍्ला 
जिंकून घेतला, तेव्हा आदिलशाहाने ३ स. १६६० मध्ये सिददी जौहर या मातब्बर 
सेनानीला भोठंया फोजेनिशी शिवाजीमहाराजांच्या विरुद्ध पाठवले. त्याने 
पन्हाछ्गडाला वेढा दिला, शिवाजीमहाराज वेढ्यात अडकले. त्यानी सुमारे पाच 
महिने किल्‍ला निकराने लढवला. सिददी मागे हृटण्याची चिन्हे दिसेनात अखेर 
शिवाजीमहाराजानी मुत्सददेगिरीचा डाव टाकून त्याच्याशी सलोख्याची बोलणी सुरू 
केली, त्यामुल्े सिददी व त्याचे सैन्य बेसावध रहिले. यारा फायदा धेऊन 
शिवाजीमहाराज वेढ्यातून निम्नटून विशाब्गगडाकडे निघाले. सिंददी जौहराच्या 
सैन्याने महाऱाजाचा पाठलाग केला. या वेढ्की शिवाजीमहाराजाचा सरदार बाजीप्रभू 
देशपांडे याने घोडखखिडीत सिद्दी जौहराच्या सैन्यास रोखून धरले, शिवाजीमहासज 
विशाल्गडास सुखरूप पोहोचले. या लढाईत बाजीप्रभूला वीरमरण आले; 

शिवाजीमहाराज पन्हात्य्राच्या वेढ्यात अडकले असतानाच मुघलांनी स्वराज्यावर 
सवारी केली. शिवाजीमहारज दुहेरी सकटात सापडले. एकाच वेब्गी आदिलशाह 
घ मुधघल या दोन सत्ताशी ल़णे कठीण होते मुघलांच्या स्वारीचे संकट अधिक 
गभीर होते, त्यामुे महाराजानी आदिलशाहाशी तह केला. या तहानुसार पन्हालूगड 
आदिलशाहाला परत देण्यात आला. 


स्वाध्याय 


५१. 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया * 

(अ) आदिलशाहाने शहाजीगजांना कोणता प्रदेश जहागीर म्हणून दिला? 

(आ) शिवाजीराजांबददल जमतेच्या मनात विश्वासाची भावना का निर्माण झाली ? 

(डू) शिवाजीमहाराजाच्यां काही सहकान्याची नावे लिहा 

(ई) मावदातील कोणत्या भोगोलिक परिस्थितीचा शिवाजीराजानी स्वगज्यस्थापनेच्या 
कार्यात उपयोग करून घेतला? 


कसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवदून पुढील विधाने पूर्ण करा 

(आओ) निजामशाहीचा ---- मध्ये पाडाव होऊन ती नष्ट झाली. 
(३, स १६३२, ३. स, १६२७, इ. स १६३६) 

(आ) जावीच्या विजयामुक्ठे ------ चा किल्ला शिवाजीमहाग़जाच्या ताब्यात आला 
(शिवनेरी, ऱयरी, पुरदर) 


योग्य त्या जोड्या लावा 


'अ'गट 'ब' गट 
(अं). दादाजी कोंडदेव (१) घोडखिंडीद वीरमरण 
(आ) सिद्दी जौहर (२) पुणे जहागिरीचे कारभारी 


(ह) बाजीप्रभू देशपाडे (३) पन्हारूगडाला वेढा 
(४) सुपे परगण्याचे सरदार 
पुढील भ्रश्नाची चार ते पाच वाक्यात उत्तरे द्या : 
(अं) शिवाजीमहाराजाच्या ग़जमुद्रेबवील सस्कृत ओव्ठीचा अर्थ सागा 
(आ) शिवाजीमहाराजानी जहागिरीतील किल्ले ताब्यात धेण्याचे का ठरवले ? 
(9 भोरे, घोरपडे, सावत हत्यादी आदिलशाही वतनदाऱचा बदोबस्त करणे 
शिवाजीमहाराजाना का आवश्यक वाटले ? 
(ई) जावब्वीच्या विजयाचे महत्त्व सागा 


उपक्रम , 
राजपुद्रेच्या चित्रात राजमुद्रेववील वचनाचा अर्थ मग़ठीतृत कलात्मकरित्या बसवा, 


८१ 


१७, भुघलांशी संघर्ष 


आदिलशाहीशी सुमारे पंधरा वर्ष सघर्ष करून शिवाजीमहाराजानी स्व॒राज्य 
निर्माण केले. ते टिकवण्यासाटी त्यांना सामना करावा लागला तो मुघल सत्तेशी 

हू. स. १६५८ मध्ये औरगजेब मुधल साम्राज्याचा बादशाह झाला त्याने आपला 
मामा शायिस्तेखान यास दक्षिणेचा सुभेदार नेमले. दक्षिणेत आल्याबरोबर त्याने 
शिवाजीमहारजाच्या हालचालीना पायबंद घालण्यावे ठरवले. 'शिवाजीमहाराज 
पन्हागडावर अडकले असताना शायिस्तेखानाने चाकण, पुणे, सुपे इत्यादी 
स्वणज्याचे प्रांत जिकून घेतले. मे, १६६० मध्ये शायिस्तेखानाने पण्यातील 
'लालमहाल' या शिवाजीमहाराजांच्या वाड््यात आपला तत्ठ ठोकला. मुघल फोजांनी 
पुण्याच्या आसपासचा प्रदेश उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली शायिस्तेखानाला 
पुण्यातून धालवण्यासाठी शिवाजीमहाराजांनी एक धाडसी बेत आखला, निवडक 
सैनिक बरोबर घेऊन ५ एप्रिल, १६६३ रोजी शिवाजीमहाराजानी रात्रीच्या वेव्डी 
लालमहालात शिरून खानावर हल्ला केला हल्ल्यात खान निम्नटला, पण त्याच्या 
हाताची बोटे तुटली. 

या हल्ल्यामुके खानाची मोठी मानहानी जाली. त्याने पुणे सोडले व आपला 
मुक्काम औरंगाबादला हालवला 

सुरतेवर हल्ला : मुघल फौजानी स्वराज्याचे मोठे नुकसान केले होते प्रदेश 
उद्ध्वस्त करून तो उजाड केला होता. महाराजांना है नुकसान भरून काढ़ायचे 
होते सुरत त्या वेढली भारतातील सर्वात मोठे आंतरराष्ट्रीय व्यापागवे केंद्र व 
श्रीमत शहर होते. मुधलांच्या या शहरावर हल्ला करून बादशाहाच्या प्रतिष्ठेला 
धक्का देण्याची शिवाजीमहाराजांची योजना होती. इ, स, १६६४ मध्ये सुरतेवर 
हल्ला करून शिवाजीमहारजांनी प्रच॒ड्ध सपत्ती मिठवली. शिवाजीमहाराजात्ष्या या 
हल्ल्थामुछे बादशाहाला जबर धक्का बसला, 

शायिस्तेखानावरील हल्ला व सुरतेची लूट यामुलले औरंगजेब बादशाह सतप्त 
झाला. शिवाजीमहाराजाचा पुरता बीमोड करण्यासाठी बादशाहने मिर्झा ग़ाजा 
जयसिंग आणि दिलेरखान याना बरोबर प्रचंड फोज देऊन पाठवले, जयसिंग 
राजकारण व युद्घकोशल्य यात निपुण होता 


८२ 


पुरदरचा बढा व मुघलाशा तह : पत्रुवारा, १६६५ मध्य आरगाबाद येथ 
आल्यावर जयसिगाने शिवाजीमहाराजाचा बंदोबस्त करण्यासाठी व्यापक योजना 
आखली. शिवाजीमहाराजाना कोणाचीही मदत मित्ठू नये अशी व्यवस्था केली 
त्यामुके शिवाजीमहाराज एकाकी पडले. स्वराज्याचा प्रदेश हस्तगत करण्यासाठी 
जयसिगाने सर्वत्र लष्कर पाठवले, दिलेरखानाने पुरदरला वेढा घातला 
शिवाजीमहाराजाचा स्वामिनिष्ठ सरदार मुरार्बाज़ी पुरदरचा किल्‍ला लढ्वताना 
धारातीर्थी पडला प्रचड मुघल फोजेला तोड देताना मराठ्याची अवस्था बिकट 
होऊ लागली. प्रदेश उजाड व बेचिराख झाल्याने लोकांची दुर्दशा होझ लागली 
मुघलाच्या लष्करी सामर्थ्यापड़ें आपला निभाव लागणार नाही हे महाराजानी 
ओब्ठखले. आपल्या सैनिकाची प्राणहानी व प्रदेशाचे नुकसान टाव्ण्यासाठी 
जयसिगाशी तह करण्याचा व्यवहार्य निर्णय त्यानी घेतला व जून, १६६५ मध्ये 
पुरदरचा तह घडून आला. या तहानुसार शिवाजीमहाराजानी बादशाहाला आपले 
तेवीस किलले व त्याच्या भोवतालचा चार लाख होन वार्षिक उत्पनाचा प्रदेश 
दिला आदिलशाहीविरुद्ध मुघलाना मद॒त करण्याचे आश्वासनही दिले 

आग्रा भैट : पुरदरच्या तहानंतर जयसिगाने आदिलशाहाविरुद्ध मोहीम काढली, 
तहात ठरल्याप्रमाणे शिवाजीमहाराजानी जयसिगास साहाय्य केले, परतु आदिलशाही 
सैन्याविरुद्ध जयसिगाला अपयश आले. आदिलशाह, कुतुबशाह व शिवाजीमहाराज 
या ठिन्ही सत्ता मुघलाच्या विरुदृध एकत्र आल्या, तर मुघलाच्या दक्षिणेच्या धोरणास 
फार मोठा शह बसेल हे जयसिगाने ओब्ठख़ले होते. अशा परिस्थितीत महाराजाना 
काही काछः तरी दक्षिणेत्या राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे हे जयसिंग व 
औरंगजेब बादशाह यांना पटले. तेव्हा महाराजांनी बादशाहाच्या भेटीस आग्रा येथे 
जावे असा प्रस्ताव जयसिगाने महाराजांपुढे ठेवला, स्वत त्याने महाराजात्या 
सुरक्षिततेची हमी घेतली आग्य्यास जाऊन बादशाहाशी दक्षिणेच्या राजकारणाविषयी 
प्रत्यक्ष वाटाधाटी करण्याची कल्पना महाराजामाही पटली असावी, महाराजानी 
आम्यास जाण्यास समती दिली. 

५ मार्च, १६६६ रोजी शिवाजीमहाराज बादशाहाच्या भेटीसाठी आग्यास निघाले 
बरोबर राजपुत्र सभाजी, निवडक अधिकारी व सैनिक होते १२ में रोजी बादशाहाचा 
पनासावा वाढदिवस होता त्याच दिव्रशी भेट ठरली होती, महाराज आम्यास 


८३ 


पोहोचल्यानतर जयसिंगाचा मुलगा रामसिंग त्याना बादशहाच्या भेटीसाठी दसबारात 
घेऊन गेला बादशाहा आपला योग्य सनन्‍्मान करील अशी शिवाजीमहाराजाची 
अपेक्षा होती; परतु दरबारात बादशाहाने त्याची विशेष दखल घेतली नाही त्याना 
पाचहजारी सरदागच्या एगेत उभे कशण्यात आले या अपमानामुल्ठे महाराज सतप्त 
झाले व दरबारातून निधून गेले तेव्हा बादशाहाने शिवाजीमहाराजाना नजरैद 
केले, थोड्याव दिवसानी महाराज मोठ्या शिताफीने कैदेतून निसटले व १२ सप्टेबर, 
१६६६ रोजी महाराष्ट्रात सुखरूप येऊन पोहोचले, महाराजानी आम्याहून येताना 
संभाजीला मथुरेला सुरक्षित ठेवले होते. काही काब्णने संभाजीही महाराष्ट्रात सुखरूप 
येजन पोहोचला 

मुपलांविरुदूध. आक्रमक पवित्रा : आम्याहून सुटून आल्यान॑तर 
शिवाजीमहाराजाची सुमारे चार वर्षे स्वराज्याची घडी बसवण्यात गेली मुघलांच्या 
ताब्यात गेलेले आपले किल्‍्ले व प्रदेश परत जिकून घेण्याप्ताठी त्यानी इ स, 
१६७० मध्ये चढाईचे धोरण स्वीकारले. त्यानी कोढ़ाणा, पुरंदर, माहुली, लोहगड, 
कर्नाव्य, रोहिडा, अहिदंत, मार्कडा, स्ााल्हेर इत्यादी किल्‍ले जिकून घेतले, सुरतेवर 
दुसय्यादा हल्ला करून बरीच संपत्ती आणली. वणी-दिंडोरीज्या लढाईत मुघलाना 
पराभूत केले, चहाड, खानदेश व बागलाण या मुघल प्रदेशावर स्वाया केल्या 
“चहू महिन्यात सत्तावीस गड़ घेतले. मोठी ख्याती केली' या शब्दात कृष्णाजी 
अनत सभासद या बखरकाराने महाराजांच्या पराक्रमाचे वर्णन केले आहे 
महाराजाच्या या आक्रमक मोहिमेत तानाजी भालुसरे, मोरोपत पिगछे, प्रतापराव 
गुजर इत्यादीनी मोलाची कामगिरी केली याच काछात आदिलशाही मुलखावर 
सवारी करून शिवाजीमहाराजानी पम्हाव्शा, परव्की (सज्जनगड) व सातारचा किल्ला 
है किल्‍ले जिकले. 

राज्याभिषेक :' सतत तीस वर्षत््या अविश्रात परिश्रमातून मराठ्यांचे स्वराज्य 
साकार झाले होते स्वतंत्र आणि सार्वभौम राज्य म्हणूनर त्यास सर्वभान्यता मिछऐ 
आणि त्याची विधिपूर्वकः घोषणा करणे आता आवश्यक होते. #हणून 
शिवाजीमहाराजांनी राज्याभिषेक करून घेण्याचे ठ॒लें ६ जूम, १६७४ रोजी 
विद्वान पडित गागाभट्ट याच्या हस्ते रायगडावर महाराजांचा राज्याभिषेक झाला 
सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणून 'शज्याधिष्षेक श्ञक' ही नवीन कालगणना सुरू करण्यात 


८ 


हम वैरूस 
(रा गिकि रातताबादर 2 


ला) हे प्‌ गीवरत ५९४४० 4 30250 
पुण मु सार 


पुरा 
(बप्रजो 
एण्क्रीत्त पर 5 अहमदगपा[ 


हणिए १२ 
॥0बदी। मी 


] फ 
भव ) ! ५ल्लाा 

(कक्षा हनी 
का ह्‌ कोल 


७ पर 


कोप्पए ९) 


अरबी प्तमत् 


बअालचा वपक्रापर 


१ पल! (पद्म) 
(हएमी 








ता शाह ५४8॥08 9| ॥0|8 09055 ॥6 ॥4 8880 8 09708 0/॥06४990॥09 ॥॥859899/40 रात 709 07|॥०७छ/78 ॥950 ॥/॥ 


हद जा ॥07५99 एा ॥8॥8 89 भाती 8 एशा॥॥|#धणा 0| ॥9 80%970 ठल्लाबाबा हा 0. दवा 50ए00एणी| ए वात ए५ए॥ऐ90.. कफ. 
5 


छिड्ड 


<५ 





आली. महाराज शककर्तें झाले, शाज्याभिषेकप्रसंगी 'श्री राजा शिवछत्रपती' ही अक्षरे 
कोरलेली, सोन्याचा होन व ताब्याची 'शिवराई' ही खास नाणी पाडण्यात आली, 





4८४, भाव 





महाराजांचा राज्याभिषेक ही एक क्रातिकारी घटना होती सभासद महणतो, 'महाटा 
पातशाह येव्हढ़ा छत्रपती जाला ही गोष्ट काही सामान्य झाली नाही' 

कर्नाटक मोहीम॑ : इ स. १६७७ मध्ये शिवाजीमहाराजानी दक्षिणेत कर्माटक 
मोहीम काढली. शिवाजीमहाराजानी प्रथम गोवककोडा येथे जाऊन कुतुबशाहाची 
पेट घेतली त्याच्याशी मेत्रीचा तह केला शिवाजीमहाराजाचा सावत्र भाऊ व्यंकोजी 
हा तजावर येथे राज्य करत होता, त्याला स्वराज्याच्या कार्यात सहभागी करून 
घेण्याच्रा प्रयल महाराजानी केला; परंतु याला व्यंकोजीने विरोध केला तेव्हा 
महाराजांनी लढाईत त्याचा परशाभव केला. 

कर्नाटक मोहिमेत शिवाजीमहाराजानी जिजी, वेल्लोर इत्यादी किल्‍लें आणि 
आदिलशाहीचा काही प्रदेश जिंकून घेतला 

कर्नाटक मोहिमेनतर अवध्या दोन॑च वर्षानी ३ एप्रिल, १६८० रोजी भहाराजाचें 
रायगड़ाबर निधन झाले. 


८६ 





शिवाजीमहाराजाची समाथी ; रायगढ़ 


स्वाध्याय 


१. 


३ डे 


कंसात दिलेल्या शब्दातील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा . 

(अ) में, १६६० मध्ये --«-- पुण्यातील लालमहाल या वाड्यात तह ठोकला, 
(अफजलखानाने, सिद्‌दी जौहराने, शायिस्तेखानाने) 

(आ) ६ जून, १६७४ रोजी ---- येथे शिवाजीमहाराजाचा शज्याभिषेक झाला. 
(राजगड़, रायगड, प्रतापगढ) 

(ह) राज्याभिषेक प्रसगी सोन्याचा ------ व ताब्याची शिवराई ही नाणी पाडण्यात आली, 
(रुपया, होन, टका) 

पुढील प्रश्वांची चार ते पाच वाक्यांत उत्तरे दया, 

(अं) शिवाजीमहारजानी सुस्तेवर सवारी का केली ? | 

(आ) शिवाजीमहाग़जानी जयसिगाशी तह करण्याचा निर्णय का भेतला ? या तहाचे नाव 
सांगा. 

() महाणजांनी बादशाहाच्या भेटीस आप्यास जावे अस्ला प्रस्ताव जयसिंगाने का 
माडला ? 

(ई) शिवाजीमहाराजांनी शज्याभिषेक कझन धेण्याचे का ठवले? 


पुढील घटना कालानुक्रमाने लिहा : 

(आओ) शिवाजीमहाराजांची सुरतेवर सवारी, ह. से. १६६४, 
(आ) शिवाजीमहाणजानी पुरदर्चा तह केला . 

(व) शिवाजीमहागर्जाचा राज्याभिषेक 

(६) शिवाजीमहागज आज्यास बादशाहाच्या भेटीस गेले. 


८ 


१८, शिवाजीमहाराजांची राज्यव्यवस्था 


शिवाजीमह्वारजानी निर्माण केलेल्या स्वराज्यात महाराष्ट्राताल नाशिक, पुणे, 
सातारा, सागली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रलागिरी, रायगड व ठाणे या जिल्हदामधील 
काही भाग मोडत होता तसेच कर्नाटक राज्यातील बेलगाव, कारवार व धारवाड़ 
'जिल्हयातील काही भाग आणि तमिवमाडू राज्यातील जिजी आएि वेल्लोर हे 
भागही स्वराज्यात समाविष्ट होते, स्वराज्याचा कारभार सुरब्ीत चालावा, स्वराज्यात 
सुरक्षितता व स्थैर्य नादावे म्हणून महाराजानी कार्यक्षम प्रशासनव्यवस्था उभी केली. 

प्रशासकीय विभाग : खेडे हा शिवाजीमहाराजांच्या प्रशासनाण सर्वात लहान 
घटक होता अनेक खेड्याचा मिलन एक 'महाल' किवा 'तर्फ' होत असे, काही 
महालाचा मिल्दून एक 'सुभा' आणि काही सुभ्याचा मिल्कून एक 'सरसुभा' होत 
असे. 

खेड्शच्या कारभाराची जबाबदारी पाटील व कुलकर्णी या अधिकाय्यांकडे असे 
गावाचे रक्षण करणे, महसूल गोल्श करणे, गावातील लागवडीखालील जमिनीदे 
क्षेत्र बाढवणे इत्यादी कामे पाटलास पार पाडाबी लागत, गावाच्ष्या महमुलासंबंधीची 
कागदपत्रे व हिशोब लिहिण्याचे व ते जतन करण्याचे काम कुलकर्णी या 
अधिकान्याकडे असे 

महाल या विभागाच्या कारभाराची जबाबदारी हवालदार या प्रमुख अधिकान्याकड़े 
असे. सुभ्याच्या प्रशासनाची जब्ाबदारी सुभेदाराकड़े असे. सुभ्याचा महसूल गोक्ा 
करून तो सरकारी तिजोरीत भरणे, सुभ्यात शांतता व सुब्यवस्था ठेवणे इत्यादी 
कामे सुभेदाराकड़े असत. सरसुभ्याची जबाबदारी सरसुभेदार या अधिकान्याकडे 
असे. 
केंद्रीय प्रशासन 

अष्टप्रधान पंडछ ; राज्यकारभारात गंदत करण्यासाठी छत्रपतीनी आठ प्रधानाचे 
एक मंड्् नेमले होते, त्यास 'अष्टप्रधान मडछ्ठ' असे म्हणत. राज्यकारभाराची 
आठ खात्यात विभागणी केलेली होती राज्यकारभारावर सर्वसाधारण नियत्रण ठेवणे 
हे काम 'मुख्य प्रधान' ऊर्फ 'पेशवा' याच्याकडे होते राज्याचा जमाखर्च ठेवण्याची 
जबाबदारी अप्ात्यावर सोपदलेली होती. शासकीय पत्रव्यवहार पाहणे हे काम 


८८ 






न लत अकनन- नयूदुगम #. डर त न न बलमनन 2 नणथ का नर कान चना | कल. अकलना आ समान न, 
् ष् हम कु हश 
जे 


च्क छत 9५ ई श् ्छ. 
हे 






-्ड- 
हे +. _- _>.> सदर 


कप * ६२ या खुड, # जुट ह॥ 

अधि क पलर अं ना 
7 श्बुकायती >मक  फर ा 7 
3७ :लेपट व दनट, ०7 फट 


न्ट्फ 













डे 
डर 
वीर 


यह 


(छत्रपती शिवाजीमहाराज वस्तुसंग्रहालव (प्रिन्‍्स ऑफ वेल्स म्युझियम) , मुंबई यांच्या सौजन्याने) 


छत्रपती शिवाजीमहाराज 


अमन मम जा ना 


9 





सतरावे शतक 
(छत्रपती शिव्यजीमहाराज वस्तुमंग्रहालय (प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम ), मुबई वाच्या सौज 


(3 
रा हि है 
न रॉ. 
्ः ही ली थे जे 
3.०] 4 
[08४११ है 
गम 
$, ४ 
६८ 
अर 


च्छ्रिशैली , 





हि 


राजपूत 


'सचिवा'चे होते, गुप्तहेराकडून आलेल्या बातम्याची छाननो करणे हे काम "मत्री' 
पाहत असे. न्‍्यायदानाचे काम न्यायाधीशाकडे होते. परराज्यसबध खाते 'सुमत' 
याच्या अखत्यारीत होते. सैन्याची व्यवस्था आणि राज्यरक्षण ही कामे सेनापतीची 
होती. 'पडितराव' हा धार्मिक व्यवहार खात्याचा प्रमुख होता, अष्टप्रधान मडब्डातील 
प्रधानाची नेमणूक स्वतः छत्रपती करत, 

वरील महत्वाच्या खात्याशिवाय अन्यही काही लहान खाती होती त्याना 
'कारखाने' असे म्हणत. असे एकूण अठरा कारखाने होते. त्याच्या कारभाराची 
जबाबदारीही अष्टप्रधानांकड़े होती, छत्रपतीचा खाजगी व गोपनीय पत्रव्यवहार 
सांभावण्यासाठी चिटणीस हा अधिकारी असे. 

न्यायव्यवस्था ; अष्टप्रधान मडब्ठाठील न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाख्ाली महाराजानी 
स्वतत्र न्यायखाते निर्माण केले. याशिवाय गोतस भा, ब्रम्हसभा, जातिसभा यासारख्या 
न्यायनिवाडा करणान्या परपरशागत सस्था अस्तित्वात होत्या काही प्रसंगी छत्रपती 
स्वत:च न्यायनिवाडा करत, 

जमीनमहसूलव्यवस्था : मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान असल्यामुल्े 
जमीनमहसूल हे स्वराज्याज्या उत्पनाचे महत्वाचें साधन होते. 

शिवाजीमहाराजानी अण्णाजी दत्तो याच्या साहाय्याने महसूलब्यवस्था लाबली 
त्यानुसार महसूल आकारण्यासाठी लागवडीयोग्य जमिनीची मोजणी करण्यात येई 
जमिनीची प्रतवारी ठरवली जाई. महसूल आकारताना जमिनीचा पोत, पिकाचा प्रकार, 
जलसिचनाच्या सोई या गोष्टी विचारात घेतल्या जात. जमिनीच्या एकूण उत्पनाचा 
सुमारे चाव्यीस टक्‍के भाग महसूल म्हणून घेतला जाई. धान्याच्या किंवा रोख 
पैशाच्या रूपाने महसूल गोव्आा केला जाई महसूल गोव्छा करताना 'रयतेचा वाटा 
रयतेस पावे आणि राजभाग आपणास येई ते करणे' अशी महाराजाची आज्ञा 
होती. 

जमीनमहसुलाबरोबरच सरकारला व्यवसायकर, जकाती, आयात-निर्यातकर, 
मिठावरील कर इत्यादी अन्य करांपासून उत्पन मित्ठत असे. 

लष्करी व्यवस्था : पायदव्ठ व घोडदक है शिवाजीमहाराजाच्या सष्कराचे प्रमुख 
विभाग होते 

दहा सैनिकाचे एक पथक हा पायदव्झतील सर्वात लहार घटक होता त्यावर 


८५ 


“नाईक' हा अधिकारी असे पाच नाइकांवर एक 'हवालदार' असे. दोन हवालदारांवर 
एक 'जुपलेदार' व दहा जुमलेदारांवर “'हजारी' अशी अधिकाय्याची नेमणूक केलेली 
असे. 'सरनोबत' हा पायदब्ठातील सर्वोच्च अधिकारी होता. 
घोडदव्शत बारगीर आणि शिलेदार असे दोन प्रकारचे सैनिक होते, शिलेदार 
स्वत'चे घोड़े व स्वत.ची शस्त्रास्त्र आणत. बारगिराना सरकारकडून घोड़े आणि 
शस्त्रास्त्रे पुरवली जात. महाराजाच्या घोडदव्ठात प्रामुख्याने बारगिरांचा भरणा होता 
या सरकारी मालकीच्या घोड़दब्शला 'पागा' असे म्हणतः, घोडदव्टातही 
पायदव्ठासारख्याच अधिकाय्ांच्या श्रेणी असत नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, 
हबीरराव मोहिते हे शिवाजीमहाराजाच्या घोड़दव्शाचे सरनोबत होते 
आरमार : आरमार है शिवाजीमहाराजाच्या लष्करी व्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य 
होते 'ज्याच्याजवछ आरमार त्याचा समुद्र' हे आरमाराचे महत्व शिवाजीमहाराजानी 
ओकव्खले होते. त्या वेव्ठी भारताच्या पश्चिम किनाय्यावर पोर्तुगीज व सिद्दी 
यांचे वर्चस्व होते. त्याच्यापासून स्वराज्याच्या किनारपट्टीचे रक्षण करण्यासाठी 
महाराजांनी आरमार उभे केले महाराजाच्या आरमारात गुराब, गलबत, पाल, शिबाड, 
जी 





तराडे, तारू, तिरकाटी, मचवा इत्यादी विविध प्रकारची जहाजे होती यातील गुराब, 
गलबत व पाल ही लढाऊ जहाजे होती. गलबत हे सर्वात भोठे जहाज होते 
कल्याण, पनवेल, मालवण इत्यादी ठिकाणी जहाजे बांधली जात. महाराजाच्या 
आरमारात विविध प्रकारची सुमारे चारशे जहाजे होती, आरमाराच्या मुख्य 
अधिकाय्यास्त 'दर्यासारग' असे म्हणत मायनाक भंडारी व दौलतखान हे महागाजाचे 
प्रमुख आरमारी अधिकारी होते. 


२९० 





सिधुदुर्ग 

किल्‍्ले स्वराज्याच्या सरक्षणाच्या दृष्टीने किल्ल्याना अनन्यसाधारण महत्त्व 
होते किल्ल्यांच्या बब्भवर थोड्या फौजेनिशी आक्रमकाशी दीर्घ काठ लढत देता 
येत असे त््यांचप्रभाणे आसपासच्या प्रदेशाचे रक्षणही करता येत असे. भह्ाराजानी 
किल्ल्‍्याना विशेष महत्त्व दिले. प्रतापगढ, राजगड़, पावनगड यांसारखे डोगरी किल्ले 
त्यानी बाधले त्याचबरोबर कोकण किनारपट्टीच्या रक्षणासाठी सिधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, 
विजयदुर्ग यासारखे सागरी किल्ले बाधून महाराजानी आरमाराची केद्रे उभी केली 

कार्यक्षम हेरयंत्रणा . स्वराज्यातील व परराज्यातील धडामोडीची माहिती गोला 
करण्यासाठी महाराजानी हेराची नेमणूक केली होती. बहिरजी नाईक हा 
शिवाजीमहाराजाचा प्रमुख हेर होता 

शिवाजीमहाराजानी कार्यक्षम प्रशासनव्यवस्था निर्माण केली, है प्रशासन 
लोकाभिमुख आहे, लोकांच्या कल्याणासाठी आहे, याची महाराजाच्या अधिकास्यांना 
पूर्ण जाणीव होती महाराजाचे प्रशासन कसे लोकाभिमुख होते, हे आपण पुढील 
पाठात पाहणार आहोत 


स्वाध्याय 


१, प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दगा , 
(अ) कुलकर्णी या अधिकाय्ाचे काम कोणते होते ? 
(आ) महाल किवा तर्फ म्हणजे काय ? 
(३) स्वराज्यात सरकारी उत्पन्नाच्या विविध बाबी कोणत्या होत्या? 


९१ 


(ई) दर्यासारग कोणास महणत ? 
(5) बहिर्जी नाईक याच्याकडे कोणते काम सोपवण्यात आले होते ? 


कसात दिलेल्या शब्दातील योग्य शब्द निबड्ून पुढील विधाने पूर्ण कगः 


(अं) परराज्यसबध खाते -------“* याच्या अखत्यारीत होते 
(पिशवा, सेनापती, सुमत) 

(आ) दहां सैनिकाच्या पथकाच्या अधिकाय्यास ---------- असे म्हणत 
(हवालदार, जमादार, नाईक) 

(ह) सरकारी मालकीच्या घोडदछाला -----------« असे महणत्र, 


(स्वाराची पलटण, पागा, तबेला) 
योग्य त्या जोड्या 'लावा : 


अगर 'ब'गट 
(अं) पंडितराव (१) राज्यकारभारवर सर्वसाधारण नियत्रण 
(आ) सचिव (२) धार्मिकव्यवहार खातेप्रमुख 
(इ) मुख्य प्रधान (३) ग़ज्याचा जमाखर्च 
(ई) अमात्य (४) शासकीय पन्नव्यवहार 


(५) महाराजाचा गोपनीय पत्रव्यवहार 


पुढील प्रश्नाची तीन ते चार वाक्यात उत्तर दया , 
(अआ) स्वराज्यातील 'जमीनमहसूलव्यवस्था' 

(आ) ख्रपतीचे आरमार 

(इ) स्वराज्यातील किले व त्याचे महत्त्व 


पुढील तक्‍ता पूर्ण करा , 


प्रशासकौय विभाग विभागाचा अधिकारी 
(आओ) भरसुभा १) निज 
(आओ) >पाणणए (२) सुभेदार 

(६) महाल (३): जनक सर 
(३): उत्तर (४) पादील 
उपक्रम , 


शिवाजीमहाराजाच्या आरमारातील लढाऊ जहाजाची चित्रे मिव्यवा 


१२ 


१९, आदर्श राज्यकर्ता 


शिवाजीमहाराजानी सामान्य लोकाच्या मद॒तीने लहानशा जहाभिरीतून स्वराज्य 
निर्माण केले एक आदर्श अशी प्रशासनव्यवस्था उभी करून त्यानी या स्वराज्याचे 
सुराज्य केले आपल्या कर्तृत्वाने त्यानी नूतन सृष्टीच निर्माण केली' 

शेती व्यवसायाला उत्तेजन : स्वराज्यातील बहुसख्य प्रजा शेतीवर अवलबून 
असल्यामुछे शिवाजीमहाराजानी शेत्॒क्थाच्या कल्याणाची विशेष कालजी घेतली 
त्यानी शेतीला उत्तेजन दिले. पडीक जमीन लागवड़ीखाली आणण्यासाठी लोकाना 
अनेक सवलती दिलल्‍्या, नवीन रयत राज्यात आल्यास तिला गुरेढोरे, बी-बियाणे 
व शेतीची अवबजारे घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्जे देण्याची व्यवस्था केली. कर्जाची 
रक्‍्कम सुलभ हप्त्याने वसूल केली जाई शत्रुसैन्याकडून रयतेच्या पिकांचे नुकसान 
झाल्यास तिला भरपाई दिली जाई. दुष्काछ्ी परिस्थितीत जमीनमहसुलात सूट दिली 
जाई ह ु 

रयतेचा राजा : 'प्रजेचे सुख तेच राजाचे सुख, प्रजेचे हित तेच राजाचे हित' 
या विचाराला अनुसरून महाराज वागत आपल्या अधिकाय्यानी प्रजेचे शोषण 
करू नये यासाठी महाराज दक्ष अस़त 'धान्य वा इतर वस्तू योग्य भावाने विकत 
ध्या, त्यासाठी कोणावरही जुलूम-जबरदस्ती करू नका, शेतकय्याच्या भाजीज््या 
देठाचीही अपेक्षा करू नका' अशी महाराजांची आपल्या अधिकान्यांना सक्‍त ताकीद 

शजुसैन्याकडून आपल्या प्रजेला उपद्रव होऊ नये, महणून महाराज फार काव्ण्जी 
घेत असत. शत्रूत्या हल्ल्याची शक्यता असेल, तर प्रजेला सुरक्षित स्थब्दी 
पोहोचवण्याची जबाबदारी देशमुख, पाटील इत्यादी स्थानिक अधिकायावर असे, 
६ से. १६६२ मध्ये शायिस्तेखानाध्या स्वारीच्या वेली, लोकांना सुरक्षित स्थव्ठी 
पोहोचवण्यात हयगय करू नये, असा कड़क आदेश महाराजानी रोहिडखोन्याच्या 
देशमुखाला दिला होता 

व्यापाराला उत्लेजन : स्वराज्याची संपनता वाढ़वण्यासाठी शिवाजीमहाराजानी 
व्यापाराला उत्तेजन दिले स्वराज्यात व्यापारी पेठा वसवल्या, व्यापयाना अनेक 
सवलती दिल्या देशांतर्गत व्यापाराबरोबरच परदेशी व्यापार वाढ्वण्याचाही 


९३ 


शिवाजीमहाराजानी प्रयल केला, परकीय व्यापायाशी सबंध ठेवताना वा त्याना 
सबलती देताना महाराज अत्यत सावध होते, महाराजानी परकीय व्यापान्यांच्या 
हालचालीवर बारीक नजर ठेवून त्याना वेव्दीच जरब बसबली रामचद्रपत अमात्य 
यांवी शिवाजीमहाराजाचे व्यापारविषयक धोरण आपल्या 'आज्ञापत्र' या ग्रंथात स्पष्ट 
केले आहे. 

स्व॒राज्यातील उद्योगधदे वाढावेत यास्नाठीही शिवाजीमहाराजानी प्रयल केले 
शेती, व्यापार आणि उद्धोगधदे यांना उत्तेजन देऊन भहाराजांनी स्वराज्याचा आर्थिक 
पाया बल्लकट केला 

धार्मिक सहिष्णुता : रहाराजांचे धार्मिक धोरण उदार होते, जात, धर्म, पंथ 
याचा विचार न करता स्वराज्यात त्यानी सर्वाना समान वागणूक दिली मंदिरे 
तसेच मशिदी व दर्गे यांनाही त्यानी देणग्या दिल्या ख़िस्ती लोकांच्या 
प्रार्थनामदिराचीही त्यानी जपणूक केली, शिवाजीमहाराजाच्या धार्मिक उदारतेबद्दल 
तत्कालीन इतिहासकार काफीखान लिहितो, 'शिवाजीने आपल्या सैनिकासाठी असा 
सक्‍त नियम केला होता, की मोहिमेवर असताना त्यांगी मशिदीला धक्का लावू 
नये, कुरआनची एखादी प्रत हाती पडल्यास तिला पूज्यभाव दाखबून ती मुसलमान 
व्यक्तीच्या स्वाधीन करावी* 
' आपले अधिकारी, सेवक याची निवड करताना महाराजानी जात-धर्म-पथ यांचा 
विचार केला नाही त्यांनी गुणाना व कर्तृत्लाला महत्त्व दिले 

महाराजांची शिस्त * स्वराज्यात अधिकाय्याच्या वागणुकीचे व शिस्तीचे नियम 
कडक होते शिस्त मोडणाय्यांनां शासन केले जाई अधिकायांनी भ्रष्सचार करू 
नये, प्रजेवर अन्याय करू नये, म्हणून त्यांच्यावर कडक नजर ठेवली जाई कामात् 
कुचराई करणान्या अधिकायाना शासन केले जाई काही वेव्या आपल्या पदावरून 
त्याना कादूनही ठाकले जाई, एका सुभेदाराने आपल्या कामात हयगय कैली तेव्हा 
त्याला जाब विचारून ऐशा चाकरांंस ठाकेठीक केले पाहिजेत' असे महाराजानी 
महटले आहे. 

अधिकायानी एकाच भागात राहून आपले स्वार्थी हितसंबध वाढ़वू नयेत व 
शिरजोर बनू नये, म्हणून त्याव्या बदल्या केल्या जात, स्वराज्याच्या प्रशासनात 
बशपरंपरेने अधिकारपदे शक्यतो दिली जात नसत अधिकाय्ांना सेवेबददल बतने 


९ 


किवा जहागिरी देण्याऐवजी त्याना सरकारी तिजोरीतून रोख पगार दिला जाई. 

राज्यव्यवहारकोश : स्वराज्याचा कारभार मराठी भाषेत व्हावां, असा 
शिवाजीमहाराजाचा कटाक्ष होता. त्यासाठी त्यांनी 'राज्यव्यवहारकोश' हा ग्रथ तयार 
करवून घेतला. 

महान सेनानी : शिवाजीमहाराज हे एक महान सेनानी होते. शौर्य, धैर्य व 
साहस यांबाबतीत ते अजोड होते. कोणत्याही सकटान्रा सामना करण्याचे सामर्थ्य 
व आत्मविश्वास भहाराजाच्या ठिकाणी होता. त्यानी गनिमी काव्याच्या 
युद्धपद्धतीचा अवलब करून आपल्या शत्रंना नामोहरम केले, शिवाजीमहाराजानी 
कार्यक्षण लष्कराची उभारणी केली. आपल्या लष्करात समाजाच्या सर्व धरातील 
लोकाचा भरणा त्यानी केला हैं लष्कर स्वराज्यप्रेमाने भारलेले होते, 

महाराजाच्या लष्कराची शिस्त कडक होती सैनिकानी रयतेला त्रास देऊ नये, 
कोणाला गुलाम करू नये, कोणत्याही धर्मस्थव्ठास हानी पोचव्‌ नये अशी महाराजाची 
सकक्‍त ताकीद होती 

स्वराज्यातील कृषिउत्पन आणि व्यापार वाढला पाहिजे; स्वराज्य आर्थिकदृष्ट्या 
सपन असले पाहिजे; जुलमी व भ्रष्ट अधिकाय्याना शासन झाले पाहिजे, स्त्रियांना 
मानाने जगता आले पाहिजे, स्वराज्यातील प्रजा सुखी असली पाहिजे, असे 
शिवाजीमहाराजाचे उदात्त ध्येय होते या उदात्त ध्येयासाठी महाराज अधिरत झटले, 
शिवाजीमहाराज हे एक थीोर राष्ट्रपुरुष होते 





508 जेश 
हि हे डे ; ह 
6 हर! हे $ 
बह न ् के 
ढ रो डी 
जः ५ ही 0 ॥प है 
ह हब र । 
५ ६४4 कर | 4; रॉ पा 
4५ ५ हि! (४ मद ं 2 हक 
मु 


रायगड़चा बालेकिल्ला व भनोरे 


९५ 


स्वाध्यात्र 


९. 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया : 

(अं) शिवाजीमहाराजानी शेतकर्याच्या कल्याणाची विशेष काछूजी का घेतली? 
(आ) शिवाजीमहाराजानी व्यापाग़ला उत्तेजन का दिले? 

(३) अधिकारी व सेवक यांची निवड करताना महाशज कोणत्या गोष्टीना महत्त्व देत ? 
(६) अधिकायाच्या बदल्या का केल्या जात? 


कसात दिलेल्या शब्दांतील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा . 

(अं) स्वगज्याचा कारभार मणठी भाषेत व्हावा महणुन महाराजानी «जलन त- हा ग्रथ 
तयार करून घेतला । 
(शासमकोश, ग़ज्यव्यवहारकोश, आज्ञापत्र) 

(आ) शिवाजीमहाराज हे एक धोर --------- होते 
(सत्ताधीश, राष्ट्रपुरुष, वतनदार) 


पुढील प्रश्नाची चार ते पाच वाक्यात उत्तरे द्या : 

(अ) शेतीला उत्तेजन देण्यासाठी शिवाजीमहाराजांनी कोणते उपाय योजले ? 
(आ) 'महाणजाचे धार्मिक धोरण उदार होते” हे विधान स्पष्ट कश 

(६) शिवाजीमहाराजाची लष्कराविषयीची कड़क शिस्त याविषयी माहिती दया 
(ई) कोणत्या उदात्त ध्येयासाठी महाएण अविर्त झटले ? 


९६ 


२०, मराठ्यांचा स्वातंत्र्यसंग्राम 


शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनतर मुघल बादशाह औरंगजेब दक्षिणेत चालून आला. 
मराठ्यांनी छत्रपती सभाजी व त्यानतर छत्रपती राजाराम आणि राणी ताशबाई 
याच्या नेतृत्वाखाली स्वराज्यरक्षणासाठी पंचवीस वर्ष मुघलाशी प्रखर लढा दिला. 
या लक्याला मरठ्याचा स्वातंत्रय्संग्राम असे म्हणतातः या संग्रामात अनेक 
अडचणीवर मात करून मराठे विजयी झाले स्वातत््यसंग्राम हे मराठ्याच्या 
इतिहासातील एक रोमहर्षक व तेजस्वी पर्व होते, त्याचा अभ्यास आपण या पाठात 
करणार आहोत 

छन्नपती संभाजी : शिवाजीमहाराजाच्या मृत्यूनंतर त्याचा थोरला मुलगा सभाजी 
हा छत्रपती झाला या वेब्ठी मराठ्याचा मुघलाशी सधर्ष चालू होता. स्वराज्याची 





सूत्रे आपल्या हाती घेतल्यानतर थोड्याच दिवसांत संभाजीने आपली फौज पाठवून 
बह्ाणपूर व जालना ही मुघलांची शहरे लुटली. 
औरंगजेब बादशाहाची दक्षिणेवर सवारी : औरंगजेबाचा मुलगा शाहजादा 


९७ 


अकबर गाने आपल्या पित्याविरुदूध बड़ केले हे बंड बादशाहाने मोड्दून काढले. 
अकबर पराभूत होऊन दक्षिणेत सभाजीच्या आश्रयाला आला. अकबराचे पारिपत्य 
करण्यास्ताठी व दक्षिणेत मुघल साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी बादशाह स्वत, 
इ से, १६८२ मध्ये दक्षिणेत आला, त्याच्याबरोबर अफाट सैन्य व प्रभावी तोफखाना 
होता बादशाहाने जजिय्याच्या सिददीला मराठ्यांच्या विरुद्ध चिथावणी दिली, 
पोर्तुगिजाना आपल्यां बाजूला वब्वून घेतले यामुल्ठे सभाजीवर एकाच वेत्ही या 
सर्व शत्रूना तोड़ देण्याचा प्रसा आला तरीही चार-पाच वर्षे त्याने मुधलांना दाद 
दिली, नाही, 

सिंददी व पोर्तुगीज यांच्या विरुद्ध मोहीम : जंजिन्याचा सिंददी मराठी मुलखाला 
उपद्रव देत असे. सभाजीने त्याध्या विरुद्ध मोहीम उघडली, मराठ्यानी सिद्दीच्या 
तब्यातील दंडाराजपुरी या किल्ल्याला वेढा घातला व जंजियावरही तोफाचा 
भडिमार केला, या वेढी भुधलांचे सैन्य स्वराज्यावर चालून आते. त्यापुले 
जजिय्याची मोहीम अर्धवट सोडूम सभाजीला माघारी फिरावे लागले. 

गोव्याच्या पोर्तुगिजानी सभाजीविरुदूध बादशाहाशी हातमिववणी केली होती 
त्यामुछ्ठे संभाजीने पोर्तुगिजाना धडा शिकवण्याचे ठरवले, त्याने पोर्तुगिजाच्या चौल 
या बंदरावर हल्ला केला, प्रत्युत्तर म्हणून पोर्तुगिजांनी गोव्याच्या सीमेवरील 
मराठ्याच्या फोडा या किल्ल्यास वेढ़ा घातला मराठ्यांनी हः वेढा मोडून काढला 
व खुदद गोव्यावरच चढ़ाई केली. पोर्तुगीज मोठ्या सकटात सापड़ले. याच वेब्ही 
मुघलानी दक्षिण कोकणवर आक्रमण केल्थाची बातमी सभाजीला मिल्ठाली त्यामुल्ल 
हाताशी आलेला गोव्याचा विजय सोडूम त्याला मुघलांचा प्रतिकार करण्यासाटी 
परतावे लागले, 

आदिलशाही व कुतुबशाहीचा शेवट : दक्षिणेत आल्यानतर औरगजेब बादशाहाने 
मराठ्यांना पराभूत करण्यासाठी चार-पाच वर्ष कसून प्रयल केले परतु त्याला 
यश आले नाही भशठ्याचा पाडाव सहजासहजी होणार नाही, हे लक्षात घेऊन 
बादशाहाने काही काक मराठ्याविरुद्धची मोहीश स्थगित केली त्याने आपला 
भोर्चा आदिलशाही व कुतुबशाही या राज्यांकड़े बव्वला, बादशाहाने ही राज्ये 
अनुक्रमे $ स १६८६ व ६ स. १६८७ मध्ये जिकून घेतली. ही राज्ये जिंकून 
घेतल्यानतर बादशाह आपला भोर्चा पुन्हा स्वशाज्याकड़े वत्वील याचे भान 


९८ 


सभाजीनें ठेवले नाही. तो गाफील राहिला, 

मराठ्यांवर पुन्हा हल्ला : विजापूर व गोवल्ठकोडा या दोन्‍्ही राज्यांची संपत्ती 
व लष्कर मुघलाच्या हाती आल्यामुल्ठे बादशाहाची स्थिती मजबूत झाली यानंतर 
मराठ्यांचा पाडाव करण्यावर बादशाहाने आपली सर्व शक्ती केंद्रित केली, मराठी 
प्रदेशावर चोहोबाजूनी हल्ले चढवले. मुघल सैन्याने मगठी प्रदेशात धुमाकूछ घालून 
तो उद्ध्वस्त कगयला सुरुवात केली. मुघल सेनेचा प्रतिकार करताना डिसेबर 
१६८७ मध्ये मराठ्याचा सेनापती हबीरराव मोहिते मारला गेला त्यामुल्ठे संभाजीची 
लष्करी बाजू कम॑कुब॒त झाली 

संभाजीचा मृत्यू : औरगजेबाने मुकरबखान याची नेमणूक कोल्हापूर प्रातावर 
केली होती संभाजी कोकणातील संगमेश्वर येथे असल्याची बातमी मुकर्रबखानास 
कल्लली, तेव्हा छापा घालून त्याने सभाजीस पकडले बादशाहाच्ष्या हुकमाने ११ 
मार्च, १६८९ रोजी अत्यंत अमानुषपणे संभाजीला ठार करण्यात आले. स्वाभिमान 
न सोडता अत्यत धीरोदात्तपणे मराठ्यांचा हा छत्रपती मृत्यूला सामोरा गेला, 

सभाजी शूर व पराक्रमी होता अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्याने नऊ वर 
सामर्थ्यशाली मुघल सत्तेशी झुंज देकऊन बीरमरण पत्करले 

छत्रपती राजाराम : संभाजीच्या मृत्यूनतर मराठी राज्य जिकून घेण्याचे आपले 

| स्वण साकार होणार असे औरगजेबाला बादू 

लागले, परंतु आपल्या छत्रपतीची बादशाहाने 
ज्या अमानुषपणे हत्या केली, त्यामुछे मराठे 
अधिक जिद्दीने पेटून उठले त्यानी संभाजीचा 
| |” धाकटा भाऊ राजाराम यास छत्रपती केले 

.. स्वराज्यरक्षणासाठी मुघलाशी निकंराचा लढा 
देण्यासाठी ते सज्ज झाले 

बादशाहाने रायगडाला वेढा घालण्यासाठी 
झुल्फिकारखान यास पाठवले या वेव्ठी 
राजाराम व राणी ताराबाई, सभाजीची पली 
येसूबाई व पुत्र शाहू हे रायगड़ावरच होते, 
छत्रपती राजाशम राजघराण्यातील सर्वानी एकाच ठिकाणी 





५९९ 


राहणे धोक्याचे होते. तेव्हा छत्रपतीनी रायगडाच्या वेढ्यातून बाहेर पडावे व 
आवश्यकता भासल्यास दूरबर जिजीला जाबे, त्याचप्रमाणे राणी येसूबाईच्या 
नेतृत्वाखाली ग़यगड़ लढ़वावा असे धोरण ठरबण्यात आले, 

राजारामाचे जिंजीला प्रयाण ५ एप्रिल, १६८९ रोजी राजाराम आपल्या काही 
सहकात्यासह रायगडाच्या वेढ्यातूमन निसटला, त्यांनी दक्षिणेत जिजीला जाण्याचा 
निर्णय घेतला, जिजीचा किल्ला अभेदद्य होता दूरबरचा हा किल्ला जिकून घेणे 
मुघलाना सोपे नब्हते, प्रल्हाद निराजी, खडो बल्लात्5, रुपाजी भोसले इत्यादी विश्वासू 
लोकाना बरोबर घेऊन राजारामाने जिंजीचा मार्ग धरला, अनेक सकटांना तोड़ 
देत तो जिंजीला पोहोचला यापुढे जिजी है मराठ्याच्या राज्यकारभाराचे एक केद्र 
झाले त्यामुकछे स्वातत्यलढा जिजीपर्यतच्या विस्तृत प्रदेशात पसरला 

मरात्यांच्या हालचाली » रायगड किल्‍्ला जिकण्यास कठीण असला, तरी मुघल 
सामर्थ्यापुढ़े तो दीर्घ काठ लढवणे अशक्य होते. मुघलानी नोव्हेबग, १६८९ भध्ये 
रायगड़ ताब्यात घेतला आणि राणी येसूबाई व शाहू याना कैद केले. राजारामाने 
जिजीला जाताना स्वराज्याच्या रक्षणाची कामगिरी रामचंद्रपंत अमात्य, शकराजी 
नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े व धनाजी जाधव याच्यावर सोपवली होती 
तेव्हापासून विशाक॒गड हे स्वराज्यातील हालचालीचे केद्र झाले. 

मरासयांच्या दृष्टीने परिस्थिती आणीबाणीची होती. बादशाहाने अनेक मराठी 
सरदारोना वतने व जहागिरी देकन आपल्या बाजूला बब्ठवून घेतले होते बादशाहाला 
शह देण्यासाठी ग़जारामानेही ते तंत्र वापरले व मराठी सरदाराना जहागिरी देणे 
सुरू केले मराठी सरदारानी मुघल प्रदेश जिकल्यास त्या प्रदेशाची जहागीर त्या 
सरदारांस दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. छत्रपतीच्या या 
आश्वासनापुछे अनेक पराक्रमी सरदार पुढे आले त्यांनी मुघल प्रदेशावर धडाक्याने 
आक्रमणाला सुरुवात केली मुधघल सेनानीना पराभूत केले. था पराक्रमात सताजी व 
धनाजी आघाडीवर होते त्याचे अनपेक्षित हंल्‍ले व गनिमी कावा यापुढे मुधल हतबल 
झाले. मशाठे कोणत्या भागावर हल्ले करतील है सागता येईना मुघल साम्राज्याची 
प्रचड सांधनसाप्त्री व अवज्ड तोफखागा याचा या युद्धात उपयोग होईना, 

मराठ्यानी बादशाहाला सब्ठो को पंव्मे करून सोडले, एकंदा तर संताणी घोरपड़ें 
व विठोजी चव्हाण यानी बादशाहाच्या छावणीवर अचानक हल्ला करून त्याच्या 


१ ०0 


तबूबवरील सोन्याचा कछस कापून नेला 

जिंजीला वेढा ; रायगड ताब्यात घेतल्यावर बादशाहाने शुल्फिकारखानाला 
दक्षिणेस जिंजीच्या स्वारीवर पाठवले, त्याने ऑगस्ट, १६९० मध्ये जिंजीला वेढा 
घातला. मराठ्यांगी जिंजीचा किल्‍ला जवछ जवछ आठ वर्ष निकरने लब्वला, 
सताजी व धनाजी यानी बेढा घालणातन्या मुघल सेनेवर बाहेरून प्रखर हल्ले चढवले, 
तिची रसद तोडली. परंतु इ. स. १६९८ च्या सुरुवातीस झुल्फिकारखानाने किल्ला 
जिकून घेतला. त्याआधीच राजाशम वेढ्यातृून बाहेर पडला होता. 

राजाराम महाराष्ट्रात परत आल्यामुछे मराठ्यांचा जोर आणखीनच वाढला. त्यांनी 
मुघलाच्या ताब्यातील खानदेश, वप्हाड, बागलाण या प्रदेशांवर हल्ले चढवले; 
परतु दुर्देवाने अल्पशा आजाराने राजारामाचे मार्च, १७०० मध्ये सिहगडावर निधन 
झाले 

महाराणी ताराबाई : राजारामाच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांविरुद्धवा संधर्ष थाबेल 
असे बादशाहाला वाटले, परतु राजारामाची कर्तबगार पली ताराबाई हिने आपला 
अल्पवयीन मुलगा दुसरा शिवाजी यास गांदीवर बसबले आणि स्वातंत््यलढा नेटाने 
पुढ़े चालवबला खडेराव दाभाड़े याने मुघलाना पशांभूत करून गुजरातेत 
अहमदाबादपर्यत धडक मारली नेमाजी शिदे 
याने नर्मदा ओलांडून माव्ठव्यात सिरोंजपर्यत 
पुसंडी मारून मुघलाना जेरीस आणले 
मराठ्यांच्या या आक्रमक चढायांपुल्ठे 
औरंगजेब बादशाह हताश झाला सतत 
पचवीस वर्षे मुघल-पराठे सघर्ष चालू होता, 
परतु मराठ्याचा पाडाव करणे मुघलाना जमले 
नाही, अशा परिस्थितीत औरणजेब 
बादशाहाचा फेबुवारी, १७०७ मभध्ये 
अहमदनगर येथे मृत्यू झाला त्याच्या 
मृत्यूबरोबरच मराठ्याचा .स्वातत्र्यसग्राम 
समाप्त झाला, 

मराठ्याचा हा स्वातत्यसंग्राम भारताच्या इतिहासातील एक महत्ताचे पर्व होय, 





१०१ 


मुघल सत्ताधीशाची साम्राज्याकाक्षा आणि मराठी जनतेची स्वाहंत्रयाकाक्षा याच्यातील 
हा लढा होता त्यात मराठ्याचा विजय झाला. 


स्वाध्याय 


९ 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया : 

(अं) महाग़जाच्या मृत्यूनतर मराउ्यानी कोणाकोणाच्या नेतृत्वाखाली औरगजेबाशी प्रखर 
लढा दिला ? 

(आ) शाहजादा अकबर छऋत्रपती सभाजीकंडे आश्रयासाठी का आला? 

() औरशजैब इ स १६८२ मंध्ये दक्षिणेत का आला? 

(ई) छत्रपती सभाजीला जजिय्याची मोहीम अर्धवट का सोडावी लागली? 


कप्तात दिलेल्था शब्दातील योग्य शब्द निवद्ूत पुढील विधाने पूर्ण कश ; 


(अं) छत्रपती सभाजीने पोर्तुगिजाना धड़ा शिकवण्यासाठी त्याच्या -------- या बदरावर 
हल्ला केला 
(दाभोछ, हर्ण, चौल) 

(आ) मुघल सेनेचा प्रतिकार करतानां मराठ्याचा सेनापती --«-+« मारला गेला 
(बाजीप्रभू देशपाडे, हबीरराव मोहिते, यशवतराव होछकर) 

(६) मराण्याच्या स्वातत्यस्ग्रामात काही काछ ---+-- है मगठ्याच्या राज्यकारभागचे 
एक केंद्र झाले 


(तजावर, जिंजी, बंगढूर ) 


पुढील भप्रश्नांची तीन ते चार वाक्‍्यात उत्तरे क्या : 

(अं) छत्रपत्ती एजारामाने जिजीस जावे अक्ता निर्णय का घेण्यात आला? 

(आ) छत्रपती राजारामाच्या कोणत्या धोरणामुे कर्तबगार मराठी सरदार पुढे आले? 
उपक्रम * 


सताजी व धनाजी यानी मराव्यच्या स्वात्त्यस्तग्रामातं गाजवलेल्या पराक्रमाची हकिकत 
मिठ्वून ती लिहून काढा व तिचे वर्गाते सामूहिक वाचन करा 


१०२ 


२१, मराठी सत्तेचा विस्तार 


मरठ्याच्या स्वातंत्रययुद्धाच्या आरंभी मुघल सत्ता आक्रमक होती, तर मराठ्यांचे 
धोरण बचावाचे होते. स्वातत्र्ययुद्धाच्या अखेरीस मात्र परिस्थिती उलट झाली, 
मंरठ्यानी चढाईचे आणि मुघलानी बचावाचें धोरण स्वीकारले. अठराव्या शतकाच्या 
उत्तरार्धात मराठ्यानी मुघल सत्तेला नममबून जवलजवव्द भारतभर आपला 
सत्ताविस्तार केला त्याचा अभ्यास आता आपण करूया. 

औरगजेब बादशाहाच्या मृत्यून॑तर त्याच्या मुलामध्ये दिल्‍लीच्या बादशाहीबददल 
संघर्ष सुरू झाला, शाहजादा आइमशाह हा दक्षिणेत होता बादशाही तख्त हस्तगत 
करण्यासाठी तो त्वरेने दिल्‍्लीला निघाला राजपुत्र शाहू त्याच्या ताब्यात होता. 
शाहूला कैदेतून सोडल्यास तो व राणी ताराबाई याच्यात॒ छत्रपतीच्या गादीसाठी 
आपसांत कलह होईल व त्यामुके मराठ्याचे सामर्थ्य खच्ची होईल असे 
आझमशाहाला वाटले, म्हणून दिल्लीच्या वाटेवर असताना मे, १७०७ भध्ये त्याने 
माठ्व्यात शाहूची कैदेतून सुटका केली. 

शाहूचा राज्याभिषेक कैदेतून सुटका झाल्यावर शाहूने महाराष्ट्राकडे कूच 
केले. वाटेत त्यालां काही मराठी सरदार येऊन मिल्ठाले, मात्र राणी ताराबाई हिने 
शाहूचा छत्रपतिपदावरील हक्‍्क किन 
मान्य केला नाही तिने सेनापती पा कै 
धनाजी जाधव व परशुरामपत शशि 
प्रतिनिधी यांना शाहूविरुदूध हा ्छ। 
पाठवले भीमेच्या काठी खेड 
येधे झालेल्या लढाईत शाहूचा 
विजय झाला यानतर शाहूने 
आपला मोर्चा साताय्याकडे 





नल, / 9 का 
वत्वला व सातारा जिकून ८. | 5 ढक 
घेतले. जानेवारी, १७०८ मध्ये की 33 3 

शाहूने स्वतःस छत्रपती म्हणून ॥ 

राज्याभिषिक करवून घेतला, छत्रपती शाह 


१०३ 


शाहूला असलेला ताराबाईचा विरोध त्याच्या ग़ज्याभिषेकानतरही चालू राहिला 
उभयतांच्या सैन्यात चकमकी चालू असताना ताराबानी ३ स १७१० मध्ये 
पन्हाव्ठगडावर आपला अल्पवयीन मुलगा दुसरा शिवाजी याच्या नावाने 
छत्रपतिपदाची घोषणा केली. तेव्हापासून मराठेशाहीत सातारच्या रज्याखेरीज 
कोल्हापूरचे स्वतत्र राज्य अस्तित्वात आले, 

बालाजी विश्वनाथाचरा उदय : शाहूची मुघलाच्या कैदेतून मुक्तता झाल्यावर 
त्याची बाजू घेणाय्यामध्ये बाल्मजी विश्वगाथ भट हा प्रमुख होता बाल्लाजी हा 
पूछ्चा कोकणातील श्रीवर्धन या गावचा, तो कर्तृत्ववान व अनुभवी होता, शाहू 
शाच मराठी राज्याचा खरा वारस आहे, हें पटवून देकन अनेक मराठी सरदाराना 
त्याने शाहूकड़े बब्वले, 

कान्होंजी आंग्रे हा मसठी आरमारचा प्रमुख होता त्याने ताराबाईची बाजू घेऊन 
शाहच्या मुलखावर हल्ले कशयला सुरुवात केली शाहने बाव्यजीला पेशवा केले 
आणि कान्होजीविरुदूध पाठवले बात्णजीने युद्ध टाब्मून मुत्सददेगिरीने कान्होजीस 
शाहूकडे वब्ववले, 

चौथाई-सरदेशमुखीच्या सनदा . शाहूचे आसन महाराष्ट्रात बठकट केल्यानतर 
बाछाजीने आपले लक्ष उत्तरेकडील राजकारणाकड़े बछवले. औरगजेब बादशाहाच्या 
मृत्यूनतर दिल्‍ली दरबारात दुही व गोधक्क निर्माण झाला होता, तेथे सय्यद बंधू 
अब्दुल्ला: (हसन) व हुसेन अली यांचे वर्चस्व निर्माण झाले होते. त्यात्या मदतीने 
बाल्शजीने इ, स १७१९ मध्ये मुघल बादशाहाकडून चौथाई-सरदेशमुखी वसूल 
करण्याच्या सनदा मिव्ठवल्या, या सनदामुत्ठे मराठ्यांना दक्षिणेतील मुघल प्रदेशातून 
महसुली उत्पन्नाचा एक चतुर्थाश भाग (चौथाई) व एक दशांश भाग (सरदेशमुखी) 
गोव्आा करण्याचे हक्‍क मिव्ठाले, 

बाव्णजी विश्वनाधाच्या मृत्यूनतर मराठी राज्याची सूत्रे त्याचा कर्तबगार मुलगा 
पहिला बाजीराव याच्या हाती आली. एप्रिल, १७२० मध्ये छत्रपती शाहने त्यास 
पेशवेषद दिले, 

निजामाचा पालखेड येथे पराभव : चिनकिलिचखान ऊर्फ निजाम-उल्‌-मुल्क 
हा इ स. १७१३ मध्ये दक्षिणचा मुघल सुभेदार म्हणून आला बादशाहाने मराठ्यानरा 
दक्षिणेच्या मुघल सुभ्यांवून चौथाई-सरदेशमुखी वसूल करण्याचे अधिकार दिले 


१०४ 


होते. याला निजामाचा विरेध होता. त्याने कोल्हापूरच्या छत्रपती संभाजीला हाताशी 
धरून पुणे परगण्याचा काही भाग जिंकून घेतला. तेव्हा निजामाला शह देण्यासाटी 
बाजीरावाने त्याच्या प्रदेशावर आक्रमण केले, निजाम मांगे फिरून आपल्या 
मुलखाकड़े निधाला बाजीरावाने निजामाला औरगाबादजव्॒ पालखेड येथे गादून 
त्याचा पराभव केला. त्यानंतर झालेल्या तहात निजामाने मराठ्याचा 
चौथाई-सरदेशमुखी वसूल करण्याचा हक मान्य केला, तसेच यापुदे कोल्हापूरच्या 
सभाजीची बाजू न घेण्याचे कबूल केले, 

हू, स. १७१४ भध्ये कोल्हापूरच्या गादीवर आलेल्या छत्रपती संभाजीने शाहूला 





विरोध करण्याचे धोरण चालूच ठेवले तेव्हा शाहूने संभाजीविरुद्ध मोहीम काढून 
त्याला पराभूत केले. ह. स. १७३१ मध्ये उभयतात झालेल्या वारणेच्या तहाप्रमाणे 
वारणा नदी ही सातारा व कोल्हापूर या दोन मराठी राज्यातील सीमा ठरली 
व तेव्हापासून या दोन्‍्ही राज्यातील संघर्ष थांबला 

बाजीरावाचे धोरण * मुधल सत्ता कमकुवत झालेली असल्याने उत्तरेला 
सत्त्ताविस्तार करण्यास अधिक वाव आहे, है बाजीरावाने ओव्टखले होते. भुघल 
बादशाही अंकित झाली, की बाकीचे मुघल सुभेदार आपोआपच नामोहरम होतील, 
असा बाजीरावाचा विश्वास होता. शाहने त्याच्या धोरणाला पाठिबा दिला, 

मालवा व बुंदेलखंड : उत्तरेत मराठ्यांचा लष्करी प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने 
मालवा हा प्रदेश महत्त्वावा होता. तो प्रदेश मराठ्याच्या वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी 
बाजीरावाने आपला भाऊ चिमाजीअणा थाच्या नेवृत्वाखाली मल्हारराव होकर, 
राणोजी शिंदे व उदाजी पवार या मराठी सरदाराना माल्ठव्यात पाठवले, मराठी 
फौजानी तेथील मुघल सुभेदाराला पराभूत केले (६ स १७२८) 

शिवाजीमहाराजाच्या काव्ठात बुदेलखडात छत्रसाल राजाने आपले स्वतंत्र राज्य 
स्थापन केले होते, इ स १७२८ परध्ये अलाहाबादचा मुघल सुभेदार महपदखान 
बंगश याने बुदेलखडावर हल्ला करून छत्रसाल राजास कैद केले छत्रसालाने 
बाजीरावाला भदतीची विनती केली. बाजीराव मोठी फौज घेऊन बुदेलखडात गेला, 
त्याने बंगशाला पराभूत केले, छत्रसालाने बाजीरावाचा मोठा सन्‍्मान केला. त्याला 
आपल्या राज्याचा तिसरा हिस्सा जहागीर म्हणून बहाल केला 

अशा रीतीने मातवा व बुदेलखडात मराठ्यानी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले 

औरंगजेबाने ऱयगड किल्ला सिद्दीच्या ताब्यात दिला होता, रायगड मुक्त 
करण्यासाठी इ स. १७३३ मध्ये बाजीरावाने जजियाबिरुदध मोहीम काढली. 
मराठी फौजांनी रायगड पुन्हा जिंकूम घेतला व सिद्दीचा काही मुलूख मराठी 
राज्याला जोडला 

दिल्‍लीवर सवारी . मराठ्याच्या माल्व्यातील विजयामुले दिल्‍ली दरबारात 
खत्बत् उडाली. मराठ्याना माह्यवां प्रांतातून घालवून देण्यावे बादशाहाचे सर्व 
प्रयल व्यर्थ गेले, बाजीराचाने बादशाहाकड़े भाज्ठव्याच्या सुभेदारीची व खड़णीची 
मागणी केली बादशाहाने ही मागणी अमान्ये केली, म्हणून बाजीरावाने मार्च, १७३७ 


१०६ 


मध्ये दिल्‍्लीवर अचानक सवारी केली. दिललीत मोठी दहशत निर्माण झाली. 
बादशाहाने मराठ्याना तेरा लाख रुपये खंडणी दिली 

भोपाक्ची लढाई : बाजीगवाच्या स्वारीमुछे बादशाह अस्वस्थ झाला. त्याने 
निजामाला दिलल्‍्लीच्या रक्षणासाठी बोलावून घेतले, प्रचंड फौजेनिशी निजाम 
बाजीरावाविरुद्ध चालून गेला, बाजीराबाने ३ स॒ १७३८ मध्ये भोपाल येथे त्यावा 
संपूर्ण पराभव केला निज्ञामाने मराठ्यांना माल्व्याव्या सुभेदारीची सनद 
बादशाहाकडून मिल्वूनर देण्याचे मान्य केले 

पोर्तुगिजांचा पराभव * कोकण प्रात मराठी राज्यात असला हरी त्याच्या 
किनारपट्टीवरील वसई, ठाणे है भाग पोर्तुगिजांच्या ताब्यात होते, पोर्तुगीज 
सत्ताधीश प्रजेवर जुलूम करत बाजीरावाने आपला भाऊ चिम्राजीअणा यास 
पोर्तुगिजांचे पारिपत्य करण्यासाठी पाठवले चिमाजीने ठाणे व आसपासचा प्रदेश 
जिकून घेतला, त्यानतर ३ स १७३९ मध्ये त्याने वसईच्या किल्ल्याला वेढा 
घातला किल्ला अतिशय मजबूत होता पोर्तुगिजाजवछ प्रभावी तोफा होत्या 
तरीही चिमाजीने चिकाटीने वेढा चालबून पोर्तुगिजाना शरण येण्यास भाग पाडले 
वसईचा किला व पोर्तुगिजाचा बराच मुलूख मरात्याच्या ताब्यात आला 





वर्ताचा किल्ला 


बाजीराबाचा पृत्यू : इ स १७३९ मध्ये इराणचा बादशाह नादिरशाह याने 
भारतावर सवारी केली दिल्लीतून प्रचड सपत्ती लुटून तो परत निघाला, 
नादिरशाहाच्या आक्रमणाची बातमी मिल्लताच शाहच्यां आशेने मुघल बादशाहीज्या 


१०७ 


रक्षणासाठी बाजीराव मोठी फौज घेऊम उत्तरेला निधाला, तो बर्हाणपुरला पोहोचला 
तोपर्यत नादिरशाह मायदेशी परत गेला होता, एप्रिल, १७४० मध्ये भर्मदाकादी 
रावेरखेडी येेथे बाजीरावाचा पृत्यू झाला 


बाजीराव हा एक उत्तम सेनानी होता आपल्या पराक्रमाने बाजीरावाने उत्तर 


भारतात मराठ्याचे वर्चस्व प्रस्थापित केले, त्याने मराठी सत्तेला अखिल भारतीय 
पातछ्ीवरील एक प्रबक्ठ सत्ता म्हणून स्थान मिव्खवून दिले, 


स्वाध्याय 


९. 


प्रत्येकी एका वाक्यात उत्त्तरे द्या * 

(») संरदेशमुखी हकक म्हणजे काय ? 

(आ) पहिल्या बाजीराबाने दिललीवर सवारी का केली ? 

(है) चिमाजीअणाने पोर्तुगिजाचा कोणता मुलूख मराठ्याच्या आधिपत्याखाली आणला 7 


कसात दिलेल्या शब्दातील योग्य शब्द निवदून पुढील विधाने पूर्ण का : 


(») शाहू मुघलाच्या कैदेतून सुटूत आल्यावर त्याला >नन्‍न++ ने विरोध केला 
(अहिल्याबाई, येसूबाई, तागबाई) 

(आ) बाजीशवाने आपला भाऊक नजननान- या पोर्सुगिजाचे पारिपत्य करण्यास 
पाठवले 
(सदाशिवरावभाऊ, विश्वासराव, चिमाजी अपा) 

(इ) ३ से १७३९ मध्ये इराणचा बादशाह ---«««««- याने भारतावर सवारी केली 


(अहमदशाह, नादिरशाह, तिमूरलग) 


पुढील प्रश्नाची तीन ते चार वाक्यात्र उत्तरे छ्या 

(अ) आझमशाहाने शाहूची सुटका का केली 7 

(आ) बाव्ठजी विश्वनाथाची उत्तरेतील कामगिरी सागा. 

(इ) मणठ्याना बादशाहाकडून मिल्लालेल्या कोणत्या अधिकाराला निजञामाथा विरेध 
होता? त्याने काय केले ? 


६) माठ्या व बुंदेलखंडात पहिल्या बाजीरावाने मराठ्याचे वर्चस्व कसे भ्रस्थापित 
केले ? 


२२, पानिपतचे तिसरे युद्ध 


बाजीरावानंतर बाव्शाजी बाजीराव ऊर्फ नानासाहेब हा पेशवा झाला 'पादशाही 
रक्षून हिंदुस्थान सर्व आपले कराबे' अशी शाहूने नानासाहेबास आज्ञा केली. पेशव्याने 
तिचे पालन केले, 

उत्तरेकडील राजकारण : अयोध्येच्या वायव्येला हिमालयाच्या पायथ्याशी 
असलेल्या सुपीक प्रदेशात अफगाणिस्तानातून आलेले पठाण स्थायिक झाले होते 
या पठाणाना रोहिले असे म्हणत रोहिलखंड या नावाने हा प्रदेश ओछखला 
जातो. गंगा-यमुना नद्यांच्या दोआबाच्या प्रदेशात या रोहिल्यानी धुमाकूछ घातला 
होता त्यांचा बदोबस्त करण्यासाठी अयोध्येच्या नबाबाने मराउयांना पाचारण केले. 
मराउथानी रोहिल्यांचा बंदोबस्त केला, 

अफगाणांशी संघर्ष ' अफगाणिस्तानचा बादशाह अहमदशाह अब्दाली याला 
भारतातील सपत्तीचे आकर्षण होते पंजाब या संपन्न प्रातावर त्याचा डोब्ठा होता. 
है स १७५२ मध्ये त्याने पंजाब जिंकून घेतला आणि आपल्या राज्याला जोडला 
तेव्हा अब्दालीच्या भीतीने व मुधल राज्यातील बाढत्या अदाधुंदीमुछे अयोध्येचा 
नबाब सफदरजंग याने मुघल बादशाहातफें मराठ्याशी एक करार केला, या 
करारानुसार मरात्यांनी रोहिले, जाट, राजपूत, अफगाण इत्यादी अतर्गत व परकीय 
शबत्रंपासून मुंघल सत्तेचे रक्षण करण्याचे मान्य केले त्याच्या बदल्यात मराठ्याना 
पन्‍नास लाख रुपये खडणी, त्याचप्रमाणे पजाब, मुलतान, राजपुताना, सिध, रोहिलखंड 
या भागातून चौथाई वसूल करण्याचा हक्क देण्याचे बादशाहाच्या वरतीने अयोध्येचा 
नबाब सफदरजंग थाने कबूल केले. 

ह से १७५३ मध्ये नानास्लाहेब पेशव्याचा भाऊ रघुनाथंराव हा जयाणा शिंदे 
व मल्हारराव होव्ठकर याना बरोबर घेऊन उत्तर भारतात मोहिमेवर गेला. या 
मोहिमेत रघुनाथरावाने भरतपूरचा जाट राजा सूरजमल याच्यावर आक्रमण केले. 
सूरजमलाच्या कुंभेरी किल्ल्याला वेढा दिला तीस लाख रुपये खडणी वसूल 
करून त्याने वेहा उठवला वास्तविक पाहता सूरजमल जाट हा मराठ्याचा मित्र 
होगा मराठ्यानी विनाकारण आक्रमण केल्यामुले सूरजमल दुखाबला गेला 

राणपुतांच्या अतर्गत कारभारात शिदे व होछकर यानी हस्तक्षेय केल्यामुल्ठ 


१०९ 


राजपूत राजे नाराज झाले, त्यामुल्े पुढे इ. स. १७६१ मध्ये जाट व राजपूत 
यानी मराठ्याना अब्दालीविरुदूध पानिपतच्या तिसय्या युद्धात मदत केली नाही 

अटकेवर मराठ्यांचा ध्वज फडकला ' नजीबखान हा रोहिल्यांचा एक पराक्रमी 
सरदार होता, उत्तर भारतातील मराठ्यांचे वर्चस्व त्याला सहन होत नब्हते, 
नजीबखानाच्या सागण्यावरून १७५६ साली अब्दालीने पुन्हा भारतावर सवारी केली. 
राजधानी दिल्‍ली जिकून धेतली व कोट्यवधी रुपयाची लूट घेऊन तो स्वदेशी 
परत गेला, पेशव्याने रघुनाथराव व मल्हारराव होत्ठकर यांना पुन्हा उत्तरेला रवाना 
केले, त्यांनी प्रथण दिल्ली हस्तगत केली, यामंतर अब्दालीच्या अधिकाय्याना 
पिटाब्गून लावून पंजाब जिकला अब्दालीच्या सैनिकांचा पाठलाग करत मराठ्यानी 
हू. स, १७५८ मध्ये अटकेपर्यत धडक मारली. अटकेवर मराठ्थाचा ध्वज फडकला, 
अटकेपार पेशावरपर्यत मराठ्यांनी मोहीम काढली; पर॑तु जिकलेल्या प्रदेशाची मीट 
व्यवस्था न लावताच रघुनाथराव पुण्याला परतला, 

पंजाबवरील पकड घट्ट करण्यासाठी व नजीबखानाचे पारिपत्य करण्यासाठी 
पेशव्याने द॒त्ताजी शिंदे व जनकोजी शिदे यांना उत्तरेस पाठवले. दत्ताजी उत्तरेत 
पोहचला तेव्हा नजीबाने त्याला वाटाघाटीत अडकवून बेसावंध ठेवले, मग नजीबाने 
अब्दालीशी गुप्तपणे संधान साधून त्याला ताबडतोब भारतात मदतीला बोलावले 

दत्ताजीचा मृत्यू : नजीबाचा संदेश मिक्कत्ाच अब्दाली पुन्हा भारतावर चालून 
आला. १० जानेवारी, १७६० रोजी दत्ताजी व अब्दाली यांची यमुनेच्या तीरावर 
बुराडी घाट येथे .गाठ पडली. जोरदार लढाई झाली, दत्ताजीने असामान्य शौर्य 
गाजवले, परतु या लढाईत त्याला वीरमरण आले 

या वेली विजय मिल्ठवून अब्दाली पूर्वीप्रमाणे आपल्या देशात परत गेला नाही, 
तो भारतातच थांबला, 

सदाशिवरावभाऊची उत्तरेला रवानगी : नानासाहेब पेशव्याचा चुलतभाऊ 
सदाशिवरावभाऊ हा अनुभवी सेनापती व मुत्सददी होता. फेब्रुवारी, १७६० मध्ये 
त्याने निजामाचा उदगीर येथे पराभ्व केला होता; महुणूनच दत्ताजीच्या मृत्यूनंतर 
अब्दालीचे पारिपत्य करण्यासाठी सदाशिवरावभाऊला उत्तरेला पांठवण्यात आले. 
त्याच्याबरोबर प्रचंड फोज व प्रभावी तोफखाना देण्यात आला. इब्ाहिमखान गारदी 
हा तोफखान्याचा प्रमुख होता. पेशव्याचा थोरला मुलगा विश्वासराव व अनेक 


११० 







प्राख्याचा प्त्ताविस्तार 


इप्त ७५८ 
-- » - भारतावी बता] माह धोगा 









म््ञ्स 


वा जा 
५ मराठी सत्तेषालील | 
है पुपल सत्तेखालील प्रदेश हि 
ता ( ५ ( पाप) __] जिजामाचे राज्य न 


टृटण ब् 
फैयूफ । ४ पूदुबरे (पद) श 


को अस<। 
जज 






/] प्र 
व तिकचिएफली, 7 
ह। है श्र 


| 
बम 


-्म् पा ग़ रे कै 


गत॥00॥0|9| ९28४8 0॥/4॥ ०२१७॥०७॥ ४0 (व ३७६ ॥0 ॥ 0॥0006 0| 9 600॥90॥08|॥॥0१॥68॥0780 [00॥ [6 690॥/॥86 9880 |प्राह 
804०4 एज ॥७ए४३४ 9 8 ॥00 था ॥॥ एक॥॥३॥७॥ पा ॥8 50४0५ 50्षाक्ष॥ वा 08. 6) 90४क॥6/00१ 5| | ५०0॥एातरक.. छल 











पराक्रमी मराठी सरदार भाऊच्या बरोबर पाठवण्यात आले, परकीय शत्रूचे आक्रमण 
पूर्णपणे मोडून काढण्याचा परात्यांचा निर्धारे होता. 

पानिपतंचा संग्राम : २ ऑगस्ट, १७६० रोजी सदाशिवरावभाऊने दिल्ली जिंकून 
घेतली. या वेलीी यमुना नदीच्या पलीकडील तीरावर अब्दालीचा तल होता 


१११ 


अब्दालीचा काबूलशी संबंध तोडावा या उददेशाने दिल्लीच्या उत्तरेकडे असलेले 
कुजपुरा हे ठाणे भाऊने ताब्यात घेतले याच सुमारास अब्दालीने यमुना पार करून 
कुंजपुरा व दिल्ली याच््यामधील सोनपत येथे आपला तत्ड दिला त्यामुल्ठे मराठ्यांचा 
दिल्‍लीशी व दक्षिणेशी संबंध तुटला भाऊने आपल्या सैन्याचा तब्ड पानिपतला 
हालवला, १४ जानेवारी, १७६१ रोजीं मरठ्यानी अब्दालीवर हल्ला करून लढाईला 
सुरुवात केली लढाईत विश्वासरावाला अचानक गोल्ठी लागून तो ठार झाला, 
है भाऊला समजताच तो बेभान होऊन शत्रूवर तुदून पडला व युद्धाच्या धुमश्चक्रीत 
नाहीसा झाला, आपला नेता नाहीसा झालेला पाहून मराठी सैनिकाचा धीर ख़चला 
याच वेल्ली अब्दालीच्या राखीव व ताज्या दमाच्या सैन्याने मराउंय्रावर हल्ला चढ़वला, 
मराठ्याचां दारुण पराभव झाला. 

या पराभवाने मराठ्यांची मोठी हानी झाली. हजारों मराठी सैनिकाची कत्तल 
झाली. महाराष्ट्राताल एक सबध तरुण पिढी लढाईत मारली गेली अनेक कर्तबगार 
व पराक्रमी मराठी सरदार धारातीर्थी पडले. तत्कालीन एका पत्नातील वर्णनाप्रमाणे-- 
'दोन मोत्ये गव्शली, सत्तावीस मोहरा हरवल्या आणि रुपये, खुर्दा किती गेला 
याची गणतीच नाही' 

या पराभवाने मरास्यांचे उत्तरेतील वर्चस्व काही कात्ठ नष्ट झाले. या परिस्थितीचा 
फायदा पुढील काव्झात इग्रजानी घेतला ब भारतात आपले पाय रोवले 

पेशवा माधवराव : उत्तरेत मराठ्यांची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे काम 





पेशवा माधवराव 


११२ 


पेशवा माधवराव याने केले, माधवराव हा नानासाहेब पेशव्याचा मुलगा होता 
म्रधवरावाला अनेक प्रश्नाना तोड द्यावे लागले, त्यापैकी दक्षिणेतील निजाम व 
हैदरअली याचा विरोध आणि इग्रजी सत्तेचा वाढता प्रभाव हे प्रश्न महत्त्वाचे 
होते 

राक्षस्रभुवनच्ी लढाई . पानिपतनतर दक्षिणेत निजामाने पुन्हा उचल खाल्ली 
त्याने मराठी मुलखावर आक्रमण केले माधवरावाने पैठणजवल्दील सक्षसभुवन 
येथे ३ से १७६३ मध्ये निजामाला पराभूत केले. 

हैदरअलीचा बंदोबस्त : म्हैसूर येथे हैदरअलीने ग़ाजाला बाजूला सारून 
मैसूरचे राज्य बब्ठकावले होते, पानिषतवरील मराठयाच्या पराभवाचा फायदा घेऊन 
त्याने कर्नाटकातील मशठी प्रदेशावर हल्ले केले. बराच मराठी प्रदेश काबीज केला 
इ से. १७७१ मध्ये मराठ्यांनी श्रीरंगपट्टणजवछील मोतीतलाव येथील लढाईत 
हैदराला पराभूत केले हैदरअलीने तुगभद्रा नदीच्या उत्तरेकडील प्रदेश आणि जबर 
खडणी मशठ्याना देण्याचे मान्य केले, 

मराठी सत्तेच्या वर्चस्वाची पुनरस्थापना * पानिपतच्या पराभवामुक्े मराठ्याच्या 
उत्तर भारतातील प्रतिष्ठेला जबर धक्का पोहोचला होता उत्तरेत मराठ्यांची सत्ता 
पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी माधवरावाने महादजी शिदे, तुकोजी होल्ठकर, रामचद्र 
कानडे व विस्ताजीपत बिनीवाले या सरदारांना पाठवले मराठी फौजानी जाट, रोहिले 
व राजपूत याना पराभूत करून बठणीवर आणले, बादशाह शाहआलम यास आपल्या 
आशभ्रयाखाली दिल्लीच्या तख्तावर बसवले. अशा रीतीने मराठी सरदारांनी 
मराख्यांची प्रतिष्य आणि जरब उत्तर भारतात पुन्हा प्रस्थापित केली, यामध्ये 
महादजी शिदे याचां सिहाचा बाटा होता 

है स १७७२ मध्ये पेशवा भाधवरव याचा अकाली मृत्यू झाला या कर्तृत्ववान 
पेशव्याच्या मृत्यूमुके मराठी राज्याची मोठी हानी झाली, 


स्वाध्याय 


१. अत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया ; 
(अं) रेहिले कोण होते ? ते भावात कीठे स्थायिक झाले ? 
(आ) सूरजमल जाट का दुखावला गेला ? 


१९३ 


(३) पानिपतच्या तिसया सुद्धात ग़जपुतानी मग़ठ्याना का मदत केली नाही? 
कंसात दिलेल्या शब्दातील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा , 
(अऔ) इ स १७५२ मध्ये अयोध्येचा नवाब --------- याने मुघल बादशाहातफें 
मराख्यांशी एक करार केला 
(सफदरजंग, नजीबखान, नादिरशाह) 
(आ) सदाशिवशवभाऊने निजामाचा "चजननन>- येथे पराभव केला 
(उदगीर, पालखेड, हैदगबाद) 


पुढील प्रश्नाची चार ते पाच वाक्यांत उत्तरे दया : 

(अ) इ से १७५६ च्या मोहिमेत मराठ्यानी उत्तरेत कोणता पराक्रम केला? 

(आ) पानिपतच्या तिसय्या सुंद्धात मराठ्याचा पराभव का झाला? 

(इ) माधवशवाला कोणत्या प्रश्नांना वौंड द्यावे लागले ? त्याने हैदरअलीचा कसा बदोबस्त 
केला ? 


११४ 


२३, मराठी सत्तेचे आधारस्तंभ 


भारतात मराठी प्ञत्तेचा विस्तार करण्याज्या कामी अनेक मराठी सरदारांंनी 
मोलाची कामगिरी बजावली त्यापैकी काही प्रमुख सरदारांच्या कामगिरीचा आढावा 
आपण या पाठात घेणार आहोत , 

इंदौरचे होछलकर : मल्हारराव हा इंदौरच्या 
होककरांच्या सत्तेचा सस्थापक, मल्हाररावाने 
दीर्ध काछ मराठी राज्याची सेवा केली. गनिमी 
काव्याच्या युद्धपद्धतीत तो निष्णात। होता. 
थोरला बाजीराव व नानासाहेब पेशवा याच्या 
काछात त्याने उत्तरेंत पराक्रम गाजवला, 
माछव्यात आणि राजपुतान्यात मरास्याचे 
वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात त्यांचा मोठा वाटा 
होता. पानिपतनंतर उत्तरेतील मराठ्याची 
प्रतिष्ठा सावरण्यास माधवराव पेशव्यास 
त्याची फार मदत झाली, , | 





मह्हारराव होव्य्कर 


मल्हारशावाच्या निधनानतर त्याची सून 
अहिल्याबाई हिच्या हाती इदौरच्या कारभाराची 
सृत्रे आली, तिने सुमारे अठठावीस वर्षे 
समर्थपणे शज्याता कारभार करून उत्तरेतं 
मंग़ाठी सत्तेची प्रतिमा उंचावली, ती 
प्रजाहितदक्ष व न्यायी होती, तिने राज्यात 
शातता व सुव्यवस्था निर्माण करून प्रजेला 
सुखी केले, ई. स. १७९५ मध्ये तिचे निधन 
झाले, 

नागपूरने भोसले : नागपूरचा परसोजी 
भोसले हा शिवाजीमहाराजांच्या सेवेत होता, 





११५ 


शाहूच्या काब्ञात त्याला वहाड व गोडवन 
या प्रदेशाती सनद देण्यात आली व 
'सेनासाहेब-सुभा' हे पदही दिले गेले 
नागपूरकर भोसल्यांपैकी रघृजी हा सर्वात 
कर्तबगार व पराक्रमी पुरुष होता. त्याने 
दक्षिणेतील तिरुचिरापल्‍ली व अर्काट यांच्या 
आसपासचा अदेश मराठी सलेच्या 
वर्चस्वाखाली आणला, बगाल, बिहार व 
उड़ीसा प्राताच्या चौथाईच्या वसुलीचे अधिकार 
छत्रपती शाहूने रघूजीला दिले होते. उत्तरेत ०००४०७०७ 
पहिल्या बाजीराव पेशव्याच्या स्वाय्या चालू रघूजी भोसले 
असताना बगाल-बिहारच्या . प्रदेशांवर 
रघूजीच्या मोहिमा स्वतंत्रपणे चालू होत्या. त्याने ते प्रदेश मराठ्याच्या प्रभावाखाली 
आणले ३. स॒ १७५५ मध्ये रघूजीवा मृत्यु झाला 

रवालियारचे शिंदे : थोरल्या बाजीरावाने राणोजी शिदे याते कर्तृत्व हेरून 
त्याला उत्तरेत सरदार म्हणून नेमले, त्याने मालव्यामध्ये मराठ्याची सत्ता स्थिर 
केली. मल्हारराव होकर आणि उदाजी पवार यांच्या मदतीने त्याने राजस्थानमध्येही 
मराठ्याचे वर्चस्व प्रस्थापित केले. यानहरः माल्ठवा हे 'शिव्याचे मुख्य कार्यक्षेत्र 
बनले व ग्वालियार हे त्याचे मुख्य ठाणे झाले. बाजीरावाच्या उत्तरेकडील मोहिमातही 
राणोजी सहभागी झाला होता. ] 

राणोजीच्या मृत्यूनंतर जयाप्पा, दत्ताजी व महादजी या त्याच्या मुलांनीही पराक्रम 
गाजवून उत्तर भारतात मराठी सत्त्ता प्रबल्ठ' केली । 

जयाणा, द॒त्ताजी व जयाप्पाचा मुलगा जनकोजी यांच्या मृत्यूनंतर थोरल्या 
भाधवराव पेशव्याने शिदे घराण्याची सरदारकी महादजीस दिली, महादजी पराक्रमी 
आणि मुत्सददी होता. पानिपतच्या पराभवानतर उत्तर भारतात मरात्यांचे वर्चस्व 
आणि प्रतिष्ठा निर्माण करण्याची कामगिरी त्याने केली. उत्तर भारताच्या सपाट 
प्रदेशात मराठ्यांची गनिमी काव्याची युद्धपद्‌धती उपयुक्त ठरणार नाही हे त्याने 
ओछठखले. त्याने फ्रैंच लघ्करी तज्ज़ डिबॉईन याच्या मार्गदर्शाखाली आपली फौज 





११६ 


प्रशिक्षित केली व तोफखाना सुसज्ज केला. 
या प्रशिक्षित फौजेच्या बव्ठावर त्याने रोहिले, 
जाट, राजपूत, बुदेले इत्यादीना नमवले. 
इग्रजानाही धाकात ठेवले, दिल्लीच्या 
बादशाहाने. त्याला 'वकील-इ-मुत्लक' 
(बादशाह्चा प्रमुख भ्रतिनिधी) हा , किताब 
देऊन त्याचा गौरव केला बादशाहाने त्याच्या 
हाही बादशाहीचा कारभार सोपवला, 
कोसकणाय्या बादशाहीचा डोलारा सावरणे 
सोपे काम नब्हते, परंतु अत्यत प्रतिकूल 
ग्रिस्थितीवर मात करून महादजीने मोठ्या 
जिंददीने इ, स १७८४ ते १७९४ या काव्झत दिललीचा कारभार पाहिला. 

दिल्लीच्या कारभाराची व्यवस्था लावुन महादजी पुण्यात आला पेशव्याने खास 
दरबार भरवून महादजीचा गौरव केला. महादजीने बादशाहाकडून मित्लालेला किताब, 
भजराणे व सनदा पेशव्याला सादर केल्या, ३ स १७९४ मध्ये महादजीचा 
पुण्याजवत्ठ वानवडी येथे मृत्यू ज्ञाला 

शिदे, होछकर व॑ भोसले याच्याप्रमाणे इतरही काही प्रमुख सरदारानी मराठी 
राज्याद्री उल्लेखनीय सेवा केली. 

शिवाजीमहागर्जानी उभारलेले आरमार कान्होजी व तुव्णाजी आग्रे या पिता-पुत्रानी 
प्रबत्त बनवले. या प्रबह्ठ आरभाराच्या जोशवर त्यांनी पोर्तुगीज, इंग्रज व सिद्दी 
या आरमारी सत्त्ताना धाकात ठेवले व मराठी राज्याध्या किनारपट्टीचे रक्षण केले. 

खंडेगव दाभाडे व त्याचा पुत्र त्रिंबकराव यांनी गुजरातमध्ये मराठी सत्तेची पायाभरणी 
केली. खंडेरावाच्या मृत्यूनंतर त्याची पतली उमाबाई हिंने अहमदाबादच्या मुधल 
सरदाशचे पारिपत्य केले व तेथील किल्ला जिंकून घेतला. पुढ़े गायकवाडोनी वड़ोदर है 
आपले केंद्र बनवून गुजरातमध्ये मराठ्यांचे वर्चस्व स्थापन केले धारच्या पवारानी शिंदे 
बे होलकर यांना उत्तोत्त मराठी सत्तेचा विस्तार करण्यात मोलाचे साहाय्य केले, 

धोरल्या माधवराब पेशव्याच्या मृत्यूनतर मराठी राज्याची घडी विस्कटली होती. 
ती पेशव्याचा प्रसिद्ध कारभारी नाना फडणवीस या मुंत्सद्दयाने महादजी शिद्य्ंच्या 

87! 





११७ 


भदतीने व्यवस्थित बसवली. महादजी उत्तर हिंदुस्थानात म़ठ्यांचे वर्चस्व स्थापण्यात 
गुंतलेला असताना नानाने दक्षिणेकड़ील राजकारणाची सूत्रे सांभालली. 
या कार्यात पटवर्धन, हरिपत फडके, रास्ते इत्यादी सरदारानी त्यालां साथ दिली 
त्यामुल्ले मराठी सत्तेचे दक्षिणेत वर्चस्व स्थापन झाले 
उत्तर व दक्षिण भारतात मराठी सत्तेचा प्रभाव निर्माण करण्यात मराठे सरदार 

यशस्वी झाले महादजी शिदे आणि नाना फडणवीस याच्या मृत्यूनतर मराठी सत्तेला 
उतरती का लागली दुष्तयया बाजीरावाच्या 'काव्यत मरठ्याचा उत्तोतील व 
दक्षिणेतील प्रभाव कमी कमी होत गेला आणि मराठ्याची जागा इग्रजानी घेतली. 
हू, स १८१८ भध्ये इग्रजानी पेशवाईचा शेवर केला. भारतातील सत्ताधीश त्याचे 
माडलिक झाले, इ. स, १८४८ पर्यत इग्रजानी सर्व भारत आपल्या आधिपत्याखाली 
आणला. भारतातील इंग्रजी सत्तेच्या उदयाबरोबरच भारताच्या इतिहासातील मध्ययुग 
संपले आणि आधुनिक कालखडाला सुरुवात ज्ञाली, 
स्वाध्याय । - 
९. प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे दया 

(अ) रघूजी भोसले याने दक्षिणेतील कोणते प्रदेश मराठ्याच्या वर्चस्वाखाली आणले ? 

(आ) नाना फड़णवीस याने कोणती कामगिरी केली ? 

(३) शिवाजीमहाराजानी उभारलेले आरमार कोणी प्रबछ बनवले ? 

(ई) पेशवाईचा शेवट कोणी व केव्हा केला ? 


२ कंप्लात दिलेल्या शब्दातील योग्य शब्द निवडून पुढील विधाने पूर्ण करा 


(अ) दिल्लीच्या बादशाहाने महादणी शिदे याप्त ------+--- हा किताब दिला 
(वर्जीर, मुतालिक, वकील-इ-मुत्लक) 
(आ) मल्हारणवाच्या मुत्यूनंतर इदौरच्या कारभाराची सूत्रे -*००---०- दिच्या हाती आली, 


(वाग़बाई, गेसूबाई, अहिल्याबाई) 


३. पुढील प्रश्नाची दोन ते तौन वाक्यात उत्तरे द्या 

(अ) मल्हारशाव होव्ठकराच्या कामगिरीविषयी माहिती सागा 

(आ) महादजी शिंदे याने प्रशिक्षित फोज का व कशी उभारली ? 

(६) उत्तर भारतात मराठी सलेचे वर्चस्व आणि प्रतिष्ठा निर्माण करण्याची कामगिरी 
महादजी शिदे याने. कैली, हे विधान स्पष्ट करा, फछ 


40 # के 


तक 
#0 0; किप्यनक ३ +न्ना। ऊ आंख द्राक्०/८5 
कु ४४ "हक 


हा [' 
॥ 





खज 


॥७9946 ४7 


00750 , , 


96% « 


फाछा] पणाउ2 प्री+04 502 फ्र703 प7.]2 


3870. ॥02 


प्०१] 


०५ 


प०-« 


62 


ड्क्प 


69 
7्ड़ 


22 
83 


व]. 


42 


30 


30 


3.0 


हक | 


78 


27% 


84 


श्ठ 
26 
श्र 
28 
29 
30 


83 
86 


व4 


0 


87 
90 
93 
95 


30 


320 


30 


30 


34 


96 


32 


97$ 
98 


323 


40 


उफ 
उ5 
36 
उ7 
38 


30 


0 


0 


43 


व.. 


99 


3.0 


30 


300 


30 


402 


१05 


306 


39 


१08 


फ0 


09 


रु 


0 


40 


7098 कट] व 


2 


0०759 , ५ 


जड़ 


ए७०9व7७ (४ 60000, 


कस न कते की वन किन तन ला > के न भय मे ने काने के ने नम के सन मन को सम मान का तन रथ भा लक पी कम सेक ने वन सन सन कक जम कं के लो क्‍ती जन मान ७ कक मन लेन कक चने मे मेड नर पेन पाप न “ सन मेन ने बन ने. 


95% « 


ंगा)2 


फ्रछेट ॥930.. ऐ४३02 ३ 07] 


प्ं3.छ] 


प56]. ४382 


छ947 
90, 


फे०« 


के नह कक ५9 कन “न हक के सम जन जीत कक कक के पाक न ने वन नम कक मेने 2 कल के मान माने तन ने से सार हा मम वन बे मन तने माने नाथ हो हि बाजी कं हिना मम कक न पर नाम न रन मन रे पर न के लेने जन न अत न पा मम जा कक 


५3 


3%% 
66 


70 


हक 


332 


३32 


कफ 
8 


480 


6॥ 


%6 


2.2 


५7 


0 


30 


277% 


%8 


225 


49 


श्थ्7 


50 


229 


55 


222 


58 


233 


332 


30 


235 


ठप 


30 30 हक 


0 


23979. 30. १0 


242 


55 


56 


295 


57 


299 


58 


252 


59 


40 


255 
256 


60 


6] 


257 


62 


७०7+50 . , « 


अडऊ ये ७ 


छत 6 ४४ 007585., ., . 


सम कफ हिल वक >> मन जन मन नील नन टन का लव लिन न न लिन न फनी मन न्‍ न न्‍ न नी नि न ली नि नेक पी नि कन लिन जन न जन मन देने जे मन मन मेन मे मीन लत नने नी या ले ले के मना मन मेक यान की से हक मा हित 


४502. ४3579] ॥302 


ज्रत छा प्रकाउ2 प्रकट, 


ज्ञा0] ए३02 


04.4. 


०५ 


65% « 
63 
6% 


०. 


258 
299 


0 


39 


70 


33 


58 व 


40 


व, 


37% 


65 
66 
67 
68 
69 


348 


373 


हम 


30 


32758 


4. 


38% 


298 


70 


हैक 


40 


0 


39% 30 


+0]. 


75 


72 


49 


70 


02 


73 
7फ 


40% 


+3 
5फ%5 


॥5 
76 


5ाठ 
595 
629 


7 
78 


79 


64% के 


80 


659 


8+ 


7328 


83 


ब्यक कम सा मान्य सा सास च्थ बध म यम मम बस पक 


«. जजउेपे 5 


आओ छू एप 





पित्त (ज 0ती कषडछडड्ाक्षा। 0ी चाय] तठीतलते छडडबएड 


घर 6 ॥987478 3607676 


ले हे जल 2० कक के मेले केनी सके कम व से ने ने का मान मन मन मजे माने ने जमे तन नेक तक कम न बन सन बन सन नत विये के मन कम न मन मम न मनी मन पता मत मन हम हक कर हने सगे मत नम तन ने मन सम हे कस जे कम हर बम कक मन 


0१.4 
छ०६ 


जऔ], 


60 पथ “3 00 ७0 “उ ४७ ७० 


40 


है की मे 


7 


चच 5 श्च ष्छे 05 


घा॥2.. पण5व 
7 ही 
8 8 ॥ 
2 ह॥ 
9 0 
6 कि] 
8 पर 
6 8 
8 4 
7 ३0 
फ् 7 
7 7 
8 9 
6 7 
7 है 
9 7 
9 9 
५ 8 
॒. 0 
॥ 6 
8 8 
है 5 


इएगछड2 प्राएत छजठ2 


00. ०७ 3 ४७ ०७. ० ४ 


कई छ |ूऋझी | 


40 


है 8 व 


कफ 


34. 


30 


2 


॥.4 


32 


2 
30 
3.3 
332 


8 ॥ 


है कु 


ज१, 


प्फ 


2 


| 
0 
8 व 


4.32 


१0 
१8 
43 
हक ॥ 


७ ७ ७० 


ज्रणा)] 


40 


अं ह 


१2 


+0 


30 


0 


3 


40 
व 


]4, 


हक है च्उ श्च 


0०7४० . « 


कम 


34 


#& छू. चअ ++ ७ 


ब्् 


न. अफजेपए ७» 
प्रच्चा36 एप 00704, , « 


सके “हे केक सन न के न के कम को ने मे मन न वन के मान मेन मे लक जन था कान वैन होने लग न ने न कया जा के+ लत जमा के तन लक ने ना ऋ बन ये सन जे जे खनन बन लेने ने जन सन के पक चने मन न मेने जा मन जन कम जन नम 


8४%. छ80०॥7 प०३7॥. धभरण॥2 छछा प्रग32. जगएत पड्ररए2. प्रगाव छंज02 
०५, ४०८ 


अय केन सका हक ले वन व के हन ये वन #। जज वन सके ली हक मन मन नाक मन बन कान जन यान न बम के ही व लेने मेने के कि सके लक वे मन मन मे मेन मे के सन बन ने थाने लेने वन डे कल चने सेन कम पा मम | के बन जन का बाय 


22... 659 8 6 5 5 42 8 है 6 
23. 75 0 9 9 7 9 30 व 9 
2फ%.. 78 0 9 30 8 ३2 ३2 2 व& 
25 67 30 9 8 १॥ व्‌ 40 9 30 
26 82 8 8 फ फट प्र 9 फ फ 
27... 86 7 6 ५ 3 6 6 5; 3 
26. 87 थम 9 7 7 9 37. 30 40 
29. 90 43 9 8 7 332 2 5 9 
30... 99 32 9 8 6 क्‌ 9 0 30 
33. 95 8 6 ५ 2 7 6 5 हट 
32. 96 7 ५ 6 4 7 व7 8 6 
33 977 9 8 है 6 2 व 0 9 
93%... 98 व] 9 9 6 व8& 9 १0 30 
25: 99 १5 ३0 ए 8 40 8 9 
36 १00 439 ]3 9 6 3% 0 30 9 
आर १302 व7. व0 9 6 69 | हक ॥ 9 6 
28. 7305 फ 0 0 0 2] क ]. 
39. 306 9 7 6 5 १0 9 8 6 
30. 308 30 7 6 9 हक 0 30 6 
कव. 409 8 7 5 । 6 8 6 5 
2. 7098 . |9॥ 33 6 5 3 9 क्व 8 


००7४०, , . « 


ल. अप » 
ए8&0]6 एप 00900. , 


किले न्‍न्‍े के मेन ने सी ले मेने नया व के जे मेने जन लन सीन जीन ने से के कम बन हनन ने ने वन के सन मर बने समन तीन मा सन सेन नव वन बन बन कीपे जी यान के मे कया तन यान ने सन कक निने नल ने जब विन के जमे फेक कान नि बन मेन के 


87. छ80]].. ज़ाकऊत) श्राहई2 पजछा एयछ82 पएगछा प्रगठ2 पछए0+ ४2 
४०. फ्र०. 


कक मे कम हक &ह हे मेने काने ने न वे कत नो- मन ने पक सी कान नने ने कम वन जन थे सन जन सर जी लेने रे जीने तिलक न हिल ने भा मल सन मन मना ली थे जग नी जन व मन जे कोने मत मा मान केन के न लत पेन भले मन मम है 


॥32. वक्ष. 8 9 9 7. 743 8. 74 6 
कक... 466 30 हक 9 7 4 2 42 40 
45... 480 7 १ 6 दर 70 8 6 

$6. 383 7 5 कर] 8 ॥ 8 5 
का. 273 व2 8 8 8 8 ॥ १0 9 8 
8. ह% 9 9 7 7 43 3.& 0 १0 
कि. 225 6 5 8 ५ 9 8 6 6 
50... 227 6 6 ठ | 8 8 6 5 
5. 229 6 6 ड़ % 9 8 6 6 
58. 2328 फ 7 6 6 9 40 4 6 
53. 833 7 6 6 फ ]2& 9 6 5 
54%. 835 ३3 8 ॥] 9 7 ३2 १3 १32 30 
55... 239 वव 30 9 8 2 व कै ॥ 40 
56... 2%3 2 9 8 क । 8 8 6 
57. 25 47. 9 8 3 9 8 5 
58... 2१9 5 5 ५ 3 8 7 4 

59... 2850 है 6 6 5 40 7 ५ 
60... 255 क्र्व्‌ 9 7 5 40 7  ॥ 7 
64.. 256 व3 8 १ 6 9 १0 9 १ 
62. 857 7 6 8 6 9 # के ॥ 9 8 
63... 258 वरव 8 7 5 १2 30 8 7 


007४0, ७ « « & 


कक के लक हल जे न ऑन के हे वन मे मे कक ते सेन न कन का मेने ले को नम सन नने माने मन हन के मीन केक जन कता जन मल जे ता ना का सका हे हक का सन कम बन ल्‍न ने भने मन जग |»9 “हि >ा मान न 3 मन मी मत मन मना सम लक 


87५. 2ि०7. पा एए02 जगठछ) प्ररष्ठ8 प्रर0एा जझ्उएंड2 प्राग04 फ्रहह2 
छू0, ४०५ 


० पक रत कतक साथ हल >० सर मामा के वात हा हक मनन वन कक मन मन भा मन भ चन याथ उन के का तय मन कला लिन का मन हक साथ भरने टन नये न जे मन जन मन थे व कल मन नया जात सम जा काल कक मम पा शान कान थक बात ना मय पथ नम न. 


6५0. 209 8. 9 9 7 72 7]7. 70 0 
65. 29]% 7 8 है; 7 33 28. 2 ॥8] 
66 378 6 6 7 6 8 9 6 9 
67. 375 8 6 7 5 8 9 9 6 
68... 2372 42 #8॥ 9 8 के १3 0 9 
69. 38% 6 9 6 व2 ॥7 7. 9 
70... 392 6 7 2 2 फ 6 ॥| 3 
7॥. 29% 2 6 9 7 2 77. 0 ३]. 
72. $0]. 7 6 7 5. 40. . 730 6 के 
73... $0& 7 7 0 7 7% . 723 9 वव 
7५%. 40% 7्र ए 6 6 9 9 6 7 
75... ॥3 8 9 है] 0 8 8 6 
76... 5फ%5 १0 7 के 7 30 9 8 |] 
 रा5ठ 68 5 हि 7 3230 7 ४2 ५ 
78... 595 9 6 6 5 9 9 8 9 
79. 639. 30 7 । 5 9. 40 6 5 
80. 54% 9 फ ५ 2 8 फ ह] 3 
88 659. 9 7? 6 ४ व740 9 0४ न्‍् 
82 666. 6 7 6 ॥ 70. 9 7 
85 738. 9 7 7 7. 8 0 ४5 हु 


ब्प ब्ाखम आाकस का मा मा शद महा कं सं परम का मन बम मम मा 
ब्ब्मस श्मशान ना मननम् म्मभा सका था खक्य ब्य पा का स्तर 
जे ख्ाकम्ाक मम मम सस्मसब्य मा मम ना पा 
कै अब वय पा ध मय बाण प८ाआ मप्र का 


3.५ 


2« 


32% 


5« 


7६ 


872870705722787५९ 


नल सन >+रन तन >नन9>म न वनथ+ नन-+-म-मी नम नमन मनन पनन पेज न्‍+००+ ५ 


93.5]06% के 0७ 


(6877 ७७४४ (,४8, 
छ89७८४/0. 


द87७॥ ४,7५७ 
एवब्गतंए७ ?,8. 
छ०कप7 हे. ५ 
ऐंड 9५ 

एपए००४ 85,70. 

9598 006907879० ६ 


णा7075 7,९०९, 


छपर.)7079 7,०9, 


ए७४500, 5.5. गाते 


97४39 ह7,0. 


विधा ०१] 8,858. 


80505 050457 ॥९७०७०१६४ (०४ 785०9707 ४०४॥८७४४ 
04476% दाह 8090; छिप पश8 एश०8७१त0046 
6०ए7४, ,णातेवा 


50807 &50405 4] 2759०००089४ 4॥6 80008 3 0०7 $ 
#7.60 ए98604.740 ए#4ए०७४७ [45 8७0, छेजाा989 ७५ 


8०0०४४ ०, | 0६ ४७ 8०७5७०००४ ?९०]९०९ 


07 फिड ाा]0 7 905 89050%8906 99 जैज 8 079 
० त0088४87.02, 507 ७४४॥॥-७7४ 0०+ 770त4७, 


एच 08707 ५ 


#णावधालाएंबव] 5050450405 47 2?57000०१087 
बात छत7०३१९१० जप ०फनरंव]4 800६४ एगाएचाए 


की 0, श७छ्०ण ४०70, 70%0700, 7.0.607 ५ 


257 0०7०॥० 075 ० ९५००१ ७ 
० बच्च नमित.]] 3006 एजफएथशाए, पो0, फैछ्ण (०7४६ 


707000, [.07007 ५ 


छ40॥607708 ]8/0]68 707" 38068035070798]]5 
0०१० ॥ 0था7057७१589 एा4ंप्र७४87 0५ 77658, 


[090४5 


क4४ 5778 0५४07 (807०७ 020 8 0७००४70 ६5807.7४9 808 ६ 
छ0ा90077 4 ैंडफ्पढा & 00.५, ह७छ ४०70४ 


उठफा क्र4७छ७ & 8005 , | 770. 


